मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्रारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन श्या 
रची 


मराठी भाषा विभाग 
राज्य मराठी विकास संस्था स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 
थोबीतळलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥०५://॥॥॥४५.॥080011.0४.॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥(॥॥081089/5॥100.001॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केळेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातीलह मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना' कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्छिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशयाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असळेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेळा आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामश्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या ळेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्ञपाठज्याळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


वर्ष ३१ ] ऑगस्ट १९७८ | अंक ११ 


गप्नांच्या इतिहासाताल एका 


वा. त्रि. मिराशी 


ह 
र्क 
१ 
गृ 
र कालखडावर नवीन प्रकादा 
रे 
र्क 


च 


टो 
शू 
र 
! 
गृ 
गृ 
र्र 
र 


-अ€. -६--क-> 2-3 अषा 


मै मामे क 3- 6 य किति 


र्ग 
क 
र 


र 
र 
ण 


ए-£--क-£--- क धाता टिना क्च 


र गू 
*' भारतीय परातत्त्व : काही विचार * 


.: न श 
र गां. भा. दे र 
शर रः 
कः रे 
२९-६0 ६ -अ-मतामि- जा क अजितटेत्ळ 


(अ -व--अ-ऑा नश -अ-नकेत€ -ऑ€0-कॅल-ॅ€) अशमक कॅग रस "गॅस अ 9) 


डू 

१ । 6 ण 
शे जातिसंस्था आणि धमद्ास्त्र ी 
री तर्कतीर्थ श्री. लक्ष्मणशाक्नी जोशी र 
; र 
क -_६--६--अ->--३----कत्->-----€ >६--2---अ३£--2--६-. ह. 


६-6 लले ६ लकत टे मगे र्से 


आपल्या राष्टायवाद्गाथाचस्मरण 
अनिरुद्ध कुलकणी 


>--अ८-->--३£---अ---२-> ६->३-२--- ळे 


वार्षिक बगणी १८ रू, 


पड 
भं 
र्क 
र 
भ 
द 


रः 


* विसाव्या दातकातील जादचा दिवा 


. कः 
री जयंत नारळीकर रॅ 
कः र्ट 
कः वि 
६. अ. £-२&. ६-6. > 3-७-&£-3. २ >.>%--*-.->- 8 


अकास «रु 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


*्रु. व्र 
म्य. ७५ प 
«७६ 3ह.अमृतमहोत्सवी/5->3७ 

(॥ क्ट 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


प्राक्षुपाठभाळामंडळ वाई, संचालित मासिक 
( महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ पुरस्कृत ) 


नेवभा रत व्ष एकतिसावेः अंक अकरावा 
|| ऑगस्ट १९७८ 


अध्यक्ष व विश्वस्त 

तर्केतीथे लक्ष्मणशास्त्री जोशी 

संपादकीय ! भारतीय पुरातत्त्व : काही विचार 
! शांताराम भालचंद्र देव 

गुप्तांच्या इतिहासातील पका ! जातिसंस्था आणि धर्म शास्त्र 

कालखंडावर नवीन प्रकाश १ | तर्कतीर्थ श्री. लब्मणशास्री जोशी 

वा. वि. मिराशी : औरंगाबाद लेणी- समूहातील 

विसाव्या शतकातील जादूचा दिवा ९: नूतन बौद्ध मूर्तीवर प्रकाराझोत 
! वि. ल. धारूरकर 


जयंत वि. नारळीकर : अनु० अ, ना. ठाकूर 


२५ 


- ह 4 


४९ 


! ग्रंथ-परीक्षण : म. अ. मेहेन्दळे, नरेश परळीकर, 


फुले यांच्या शब्दांत फुले १६ पंडित टापरे, आ. ह. साळुंखे, 
रा. ना. चव्हाण ! अ. र. कुलकर्णी 

आपल्या राष्ट्रीय वाड्मयाचे स्मरण: २५ प वाचकांचा पत्रव्यवहार - 

अनिरुद्ध कुलकर्णी ! सार-संकलन- 

संपादक-मंडळ 


मे. पु. रेगे (का. सं. ), 

वसंत स. जोशी, रा. ग. जाधव, अ. ना. ठाकूर, 

सु. र. देशपांडे, अ. र. कुलकर्णी, रंगनाथशास्त्री जोशी, 
रा. पु. कोल्ह॒टकर, भा. ग. सुर्वे ( निमंत्रक ). 


पत्रव्यवहार : 

संपादकोय : भा. ग. सुर्वे 
प्राज्ञपाठशाळा मंडळ, वाई-४१२८०२ 
व्पवस्थापकीय : पां. गो. आपटे, 
व्यवस्थापक “ नवभारत ? मासिक 
द्वारा : प्राज्ञ प्रेस, वाई ( जि. सातारा ) 


वार्षिक वगणी १८ रु, किरकोळ अंकास २ रु. 


> ४” 
लखक पारचय 


चा, वि, मिराशी : संस्कृत व प्राचीन भारतीय. इतिहासाचे सेवानिवृत्त प्राध्य़ापक व चिकित्सक 
संशोधक, नागपूर, 

अनिरुद्ध कुलकर्णी ; कवी, लेखक व संपादक * आनंदवन ' नियतकालिक, पुणे. 

शां. भा, देव : प्रमुख, पुरातत्त्वविद्या विभाग, डेक्कन कॉलेज, पुणे. 

तर्कतीर्थ श्री. लक्ष्मणशास्त्री जोशी : विद्वान, विचारवंत व मराठी विश्वकोशाचे प्रमुख संपादक, 
वाई.. 

जयंत नारळीकर $ आंतरराष्ट्रीय कीतींचे गणिती व ज्योतिविद, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ 
फंडामेंटल रिसचे, मुंबई. 

रा. ना, चव्हाण : समाजसुधारक व लेखक, वाई. 


वि. ल. धारूरकर : तांत्रिक सहाय्यक, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, दक्षिण- पदिचमी मंडळ, 
औरंगाबाद, 


म. अ. मेहेदळे : प्राध्यापक, संस्कृत विभाग, डेक्कन कॉलेज, पुणे. 

नरेश परळीकर : मराठी विदवकोश्याचे अभ्यागत, समाजशास्त्राचे प्राध्यापक व संपादक, बीड. 

पंडित टापरे : मराठीचे प्राध्यापक, मानव्य व वाणिज्य महाविद्यालय, वाई, 

आ. ह. साळुंखे : मराठी विश्वकोशाचे अभ्यागत संपादक व संस्कृतचे प्राध्यापक, लालबहादूर 
शास्त्री महाविद्यालय, सातारा. 

अ. र. कुलकर्णी : मराठी कथाकार व मराठी विश्वकोशातील इंग्रजी, मराठी, संस्कृत, यूरोपीय 
इ. भाषा-साहित्यांचे संपादक, वाई. 


-:>>4%&०-->>>< 


१९४७-१९५४ पर्यंत झालेल्या मराठी पुस्तकांत प्रथम क्रमांकाचे साहित्य अकादमी 
(नबी दिल्ली ) चे रु. पाच हजार पारितोषिक प्राप्त झालेले 


ट्र्र संस्कृती ट्र 
कषदिक चा क्िकास 
पृ. ६१००] ( सुधारून बाढविलेळी नवीन आवृत्ती ) [किंमत ३० रु. 
लेखक- तकेतीथे लक्ष्मणक्षास्त्री जोझी. 
प्रकाशक: प्राज्ञपाठझाळामंडळ वाई ( जि सातारा ) 


संपादकीय -- 


भारतीय आणि दलित 


जेव्हा एखादा समाज अतिशय अवनत अवस्थेत असतो आणि आपल्या अवनतीची जाणीव 
त्याला होते तेव्हा आपल्या अवस्थेला आपण जबाबदार नाही, आपल्यावर ती लादण्यात आली आहे, 
इतरांनी आपल्यावर केलेल्या अन्यायाचा तो परिपाक आहे ही कल्पना सोयीची आणि सुखदायक 
असते. भारतीय, विदोषत: हिंदू समाज आज अनेक शतके अतिशय हीन अवस्थेत आहे. ब्रिटिशांच्या 
खऱ्याखुऱ्या संसर्गात आल्यानंतर आपल्यातील विचारी माणसांना आपल्या अवनतीची जाणीव झाली. 


ब्रिटिशांनी रणांगणात आपला पूर्ण पाडाव केला, आपले राष्ट्रीय स्वातंत्र्य आपण गमावले, 
आपण परतंत्र झालो ह्या धवक्याने आपल्या अवनत स्थितीची जाणीव आपल्याला झाली असे घडले 
नाही. भौतिक दृष्ट्या बलिष्ठ असलेला एखादा समाज एखाद्या लहान; सुसंस्कृत पण तुलनेने दुर्बल. 
असलेल्या समाजाला पादाक्रांत करून, त्याची संस्कृती नष्ट करून त्याची हीनदीन अवस्था करून 
सोडू शकतो. रोम आणि ग्रीस यांच्यामधील संबंध. काहीसा, पण पुर्णपणे नव्हे, ह्या स्वरूपाचा 
होता. पण ब्रिटिश आणि भारतीय ह्यांच्यातील संबंध असा नव्हता. राष्ट्रीय स्वातंत्र्य गमावल्याचा 
धक्का आपल्याला जाणवला नाही; कारण सर्वसामान्य जनतेत राष्ट्रीय भावना नव्हती आणि ज्यांनी 
सत्ता गमावली त्या सत्ताधारी वर्गात आपण राष्ट्राच्या स्वास्थ्याचे, यशाचे, प्रतिष्ठेचे विश्वस्त 
आहोत अशी वृत्ती नव्हती. घडलेली गोष्ट त्यांना कितीही झोंबली असली, तिची कितीही खंत त्यांना 
वाटली असली, तरी नवीन घडीशी त्यांनी जुळवून घेतले. 


ब्रिटिशांशी संसर्ग आल्यामुळे पाइचात्त्य समाजाचे आणि संस्कृतीचे जे दर्शन आपल्याला झाले 
त्याच्या तुलनेने आपल्या खर्‍याखुर्‍या अवस्थेची, तिच्या हीनतेची जाणीव आपल्यातील विचारी 
मंडळीला झाली. कारण पाश्‍चात्त्य समाज केवळ भौतिक दृष्ट्या बलिष्ठ नव्हता. त्याचे बळ त्याच्या 
विज्ञानावर आधारलेले होते आणि या विज्ञानामागे प्रखर जिज्ञासा होती, चिकित्सक दृष्टिकोन 
होता, बौद्धिक सर्जनशीलता आणि शिस्त होती, आजन्म ज्ञानसाधनेला वाहून घ्यायला प्रवृत्त करणारी 
निष्ठा होती. माणसांना मोकळेपणे, अर्थपूणे जीवन जगण्याची संधी देणारी समाजपद्धवी आणि 
नीतीची कल्पना होती, जीवनाच्या गुणवत्तेविषयीची संवेदनशीलता होती, माणसांचे स्वातंत्र्य आणि 
प्रतिष्ठा यांची कदर होती, सामाजिक जबाबदारीची गंभीर जाणीव 'ह्या समाजात बरीच पसरलेली 
होती. पाइचात्त्य समाज तेव्हा आद्य स्थितीत होता असे अजिबात म्हणायचे नाही. त्याच्यात 
विषमता होती, निघृण पिळवणूक होती, गौरेतर समाजांविषयी बेदरकार वृत्ती होती. पण हे दोष 
आहेत, ह्या अतिशय अनिष्ट गोष्टी आहेत ही जाणीव समाजात विखुरलेली होती. ज्या मूल्यांच्या 
निकषाने हे दोष ठरतात त्यांची प्रगल्भ जाणीव विचारवंतांत होती आणि ते दूर करण्याच्या उद्देशाने 
सामाजिक परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी जी जबाबदारीची जाणीव, कृतिशीलता, धैय आणि 
निष्ठा आवइथक असते तीही अनेकांत होती. 


(.) 


प्रत्यक्ष अस्तित्वात असलेल्या ह्या समाजाच्या आणि संस्कृतीच्या दर्शनाने आपल्या समाजाच्या 
वास्तव अवस्थेची जाणीव अनेक भारतीय विचारवंतांना झाली. आपली अवनत अवस्था आपल्यावर 
कुणी लादलेली नाही, इतरांनी आपल्यावर केलेल्या अन्यायाचा तो परिपाक नव्हे, आपणच तिला 
जबाबदार आहोत, तिच्यात अन्याय असेल तर तो आपणच आपल्यावर केलेला अन्याय आहे, 
तिच्यातून वाहेर पडायचे तर आपल्याला स्वतःमध्ये परिवर्तन घडवून आणावे लागेल, नवीन, 
* पाइचात्त्य ' मूल्ये आत्मसात करावी लागतील, त्यांच्यावर आधारलेली एक नवीन वैयक्तिक 
व सामाजिक जीवनपद्धती येथे रुजवावी लागेल, हे साधण्यासाठी आपल्या परंपरेतील त्याच्याविरुद्ध 
जाणार्‍या अनेक गोष्टींचा त्याग करावा लागेल, आपल्या बांधवांशीच नव्हे तर स्वतःशीही 
झगडावे लागेल अशी त्यांची शिकवण होती. स्वतःच्या अवनत अवस्थेचे स्थिरपणे, प्रांजलपणे दर्शन 
घ्यायला आणि झालेल्या दर्शनाने डगमगून न जाता उन्नतीचा कष्टसाध्य मार्ग स्वीकारायला 
असाधारण सत्यनिष्ठा आणि नैतिक धैय लागते. हे गुण आपल्या विचारवंतांनी दाखविले हे भावी 
उश्भतीचे प्रसादचिन्ह होते. आपली गाऱ्हाणी, आपला पोकळ अभिमान गोंजारत बसणे कितीतरी 
अधिक सोपे व सुखद ठरले असते. पण तो सर्वनाक्याचा मार्ग होता. 

ह्याच्याउलट ह्याच कालखंडात भारतातील दलित जातींना जेव्हा आपल्या अवनत 
अवस्थेची जाणीव झाली, तेव्हा ही अवस्था आपल्यावर अन्यायाने लादण्यात आली आहे हेही त्यांना 
निःसंदिग्धपणे दिसून आले. ह्या अन्यायाची धगधगती चीड म. जोतिबा फुले आणि डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर यांच्या लिखाणातून स्पष्टपणे जाणवते. हा सात्त्विक कोप होता. दलितांवर केवळ हीन 
दर्जा लादण्यात आला होता असे नाही; स्वत:च्या प्रयत्नाने त्या हीन अवस्थेतून वाहेर पडण्याचे 
त्यांचे सवे मार्ग बंद करण्यात आले होते. ज्ञान मिळविण्याचा, व्यावसायिक कौशल्ये संपादन 
करण्याचा, किंबहुना कोणताही पुरुषार्थ साधण्याचा त्यांचा हक्‍क नाकारण्यात आला होता. 
थोडक्यात त्यांच्यावर सामाजिक गुलामगिरी लादण्यात आली होती आणि ही व्यवस्था ज्या 
तात्त्विक कल्पनांवर आधारलेली होती तिला धाभिक प्रामाण्य देण्यात आले होते. ही अन्यायी 
व्यवस्था उधळून देण्याचा, ह्या गुलामगिरीतून स्वतःची मुक्‍तता करण्याचा दलितांचा निर्धार होता 
आणि आहे. ह्यासाठी ह्या व्यवस्थेला उचलून धरणाऱ्यांशी झुंज देणे आवश्यक होते; आणि आहे. 

पण लोकहितवादी आणि न्या. रानडे ह्यांना अभिप्रेत असलेले वैचारिक व त्यावर आधार- 
लेके सामाजिक परिवतन, आणि दलितांचा स्वतःच्या मुक्तीसाठी चाललेला लढा हे दोन वेगळे 
लढे नव्हत; एकाच युद्धातोल़ त्या दोन परस्परपूरक मोहिमा आहेत. ब्राह्मणांनी अस्पृश्यांवर आणि 
अब्राह्मणांवर सामाजिक गुलामगिरी लादली होती, पण ते स्वतःही परंपरेच्या गुलामगिरीत अडकले 
होते. शास्त्राध्ययनाचा अधिकार त्यांनी अब्राह्मणांना नाकारला होता; त्यांना अज्ञानात रहायला 
भाग पाडले होते. पण भौतिक सृष्टीच्या स्वरूपाचा उलगडा करणारे, मानवी जीवनातील समस्यां- 
वर प्रकाश टाकणारे जे नवीन प्रमाण ज्ञान जगात निर्माण होत होते त्याच्यापर्यंत पोहोचायला त्यांनी 
स्वतःलाच आडकाठी घातली होती. आयुष्यभर अध्ययन करूनही ते वेगळ्या प्रकारे शद्रांसारखेच 
अज्ञानात चाचपडत राहिले होते. जी शास्त्रे त्यांनी शूद्रांना नाकारली आणि स्वत:साठी राखन 
ठेविली ती शास्त्रेच फोल होती; आणि ज्या कल्पनांमुळे त्यांनी ही शास्त्रे इतरांना नाकारली आणि 
स्वत:साठी राखून ठेविली, त्याच कल्पनामुळे त्यांनी ही नवीन शास्त्रे स्वतःला नाकारली. ज्या 
कल्पनांमुळे त्यांनी शूद्रांना अंधारात ठेविळे त्याच कल्पनांमुळे त्यांनी स्वत:चे डोळे बांधन घेतले 
आणि प्रकाशाकडे पाठ फिरविली. शूद्रांना पाण्याशिवाय तळमळत ठेविले पण स्वत:च्या अजाण 
कोवळया, हसऱ्या मुलींना, ज्यांच्यावर त्यांची जिवापाड माया असणार अशा पोटच्या गोळप 
काळोखी खोल्यांत चिणून टाकले. 


(३) 


“दलितांवर लादलेली गुलामगिरी ही ब्राह्मणांनी स्वत:वर आणि सबंध. सर्माजावर लादलेल्या 
गुलामगिरीचा सर्वांत अमानुष असा भाग होता. ह्या अन्याय्य व्यवस्थेबद्दल ब्राह्मणांना दोन कारणां- 
साठी जबाबदार धरता येईल. एक, ही व्यवस्था त्यांना लाभदायक होती; आणि अन्याय्य व्यवस्था 
टिकवून धरणाऱर्‍यांचा स्वार्थ जर तिच्यात अडकलेला असेल, तर ते जाणीवपुर्वक ती व्यवस्था 
टिकवून धरीत आहेत असे स्वाभाविकपणे मानता येते. पण ह्या संदर्भात दोन गोष्टी ध्यानात 
घेतल्या पाहिजेत. ही व्यवस्था ' उच्च ', अब्राह्मण जातींना, व्यापारी जमातींना आणि लढवय्या 
शेतकरी जमातींना ब्राह्मणांइतकीच लाभदायक होती. दुसरी गोष्ट अश्ली, की ज्या कल्पनांवर ही सारी 
व्यवस्था आधारलेली होती त्या कल्पना ब्राह्मणांनी आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वे समाजाने प्रामाणि- 
कपणे स्वीकारलेल्या होत्या. आणि ह्या कल्पनांची दृढ बंधने ब्राह्मणांच्या स्वार्थावरही पडली होती. 
उदा., आफ्रिकेतून निग्नोंना पकडून आणून त्यांच्यावर गुलामाचे जीवन लादणारे अमेरिकन गोरे 
आणि दलितांना अस्पश्ये मानणारे ब्राह्मण यांच्यात मूलभूत फरक होता. अमेरिकन गोर्‍्यांना मानवी 
स्वातंत्र्य, मानवी हक्‍क व सामाजिक न्याय ह्यांची स्पष्ट कल्पना होती. पण ह्या कल्पना त्यांनी 
स्वतःच्या समाजापुरत्या मर्यादित केल्या होत्या. निग्नोंना ते अप-मानव म्हणून वागवीत 
होते आणि ही सारी व्यवस्था नागड्या स्वार्थावर आधारलेली होती, उलट अस्पृश्यांना पाणी 
नाकारण्याचा निघृंणपणा मूर्खपणावर आधारलेला होता आणि ह्याच मूर्खंपणापायी इतरांनी 
शिजविलेले भ्रष्ट अन्न खाण्यापेक्षा शुचिभूंत ब्राह्मणाने जीवही गमावला असता. 


ब्राह्मणांना ह्या व्यवस्थेबद्दल जबाबदार धरता येईल ह्याचे दुसरे आणि खरे कारणअसे, की 
हा आमच्या समाजाचा बुद्धिजीवी वर्ग होता. संकल्पनांचे आणि सिद्धांतांचे सतत परीक्षण करीत 
राहणे, नवीन ज्ञान निर्माण करणे, जीणे मतांचा त्याग करणे हे त्याचे काम होते आणि ते त्याने नीट 
पार पाडले नाही. उळट जगात निर्माण झालेल्या नवीन ज्ञानाकडे पाठ फिरविली, अठराव्या 
शतकातील तेजस्वी बुद्धीच्या, ज्ञानसाधनेला आणि शुचितेला निष्ठेने आजन्म वाहून घेतलेल्या 
ब्राह्मणांनी जर भास्कराचार्यांबरोबर न्यूटन वाचला असता, न्यायभाष्याबरोबर लॉकचा ' अँन्‌ एसे 
कन्सनिग ह्यूमन भण्डस्टॅडिग ' वाचला असता, मनुस्मृतीबरोबर रूसोचे ' सोशल काँन्ट्रॅकट ' वाचले 
असते, तर त्यांच्या बौद्धिक बेड्या गळून पडल्या असत्या. मग ह्या समाजव्यवस्थेमागचे प्रामाण्य 
नष्ट झाले असते. आणि तरीही ही अन्याय्य व्यवस्था टिकवून धरण्याचा प्रयत्न ज्यांनी केला असता, 
त्यांचा तिच्यातील नागडा स्वार्थ स्पष्ट झाला असता. ज्या ज्ञानाच्या स्पर्शाने ब्राह्मण मुक्‍त झाले 
असते, त्याच ज्ञानाने दलितांना त्यांची संपूर्ण माणुसकी परत दिली असती, स्वतःच्या मुक्‍तीसाठी 
लढण्याची प्रेरणा, अमोघ शस्त्रे आणि समाजाच्या सर्वे थरांतील इमानी साथीदारही त्यांना पुरविले 
असते. 

ज्या प्रमाणात भारतीय समाजाने मानवतावादी नैतिक मूल्ये, चिकित्सक दृष्टिकोन आणि 
संघटित, सामूहिक कृतिश्ीलतेची वृत्ती आत्मसात्‌ केली त्या प्रमाणात “ उच्चवर्गीयां'च्या पुरुषा- 
र्थाच्या वाटा मोकळ्या झाल्या, पण सामाजिक न्यायाच्या वाटाही मोकळ्या झाल्या, ज्या प्रमाणात, 
अनेक कारणांमुळे, आम्ही आमच्या परंपरेला अंधपणे चिकटून राहिलो त्या प्रमाणात सामाजिक 
जीवन विस्कळित व दिशाहीन राहिले, सावेजनिक हिताची जागा व्यक्‍तीच्या किवा गटाच्या स्वार्थाने 
घेतली आणि पारंपरिक अन्यायही चाळूच राहिले. लोकहितवादी, रानडे आणि त्यांच्या जातकुळी- 
तील विचारवंतांनाही ब्रिटिशांच्या सत्तेशी द्यावयाची एक झुंज अभिप्रेत होती. परंपरेच्या कोशातून 
बाहेर पडलेला, ज्ञान आणि चिकित्सक दृष्टिकोन पचविलेला, मानवी मूल्यांची प्रतिष्ठा पाळणारा, 
निर्मितीत पुरुषार्थ मानणारा समाज येथे घडविणे हे ह्या लढ्याचे अमोघ स्त्र होते. ह्या आंतरिक 
परिवर्तनाने ब्रिटिश आणि भारतीय यांच्या संबंधातही आपोआप परिवतेन घडून आले असते. 


(४) 


गांधीजींची रणनीतीही हीच होती. ज्यांना अन्यायाविरुद्ध अन्याय म्हणून लढायचे असेळ त्यांनी 
आपले वैयक्तिक व सामाजिक जीवन न्यायावर आधारलेले असले पाहिजे, हा त्यांच्या शिकवणीचा 
गाभा होता. आज जर दलितांना एकाकोपणे लढा द्यावा लागत नसेल, सवण समाज विरुद्ध दलित 
असे केवळ चित्र आज जर दिसत नसेल, तर त्याचे श्रेय ह्या नेत्यांना आहे. 


कोणत्याही विधायक सामाजिक लढय्यामध्ये लढणार्‍यांत परिवर्तन घडवून आणणारा जो 
विधायक कायंक्रमाचा गाभा असावा लागतो त्याचे महत्त्व दलित नेत्यांनी ओळखले पाहिजे, हे 
सांगण्याची वेळ आली आहे असे वाटते. अश्या विधायक कार्यक्रमातून असहाय माणसे ज्ञाते आणि कर्ते 
बनतात; स्वतःच्या डोळ्यांत आणि इतरांच्या डोळ्यांत त्यांना त्यांची गमावलेली माणुसकी परत 
मिळते. पण आज दलित विद्यार्थ्यांसाठी दलितांनी जी छात्रालये चालविली आहेत त्यांची अवस्था 
काय आहे ? सामाजिक लढ्याच्या नेत्यांना नेतेपणाच्या जबाबदारीचा भाग म्हणून जे वैयक्‍तिक 
चारित्र्य पाळावे लागते त्या बाबतीत सर्वसाधारण दलित नेते कितपत जागरूक असतात ? दलित 
पुढार्‍यांनी प्रामुख्याने दलितांसाठी चालविलेल्या शिक्षणसंस्थांतूत चोखपणे केलेल्या ज्ञानसाधनेचे 
संस्कार घेऊन, ज्ञानसाधनेचे व्रत स्वीकारून किती दलित तरुणतरुणी बाहेर पडतात. वास्तविक ह्या 
संस्था दलितांच्या अस्मितेचे मानबिंदू म्हणून दाखविता आल्या पाहिजेत. दलितांवर पूर्वापार चालत 
आलेल्या घोर अन्यायाचे निराकारण करण्यासाठी त्यांना शैक्षणिक व इतर सवलती दिल्या पाहिजेत 
हे म्हणणे अगदी योग्य आहे. पण सवलतींच्या पलीकडे जाण्यात जो पुरुषार्थ आहे तो साधण्याची 
ईर्ष्या जर त्याचवेळी दलित तरुणांत चेतविली नाही, तर हा समाज कायमचा पांगळा राहील. 


आज लढ्याचे पवे आहे, आज केवळ प्रक्षोभ चेतविला पाहिजे, श्रमजीवींच्या विमोचनासाठी 
चालविलेला अखेरचा लढा जेव्हा यशस्वी होईल तेव्हा पुनरंचनेचा काळ येईल, असे जे दलित नेते 
मानतात ते आपल्या समाजाला काही नेत्यांनी, आणि हे सवणंच असणार-, आपल्या मनाप्रमाणे 
( किवा इतिहासाच्या वाटचालीविषयीच्या त्यांच्या कल्पनांप्रमाणे ) जिला वळण द्यायचे आहे अश्ली 
कच्ची मानवी सामग्री म्हणून त्यांच्या हवाली करीत आहेत. 


बा. वि. मिराशी 


शुप्तांच्या इतिहासातील एका काळखंडावर नवीन भकाठा 


एपिग्राफिया इंडिका, व्हॉ. २४, पृ. ५२ इ. वर 
सुशीलकुमार बोस यांनी वाकाटक नुपती हितीय 
प्रवरसेन याचा एक अपूर्ण ताम्रपट प्रसिद्ध केला आहे. 
तो ताम्रपट इंदूरचे पं. वामनशास्त्री इस्लामपूरकर 
यांच्याकडून डॉ. देवदत्तपंत भांडारकर यांना 
मिळाला होता व तो त्यांनी सुशीलकुमार बोस 
ग्रांना प्रसिद्ध करण्याकरिता दिला होता. इंदूर 
येथे मिळाल्यामुळे तो ' इंदूर ताम्रपट ' म्हणून 
ओळखला जातो. सामान्यतः प्रवरसेनाच्या ताग्र- 
'पटाचे पाच पत्रे असतात; पण या इंदूर ताम्रपटाचे 
चारच पत्रे तेव्हा मिळाले होते. आरंभीचा- फक्‍त 
आतील बाजूवर कोरलेला- पहिला पत्रा मिळाला 
नव्हता. हा ताम्रपट मूळचा कोणत्या प्रदेशातला हे 
माहीत नव्हते. पंडित इस्लामपूरकर अनेक ठिकाणां- 
हत जुन्या पोथ्या, ताम्रपट वगेरे वस्तु जमवीत 
असल्यामुळे हा ताम्रपटही बहुधा वाकाटकांच्या 
इतर ताम्रपटांप्रमाणे नर्मदेच्या दक्षिणेस विदर्भात 
सापडला असावा, असे आम्हास साहजिकच वाटले 
आणि त्यातील गावांचा शोध आम्ही विदर्भाच्या 
बालाघाट जिल्ह्यात लावण्याचा प्रयत्न केला. हा 
अपूर्ण ताम्रपट आम्ही आपल्या “ वाकाटक नृपति 
आणि त्यांचा काल ' या ग्रंथात ( पू. २४३- 
२५० ) ' द्वितीय प्रवरसेनाचा इंदूर ताम्रपट * या 
शीर्षकाखाली प्रसिद्ध केला आहे. 

या वर्षी ( १९७८ मध्ये ) या ताम्रपटाचा 
'गहाळ झालेला पहिला पत्रा इंदूरचे डॉ. नागू यांनी 
मिळवला आहे. त्याची माहिती इंदूरच्या म्यूजझियसचे 
क्‍्यूरेटर श्री. रामसेवक गर्ग यानी हिंदी साप्ताहिक 


१, वाकाटक नृपति आणि त्यांचा काल 


* धर्मयुग ! मध्ये प्रथम प्रसिद्ध केली. नंतर ती 
नागपूरचे मराठी दैनिक ' तरुण भारत ' यातही 
आली. त्या लेखात त्या पहिल्या पत्र्याचा फोटोही 
छापला होता. त्यावरून त्याचे वाचन करून त्यायोगे 
वाकाटक आणि गृप्त यांच्या इतिहासावर काय 
प्रकाश पडतो हे दाखविण्याचा प्रयत्न येथे केला 
आहे. 

प्रस्तुत पत्र्यावर याच ताम्रपटाच्या दुसऱ्या 
पत्र्याच्या आतील बाजूवरील्प्रमाणे सहा ओळी 
कोरल्या आहेत. त्याच्या दुसऱ्या बाजूवर व इतर 
पत्र्याच्या दोन्ही बाजंवर प्रत्येको सात ओळी 
कोरल्या आहेत. यावरील लेखाची अक्षरवटिका 
इतर पत्र्यांवरीलप्रमाणे पेटिकाशीषेक ( 305 116- 
860 ल81'9०७13 ) असुन भाषा संस्कृत आहे. 

या पत्र्यावरील लेखाचा आरंभ ' दृष्टम्‌' या 
शब्दाने होतो. हा शब्द वाकाटकांच्या सवे पूर्ण 
दानपत्रांच्या आरंभी आढळतो. अपूर्णांवस्थेत सोडून 
दिलेल्या दानपत्रांच्या आरंभी मात्र तो दिसत 
नाही.' तेव्हा तो शब्द राजमान्यतादर्शेक मानण्यात 
येतो. यानंतर प्रस्तुत पत्र्यावरील सर्वांत महत्त्वाचा 
शब्द ' व्रिपुरीवासकात्‌ ? कोरला आहे. “ वासक ' 
पदाने हा ताम्रपट राजाचा मुक्काम त्रिपुरी येथील 
शिविरात असताना दिला होता, हे दाखविले आहे. 
जेव्हा ताम्रपट राजधानीतून दिले जात तेव्हा या 
पदाचा प्रयोग केला जात नसे. तेव्हा राजधानीचे 
पंचम्यन्त नाव ( उदाहरणार्थ, “ नन्दिव्धनात्‌ ", * 
: प्रवरपुरातू, '' ' वत्सगुल्मात्‌ ' ' यांप्रमाणे. ) 
योजिले जात असे. म्हणून हा इंदूर ताम्रपट द्वितीय 


( वा. नृ. का. ) ( पृ. ३२०० व ३०३ ) यांतील 


दुर्ग व बालाघाट या अपूर्ण ताम्रपटांतील लेखांचा आरंभ पाहा. 
२. पूर्वोक्त, पू. १९०. ३. पूर्वोक्त, पू. २१७. ४. पूर्वोक्त, पू, ३४०, 


न. भा. १ 


टू स्ट ाज- चड 
“ऐकर आऊ 
"करखगघरचिघज-चन, 
१.८ त 


>: -_ 


1.3 नवभारत 


प्रवरसेनाने आपल्या राजधानीतून दिला नसुन त्रिपुरी- 
नामक स्थली त्याचा तात्पुरता मुक्काम असताना तो 
दिला होता हे समजते. 

यानंतर प्रस्तुत पत्र्यावरील लेखात वाकाटक 
वंश्ाावळीला इतर लेखांतल्याप्रमाणे सुरुवात होते. 
प्रथम विदर्भातील वाकाटक साम्राज्याचा संस्थापक 
प्रथम प्रवरसेन याच्या अग्निष्टोम, अप्तोर्याम, 
उक्थ्य, षोड्झी, अतिरात्र, वाजपेय, बृहस्पतिसव 
साद्यस्क्र आणि चार अश्वमेध या श्रौतयज्ञांचा व 
'त्याने धारण केलेल्या * सम्राट ' पदवीचा निदेश 
'आला आहे. नंतर त्याचा पोत्र ( नातू) व भग- 
'वान्‌ शंकरांनी प्रसन्न होऊन उत्पन्न केलेल्या, स्वपरा- 
क्रमाने भागीरथीचे जल मिळवून स्वतःस राज्या- 
“भिषेक करवून घेतलेल्या आणि दहा अश्वमेघ 
केलेल्या उत्तर भारतातील भारणिव या नागवंज्ा- 
तील महाराज भवनाग याचा दौहित्र वाकाटक 
महाराज प्रथम रुद्रसेन याचे वर्णन आले आहे. 
पण ते पुर्ण होण्यापूर्वीच * श्रीभवनागदौहि- येथेच 
प्रस्तुत पत्र्याच्या शेवटच्या ओळीचा शेवट होतो. 
, यापुढील भाग यापूर्वी मिळालेल्या पत्र्यांवरील 
छेखात आला आहे. दुसऱ्या पत्र्याच्या पहिल्या बाजू- 
वरील पहिल्या ओळीचा पहिला शब्द * दोहित्रस्य ' 
असा आहे. वास्तविक त्या शब्दाची पहिली दोन 
अक्षरे ( दौहि ) मागील पत्र्यावरील शेवटल्या 
ओळीत आली होती, तेव्हा येथे * त्रस्य एवढीच 
अक्षरे लिहावयास पाहिजे होती, पण लेखकाने तो 
सबंध शब्द येथे लिहिलेला दिसतो. पण एवढ्या- 
'वरून प्रस्तुत पत्रा इंदूर ताम्रपटाचा नसावा असे 
'मानणे योग्य होणार नाही. कारण इतर सर्व बाब- 
"तींत प्रस्तुत पत्रा इंदूर ताम्रपटाच्या इतर पत्र्यां- 
प्रमाणेच आहे. लेखकाने अनवधानाने तो शब्द 
दुसर्‍या पत्र्यावरील लेखाच्या आरंभी पुर्ण लिहिंला, 
एवढेच. । ।. | 
, , आमच्या पूर्वोक्त वाकाटकविषयक ग्रंथात 
दांखविल्यांप्रंमांणे या ताम्रपटाचा उद्देश द्वितीय 


५. या.गावाचे नाव ' विश्याखायंपाटक ! असे 


२४८ ) त्यात काही, चूक दिसते. 
६. पुर्वकक्‍्त, पू. २६३. 


ऑगस्ट १९७८ 


प्रवरसेनाने आपल्या राज्यकाळाच्या तेविसाव्या 
वर्षी वैद्याख अमावास्येस ग्रेपुर . मार्गातील 
( विभागातील ) एक गाव* आरामक येथे 
राहणा-या गोंडाये नामक ब्राह्मणाला आणि त्याच्या 
सहा पुत्रांना दिला आहे, हे नमूद करण्याचा होता. हा 
गाव आरामकाच्या उत्तरेस, कोबिदारकाच्या पूर्वस 
कोशम्वकाच्या दक्षिणेस व अंजनवाटकाच्य़ा प्रिचमेस 
होता, अशा त्याच्या चतुःसीमाही दिल्या आहेत. 

वाकाटकांच्या इतर ताम्रपटांप्रमाणे हा. इंदूर 
ताम्रपटही मूळचा विदर्भातील असावा असे वाटून 
आम्ही त्यात उल्लेखिलेल्या गावांचा विदर्भात शोध 
केला तेव्हा त्यातील दोन गावे- कोशम्बक आणि 
अंजनवाटक- त्या त्या दिशांस असलेली बालाघाट 

जिल्ह्यात आढळली. कोशम्वक हे द्वितीय प्रवरसेनाच्या 
तिरोडी ताम्रपटात' उल्लेखिलेले कोशयाम्ब खंड असावे. 
ते तिरोडीच्या ईज्यान्येस सहा मैलावर “ कोशंब ' याच 
नावाने सध्या ओळखले जाते. अंजनवाटक हे कोश- 
म्बाच्या आग्नेयीस अंजनवाडी नावाने सध्या ज्ञात 
आहे. इतर गावे मात्र समाधानकारक रीतीने सध्या 
ओळखता येत नाहीत. | 

आता सापडलेल्या पहिल्या पत्र्यावरून हा इंदूर 
ताम्रपट त्रिपुरी येथील शिबिरातुन दिला होता 
असे समजते. ही त्रिपुरी नगरी फार प्राचीन आहे. 
तिच्या नावाने पाडलेली नाणी सापडली आहेत. 
त्यांच्या अक्षरवटिकेवरून ती स्त्रिस्तपूवे दुसऱ्या 
- तिसर्‍या शतकांतील असावी असा तकं आहे. 
पुढे स्त्रिस्तोत्तर आठव्या शतकापासुन ही त्रिपुरी 
नगरी कल चुरीची राजधानी म्हणून विख्यात झाली. 
तिच्या नावाचे सध्या तेवर ? असे रूपांतर झाले 
आहे. हे गांव जवल्पुरपासुन ६ मांलवर आहे. 
तथे अनेक प्राचीनं अवशेष असून अलीकडे उत्खननही 
झाले आंहे. राजदोखराने कल्पना केली आहे की 
जळी ल वा वीन तो 
न वावर पडून. ही त्रिपुरी 
नगरी बनली आहे. १ | 


इंदुर ताम्रपटात दिले आहे, ( पूर्वोक्त, प.. 


७, राजशेखराचे € बालरामायण ' अंक ३, इलोक ३८ पांहा. 


गुप्तांच्या एका कालखंडावर नवीन प्रकाश डे 


प्रस्तुत इंदूर ताम्रपट जबलपुरजवळील राजणि- 
बिरातून दिला असल्यामुळे त्यात उल्लेखिलेली गावे 
जबलपुर जिल्ह्यात सापडतात काय याचा आम्ही 
शोध केला. पण प्राचीन नामांशी जुळणारी व त्या 
“त्या दिशांस असणारी अशी गावे आम्हास मिळाली 
-नाहीत. प्रस्तुत ताम्रपट प्रवरसेनाने आपल्या 
:'रांजधानीतून दिला नसून त्रिपुरी येथील शिविरातून 
दिला होता आणि ही नगरी त्याच्या स्वतःच्या 
विदर्भ देशातील नसुन नमंदेच्या उत्तरेस होती तेव्हा 
'ह॑ंयाने तो ताम्रपट शत्रूच्या राज्यावर स्वारी करताना 
प्राप्त झालेल्या विजयानंतर दिलेला दिसतो. प्राचीन 
काळी अशा प्रसंगी राजे लोक जी दाने करीत ती 
दोत्रूच्या राज्यातील ग्रामांची नसुन स्वत:च्या राज्या- 
'तील असत. या'ची अनेक उदाहरणे प्राचीन कोरीव 
लेखांतून. दाखविता येतील.“ तेव्हा त्रिपुरी येथील 
शिबिरात प्रवरसेनाने दिलेले दान विदर्भातील ग्रामाचे 
असल्यास .नवल.नाही. शिवाय दान दिलेल्या गावाचे 
'किवा त्याच्या चतुःसीमांचे निश्‍चितीकरण प्रस्तुत 
लेखातील विवेचनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे नाही. 
असो. :. 

वाकाटक राजवंश हा मूळचा दक्षिण भारता- 
तील हे आम्ही इतरत्र सिद्ध केले आहे. * त्याचे 
मूलस्थान पूर्वीच्या हैदराबाद संस्थानच्या येलगंडल 
जिल्ह्यातील वेलूर असावे असा तके आहे. 
वाकाटकांचे बंहुतेक कोरीव लेख नमंदेच्या दक्षिणेस 
सापडले आहेत, याला अपवाद दोनच-( १) 


पुर्वीच्या जसो संस्थानातील नचने की तलाई * 
आणि (२ ) त्याजवळच्या पूर्वीच्या अजयगड 
संस्थानातील गंज.“ ते लेख या दोन गावांजव- 
ळच्या शिलाखंडांवर कोरले असून वाकाटक महाराज 
पृथिवीषेण याचा मांडलिक व्याघ्नदेव याचे होत. 
हे दोन्ही नमंदेच्या उत्तरेस सध्याच्या बघेलखंडात 
आहेत. वाकाटक वंशात दोन पृथिवीषेण होऊन 
गेले. त्यांपैकी पहिला पृथिवीषेण सुमारे सन ३५० 
ते ४०० आणि दुसरा पृथिवीषेण सु. सन ४७० 
ते ४९० या कालात होऊन गेला." यांपैकी 
कोणता पृथिवीषेण नचना आणि गंज येथील शिला- 
लेखांत विवक्षित आहे याविषयी विद्वानांत दीघेकाल 
वाद माजून राहिला होता. वाकाटकवं्याच्या 
शाखा आणि त्यातील राजपुरुष ही गेल्या 
शंभर वर्षांत संशोधनाने हळू हळू ज्ञात झाली आहेत. 
फ्लीटने गुप्तलेखसंग्रह प्रसिद्ध केला तेव्हा फक्त 
पहिला पृथिवीषेणच माहीत होता. तेव्हा तोच 
व्याघदेवाचा सम्मराट म्हणून नचना येथील लेखात 
उल्लेखिलेला पृथिवीषेण असावा असे त्याने प्रति- 
पादिले." नंतर बालाघाट येथे सापडलेल्या. अपूण 
ताम्रपटात ह्वितीय पृथिवीषेणाचा उल्लेख आढळला. 
तसेच नचना गावाजवळ गंज गावात पृथिवीदेवाच्यो 
व्याघनामक सामंताचा निदेश॒& असणारा एक 
ताम्रपट मिळाला. तेव्हा कृष्णस्वामी अयंगार- 
सारख्या काही विद्वानांनी तो पृथिवीषेण तन्नामक 
पहिला पृथिवीषेणच असावा असे प्रतिपादिले." 


८. राष्ट्रकूट नृपति तृतीय कृष्ण याने आपल्या दिसग्विजयात दक्षिणेतील मेल्पाटी ( अर्काट 
जिल्ह्यातील मेल्पाडी ) येथील शिबिरातून करहाट विषयातील ( सातारा जिल्ह्यातील 
कऱ्हाड विभागातील ) कंकेग्राम शैव आचार्यास दिला होता. एपिग्नाफिया इंडिका ( ए. 
इं. ), व्हॉ. ४, पू. २८२-२८६ पाहा. 


९. वा. नृ. का., पृ. १४ इ. 


११. पूर्वोक्त, पृ. ३१८ ई. 
१२. पूर्वोक्त, पृ. २९३२ इ. 


- 


१३, पूर्वोक्त, पृ. २२. 


१०, पूर्वोक्त, पृ. २४-२५. 


१४. कॉर्पस्‌ इन्क्रिप्शनम्‌ इंडिकेरम्‌, ( का. इ. इं ) व्हॉ..३, पू. २३४.. फ्लीटने नंतर आपले 


मत बदलले, 
१५, वा. नृ. का; पृ. २०६, 


१६. पूर्वोक्त, पू. २२३ इ. 


१७. कृष्णस्वामी अयंगारांच्या “ एन्शन्ट इंडिया अँड साउथ इंडियन हिस्टरी अँड कल्चर, 
व्हॉ. १, पृ. २८९ इ. डॉ. देवदत्तपंत भांडारकरांचेही हेच मत होते. 


त 


आणि त्याला उपोद्दलक असे हे प्रमाण दिले को 
हा पृथिवीषेण गुप्तसम्राट समुद्रगुप्ताचा समकालीन 
होता. समुद्रगुप्ताच्या अलाहाबाद येथील स्तंभ- 
लेखात त्याने महाकान्ताराचा अधिपति व्याघ्चराज 
याचा पराभव केल्याचा उल्लेख आहे. “ तोच 
व्याप्रराज पूर्वात नचना व गंज येथील शिला- 
लेखांत उल्लेखिलेला व्याघ्रदेव होय. या समी- 
करणामुळे त्या शिलालेखातील व्या घ्रदेवाचा सम्राट 
पृथिवीषेण हा तन्नामक पहिला वाकाटक राजा 
होय हे सिद्ध होते, असा अयंगारांचा युक्तिवाद होता. 


पण हे मत इतर काही विद्वानांना मान्य नव्हते. 
त्यांनी दाखविले की पूर्वोक्त व्याघ्रराज हा दक्षिणा- 
पथातील म्हणजे नमंदेच्या दक्षिणेतील एका प्रदेशाचा 
( बहुधा सध्याच्या बस्तर जिल्ह्याचा ) अधिपति 
होता असे पूर्वोक्त अलाहावाद स्तंभलेखात स्पष्टपणे 
म्हटले आहे. तो बधेल्खंडातील तन्नामक मांडलिक 
असणे शक्‍य नाही. अर्थातच त्याच्या उल्लेखावरून 
त्याचा सम्राट पहिला पृथिवीपेण होता हे सिद्ध 
होत नाही. 

या दुसर्‍या पक्षाने नचना व गंज येथील शिला- 
लेखांत उल्लेखिलेला वाकाटक पृथिवीषेण हा 
तन्नामक दुसरा पृथिवीषेण होय असे प्रतिपादिले, 
त्याचाही एक सामन्त व्याघ्र नावाचा होता आणि 
महत्त्वाची गोष्ट हो की तो बघेलखंडात राज्य 
करीत होता, हे त्याचा पुत्र उघ्चकल्पवंशी जयनाथ 
याच्या तेथे सापडलेल्या ताम्रपटावरून कळते.* या 
ताम्रपटात १७४ व १७७ या वर्षांचा उल्लेख आहे. 
ही वर्षे कोणत्या संवताची याचा त्यांत निर्देश 
नाही. फ्लीट व देवदत्तपंत भांडारकर यांच्या मते 
ती सन २५० मध्ये सुरू झालेल्या कलचुरि- चेदि 


१८. कॉ. इ. इं., व्हॉ. ३, पू. ७. 


१९, हे विद्वान्‌ हुनुइल, गौ. दी, ओझा, हलदर, व का, 
व्हॉ. २२, पृ. १७२ वरील संदर्भ पाहा. 


. कॉ. इ. इं. व्हॉ. ३, पू. ११७६. व 
ए. इं., व्हॉ. २३ मधील पृ. १७१ इ. 
कॉ. इ. इं., व्हॉ. ३, पृ. ९२ इ. 

वा. नृ. का., पू. ११. 


नवभारत 


ऑगस्ट १९७८ 


संवताची असावी. या प्रश्‍नाचा सविस्तर विचा 
करून आम्ही सुमारे ४५ वर्षापूर्वी सिद्ध केले होते 
कौ ती वर्षे गुप्त संवताचीच असली पाहिजेत. 
कारण या प्रदेशात कलचुरि-चेदि ( मूळच्या 
आभीर ) संवताचा प्रचार स्त्रिस्तोत्तर आठव्या- 
नवव्या शतकापूर्वी झाला असणे शक्‍य नाही. त्या 
प्रदेशात सापडलेला त्या संवताचा पहिला कोरीव 
लेख सन ८४१ चा आहे. तेव्हा उच्चकल्पवंश्ी 
जयनाथाच्या ताम्रपटातील १७४ व १७७ ही वषें 
कलचरी- चेदी संवताची नसुन गुप्त संवताची 
असली पाहिजेत. दुसरे असे की या उच्चकल्प राजांचे 
समकालीन परित्राजक राजे बघेल्खंडातच त्या 
जवळच्या प्रदेशावर राज्य करीत होते. त्यांनी 
आपल्या ताम्रपटांत गुप्त संवताचा नामनिर्देशपूर्वक 
उपयोग केला आहे. जयनाथाच्या ताम्रपटातीह 
१७४ व १७७ ही वर्षे गुप्त संवतातील मानल्यास ती 
अनुक्रमे सन ४९३-९४ व ४९६-९७ अशी होतात. 
तेव्हा जयनाथ सुमारे सन ४९० ते ५१० या 
कालात आणि त्याचा पिता व्याघ्र सुमारे सन ४७०- 
४९० या काळात होऊन गेला असावा. वाकाटक 
नृपती द्वितीय पृथिवीषेण याच काळात ( सन ४७० 
च ) होऊन गेला असे आम्ही इतरत्र दाख- 

आहे. त्या कालाशी हा उच्चकल्प व्याघ्राचा 
काल जुळतो. तेव्हा नचना व गंज येथील शिला- 
लेखांत उल्लेखिलेला सामंत व्या घदेव हा उच्च 


कल्पवंशी आणि त्याचा सम्राट वाकाटक पृथिवीषेण 


हा वाकाटक वंशातील तन्नामक हितीय नपति होय 
याविषयी आता संशय राहू नये. व्याघाच्या या 
दोन शिलालेखांवरून द्वितीय प्रवरसेनाच्या काळी 


वाकाटकांची सत्ता बघेलखंडापर्य 
होती हे स्पष्ट दिसते. ता 
ना, दीक्षित होत. आमच्या ए. इं. 


१७४ इ, पाहा, 
वरील आमचा लेख पाहा. 


गुप्तांच्या एका काटखंडावर नवीन प्रकाश -५ 


गुप्त आणि वाकाटक हे दोन राजवंश बहुतांशी 
त्याच कालात उदयास आले. गुप्तांचे साम्राज्य 
नर्मदेच्या उत्तरेस तर वाकाटकांचे त्या नदीच्या 
दक्षिणेस होते. प्रथम प्रथम त्यांच्यात सलोखा होता. 
समुद्रगुप्ताने दक्षिणचे अनेक देश जिंकले पण तो 
वाकाटकांच्या वाटेस गेला नाही." द्वितीय चंद्र- 
गुप्ताने मालवा-काठेवाड येथील क्षत्रपांचा उच्छेद 
करताना वाकाटकांचे साहाय्य घेतले असावे असा 
तकं आहे. त्यानंतर त्याने वाकाटकांशी विवाह- 
संबंध जोडून ते सख्य पक्के केले. ' पण त्याचा 
पुत्र कुमारगुप्त याच्या कारकीर्दीच्या अखेरीस या 
दोन वंशांत वितुष्ट उत्पन्न झालेले दिसते. प्रवर- 
सेनाने आपल्या कारकोर्दीच्या अखेरीस नर्म- 
देच्या उत्तरेस असलेल्या डाहुल किंवा चेदि प्रदेशा- 
वर स्वारी करून विजय मिळविल्यावर प्रस्तुत 
इंदूर ताम्रपट दिलेला दिसतो. वाकाटकांनी गुप्तांच्या 
प्रदेशावर आक्रमण केल्याचा हा एकच पुरावा नाही. 
त्याचा पुत्र नरेन्द्रसेन याच्या विषयी पृथिवीषेणाच्या 


सवे ताम्रपटांत म्हटले आहे की कोसला ( छत्तीस 
गड ) , मेकळा ( नमैदेच्या उगमाजवळचा प्रदेश ) 
आणि मालव ( बहुधा पूर्वे मालवा-प्राचीन आकर 
देश ) या देशांचे राजे नरेन्द्रसेनाच्या आज्ञा शिरसा- 
वंद्य मानीत असत. हे तीन्ही प्रदेश पूर्वी गुप्तांच्या 
साम्राज्यात अंतर्भूत होते. कोसल प्रदेश ( छत्तीस 
गड ) समुद्रगुप्ताने जिकला होता.” तेव्हांपासून तेथे 
गुप्त संवताचा प्रचार सुरू झाला. रायपूरजवळ आरंग 
येथे द्वितीय भीमसेनाचा ताम्रपट सापडला आहे'< 
त्यात गुप्त संवताचा उपयोग केला आहे. चेदि व 
( पूर्व ) मालव हे नमंदेच्या उत्तरेस असल्यामुळ 
तेथेही गुप्तांची अधिसत्ता होती हे सांगण्याची जरूरी 
नाही. चेदि ( बधेलखंड ) येथे परित्राजक व उच्च 
कल्प या सामंतांच्या लेखात गुप्त संवताचा उपयोग 


२४. अलाहाबाद येथील 


केला आहे हे मागे सांगितलेच आहे. तोच प्रकार 
चेदिजवळच्या मेकळ प्रदेशात असावा. पण तेथील 
कालोल्लेखयुक्‍त कोरीव लेख अद्यापी मिळाले नाहीत. 
माळवा ( राजधानी उज्जयिनी ) गुप्तांच्या सत्ते- 
खाली होता हे सांगण्याची जरूरी नाही... 

द्वितीय प्रवरसेनाचा पुत्र नरेन्द्रसेन याने आपल्या 
पित्याचे अनुकरण करून यांतील काही देश जिंकले 
असावे. मेकळ देशावर राज्य करणाऱ्या पांडववंशी 
भरत राजाचा एक ताम्रपट सोहागपूर तहसींला- 
तील ( पूर्वोक्त मेकल देशातील ) बह्मनी या गावी 
सापडला. आहे.* त्यात त्याने ( वाकाटक वंशीं ) 
नरेन्द्राची अधिसत्ता सुचित केली आहे. 

नरेन्द्रसेताचा पुत्र हितीय पृथिवीषेण याच्या 
व्याघ्रनामक सामंताने त्याचे आधिपत्य आपल्या 
नचना व गंज येथील शिलालेखांत स्पष्टपणे मान्य 
केले आहे हे मागे दाखविले आहे. 


तेव्हा द्वितीय प्रवरसेन, नरेन्द्रसेन आणि द्वितीय 
पृथिवीषेण या तीन्ही वाकाटक राजांनी गुप्त साम्रा- 
ज्याचे लचके तोडले होते यात संशय नाही; कारण 
त्यांचे उल्लेख त्यांच्या स्वतःच्या किंवा त्यांच्या 
वंशजांच्या व, सामंतांच्या ताम्रपटांत येतात. 

पण याचा काही उल्लेख गृप्तांच्या लेखात 
आढळतो काय, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. त्याच्या 
उत्तराकरिता आम्ही कुमारगृप्ताचा पुत्र स्कन्दगुप्त 
याच्या भितरी शिलालेखातील पुढील उतार्‍याकडे 
लक्ष वेधतो. 

विचल्ितकुललक्ष्मीस्तम्भनायोद्यतेन 

क्षितितलशयनीये येन नीता त्रियामा । 

समुदितबलकोशा [ न्पुष्य ] मित्रांरूच जित्वा 

क्षितिपचरणपीठे स्थापितो वामपाद: ॥ 


*१*% * ७ ७ **५%० ७ ०५७७ ची 


समुद्रगुप्ताच्या लेखात एरण्डपल्लीच्या राजाचा समुद्रगुप्ताने पराभव- 


केल्याचा उल्लेख आहे. हे स्थळ खानदेशातील एरंडोल असावे असे फ्लीटने प्रतिपादिले 
होते, पण ते समीकरण चूक ठरले आहे. ते स्थळ आंध्रात होते. 
२५. त्याने आपली कन्या प्रभावती वाकाटक राजकुमार द्वितीय रुद्रसेन याला दिली होती. 


वा. नृ, का. पृ. ४१. 


२६. प्रवरसेनाचा चेदि देशातील त्रिपुरीहून दिकेला ताम्रपट त्याच्या कारकोर्दीच्या तेविसाव्या 
वर्षी दिला होता. वा. नृ. का. पू. २५०. त्याने निदान तीस वर्षे राज्य केले असे त्याच्या 
ताम्रपटांवरून दिसते. २७. का. इ. इ., व्हा. २, पू. ७. 

२८. ए. इं., व्हॉ. २४२इ. २९. वा. नृ. का., पू. २०७ इ. २०, कॉ. इ. इं., व्हॉ. ३, पू. ५२-५४, 


> नवभारत 


पितरि दिवमुपेते विप्लुतां वड्झलक्ष्मीं 
भुजबलविजितारियं: प्रतिष्ठाप्य भूयः । . 
जितमिति परितोषान्मातरं साखनेत्रां 
हतरिपुरिव कृष्णो देवकीमभ्युपेत: ॥ 


५*५** %*७०५« ७७७ %१०*०* ७०% 


हर्णयंस्य समागतस्य समरे दोर्झ्यां धरा कम्पिता 

भीमावर्ताकरस्य जझतरुष्‌ र्र 

हा लेख फार खंडित आहे. तथापि ऐतिहासिक 
'दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा आहे. वरीकत श्लोकांचे 
'बाचन' फ्लीटचे आहे. या तीन इलोकांत स्कंद- 
गुप्ताच्या तीन विजयांचा उल्लेख आहे. दुसर्‍या 
इलोकात त्याच्या पित्याच्या ( कुमारगुप्ताच्या ) 
-निधनाचा उल्लेख आहे. तेव्हा पहिल्या इलोकातील 
घटना. त्यापुर्वी कुमारगुप्ताच्या कारकौर्दीच्या अखे- 
रीस घडली असावी. त्या हइलोकात म्हटले आहे की 
आपल्या कुळाची राज्यलक्ष्मी डळमळीत झाल्यामुळे 
'तिला सावरण्याकरिता प्रयत्न करणाऱ्या स्कन्द- 
गुप्ताला ( एका युद्धात) ( आवरणरहित ) 
जमिनीवर पडून एक रात्र घालवावी लागली; पण 
-शेवटी सैन्य आणि कोल ( खजीना ) यांनी बलाढ्य 
झालेल्या पुष्यमित्रांना. जिंकून स्कन्दगुप्ताने ( प्रति- 
स्पर्धी ) राजांच्या. ( मस्तकरूपी ). पादपीठावर 
-आपला डावा पाय रोवला.. 

दुसऱ्या इलोकातील घटना कुमारगृप्ताच्या मृत्यू- 
नंतरची आहे. पित्याच्या निधनानंतर आपली वंश- 
लक्ष्मी शत्रूंनी बळकावली होती ती स्वतःच्या भुज- 
बलाने परत मिळवून तो स्कन्दगुप्त, जसा कृष्ण 
आपला शत्रू कंस याला ठार मारून, डोळ्यांत 
आनंदाचे अश्रू आलेल्या आपल्या देवकी मातेला ती 
विजयवार्ता सांगण्यास गेला तसा-. आपल्या माते- 
कडे गेला. या इत्लोकातील, वर्णत स्कन्दगुप्ताच्या 


३१. या उताऱर्‍्यातील दुसर्‍या व तिसर्‍या. 
आणि त्याचा हूणांवरील विजय यांचे ) उल्लेख त्याच्या 
आहेत. पहिल्या इल्रोकातील घटनेचा मात्र इतरत्र कोठेही 
फ्लीटने पुष्यमित्र गणाचा संबंध पुष्यमित्र शुंगाशी लावल्य आहे, -पण त्यांला आधार 
नाही. विष्णुपुराणपत- पुष्यमित्र गणाचा उल्लेख आहे असे म्हणतात, 
' कितपत विदवसनीय आहे कळत नाही. पुराणांतील त्याचा उल्लेख सातवाहून 


३२. 


अखेरचा दिसतो. 


ऑगस्ट १९७८ 


राज्यप्राप्तीसंबंधी आहे. . तिसऱ्या श्‍लोकात' स्कन्द- 
गुप्ताने भारतावर आक्रमण करणार्‍या हृणांश्ी 
केलेल्या घनघोर युद्धाचे वर्णन आले होते, पण तो 
इल्लोक अतिशय खंडित झाला आहे." . 


पूर्वोक्त पहिल्या इलोकात फ्लीटच्या वाचनाप्रमाणे 
ज्या पुष्यमित्रांचा शत्रू म्हणून उल्लेख आहे त्यांविषयी 
तत्कालीन कोरीव लेखांत व वाडूमयात काहीही 
माहिती मिळत नाही,". तेव्हा.ते वाचन संशयास्पद 
वाटते. डॉ. ह्‌. रा. दिविकरांनी . त्या . ऐवजी 
* युध्यमित्रांश्‍च जित्वा ' ( युद्धामध्ये शत्रूंना जिकून) 
असा पाठ सुचविला आहे." तो ठीक दिसतो. 


पण हे शत्रू कोण ? आतापर्यंत त्या कालांत 
गुप्तांशी टक्कर देणारे. कोणीही बलाढय शत्रू आढळले 
नाहीत. प्रस्तुत इंदूर ताम्रपटाने या_ प्रश्‍नावर 
महत्त्वाचा प्रकाश पडत आहे. तो ताम्रपट वाकाटक 
प्रवरसेनाने आपल्या कारकीदीच्या. तेविसाव्या. वर्षी 
.( म्हणजे सुमारे सत ४४२ मध्ये ) चेदि देशावर 
आक्रमण करून विजय मिळविल्यावर दिला होता. 
हे वर्षं कुमारगुप्ताच्या. ( सन ४१४ ते ४५५ या.) 
कारकौर्दीच्या अखेरीस पडते. तेव्हा वर उद्धृत केलेल्या 
भितरी लेखातील पहिल्या. इलोकात वणिलेल्या 
घटबेशी ते जुळते. वाकाटक गृप्तांचे हे युद्ध काही 
काळ चालले असावे. त्यात शेवटी स्कन्दगुप्ताने 
विजय मिळविला असला तरी वाकाटकांची नमंदेच्या 
उत्तरेस - असलेल्या प्रदेशांवरील सत्ता नष्ट. झाली. 
नव्हती; कारण प्रवरसेनाच्या नरेद्धसेननामक- पुत्राचे 
आधिपत्य मेकळा व (पुर्व) माळवा या प्रदेशांचे राजे 
मान्य करीत असत हे मागे दाखविले आहे. :कदाचित 
नरेन्द्धसेन हा आपल्या पित्याप्रमाणे शूर व घाडसी 
'असावा, त्याने एक पाऊल पुढे टाकून (पूव ):माळवा 
इलोकांतीळ- घटनांचे ( स्कन्दगुंप्ताची राज्यप्राप्ती 
च्या जुनागड प्रस्तर हेखातही आले 
उल्लेख आढळत नाही. 


पण तो संदर्भ 
वाहून कालाच्या 


8३., भेंनांल्स्‌ ऑफ दि भांडारकर इन्स्टिट्यूट, व्हॉ. १, पू. ९९ इ. 


रुप्तांच्या एका कालखंडावर नवीन प्रकाश ७ 


प्रांत जिकलेळा .दिसतो' वाकराटंकांची उत्तर भारता- 
तील सत्ता नरेन्द्धसेताचा पुत्र द्वितीय पृथिवीषेण 
याच्याः काळींही अप्रतिहत होती हे त्याचा सामन्त 
ब्याघ्रदेव याच्या नचना व गंज येथील शिलालेखांवरून 
सुस्पष्ट आहे. 

-..द्वितीय पुथिवीषेण हा वाकाटकांच्या ज्येष्ठ शाखेचा 
शेंवटचा राजा. त्याच्या निधनानंतर वत्सगुल्म 
झाखेच्या हरिषेणाने उत्तर विदर्भ आपल्या राज्यात 
सामील केला. त्याच्या साम्राज्यात मेकळ व चेदि 
या देशांचा समावेश होता काय हे सांगता येत नाही. 
अजंठा येथील क्र. १६ च्या लेण्यातील एका खंडित 
इलोकात त्याच्या अमलाखालील प्रदेश्ञांचा उल्लेख 
आहें. त्यात अवन्ति ( पश्‍चिम माळवा ) देशाचा 
निदेश आहे." त्याच्या काळी ( सुमारे सन ४७५ ते 
५००) उत्तर भारतात गुप्तांचे साम्राज्य खिळखिळे 
होत होते. त्यामुळे त्याने पश्चिम माळव्यावर 
आक्रमण करून तेथे आपली सत्ता प्रस्थापित केली 
असल्यास नवल नाही. 

* “इंदूर ताम्रपटाने वाकाटक नुपती द्वितीय प्रवर- 
सेत याच्या चरित्रावर नवीन प्रकाश पडत आहे. 
आतापर्यंत तो प्रभावती गुप्तेचा द्वितीय पुत आणि 
प्राकृत ' सेतुबन्ध ' काव्याचा कर्ता म्हणूनच आप- 
णास परिचित आहे. त्या काव्याची दण्डी", बाण* 
- इत्यादिकांनी मुक्तकंठाने स्तुती केली आहे. तेव्हा 
तो' उत्तम प्राकूुत कवी होता यात संशय नाही. 


त्याच्या काही प्राकुत गाथाही हाळाच्या * सप्त-: 


शकक्‍ती'त नंतरच्या काळात घुसडलेल्या आढळतात." 
तथापि कवित्वाप्रमाणे शौय आणि साहस यांतही 
तो. अग्रेसर होता हे आता प्रथमच माहीत होत 


आहे. ख्मिस्तोत्तर पांचव्या शतकाच्या मध्यात गुप्तांचे . 


३४. वा. नू, का., पृ. २५२ 


साम्ये ऱ्हास पावले नव्हते. प्रवरसेनाने'; त्यावर 
आक्रमण: केले हे कदाचित्‌ केवळ स्वतःच्या सामर्थ्या- 
वर विसंबून केले नसेल. त्याला साहाय्य करणारे 
इतरही राजे असतील. “ युध्य मित्रांश्‍ूच जित्वा * या 
इलोकखंडातील * अमित्रान्‌.' हे अनेक वचनान्त पद 
हेच सुचित करते. तरीही गुप्तांच्या सारख्या 
बलाढ्य साम्राज्यावर आक्रमण करणे व त्यात 
विजय मिळवणे हे धाडसाचे व शौर्याचे द्योतक आहे 
यात संशय नाही. 
यावर एक असा प्रश्‍न उपस्थित होतो की गुप्त 
आणि वाकाटक या दोन राजघराण्यांचा जवळच्या 
नात्याचा संबंध “ लक्षात घेता वाकाटकांचे हे 
गुप्तांच्या प्रदेशावरील आक्रमण संभवनीय वाटते 
काय ? यावर उत्तर हे की या आक्रमणाचा पुरावा 
तत्कालीन कोरीव लेखांसारख्या अव्वल दर्जाच्या 
साधनांवरून जमविला असल्यामुळे तो भरभक्कम' 
आहे. या आक्रमणात असंभाव्य असे काही नाही 
अक्या तऱ्हेची उदाहरणे प्राचीन व अर्वाचीन भारतीय' 
इतिहासात असंख्य सापडतील 
याप्रमाणे आता प्रथमच उपलब्ध झालेल्या या 
इंदुर ताम्रपटाच्या पहिल्या पत्र्याने गुप्त-वाकाटक 
इतिहासावर महत्त्वाचा प्रकाश टाकला आहे. 
या पहिल्या पत्र्यावरील लेखाचे वाचन पुढे दिले 
आहे. 
वाचन 
: ओळ 
१. द्रि(द) ष्टं ( ष्टम्‌। ) त्रिपुरीवासका 
[ त्‌ > ] अग्निष्टोमाप्तोर्यामोक्थषोडर्यति- 
रात्रवाजपेयंबृहस्पति- 


३५. महाराष्ट्राश्रयां भाषां प्रकृष्टं प्राकृतं विदुः । 


सागर: सुक्तिरत्नानां सेतुबन्धादि यन्मयम्‌ ॥ 
३६. कीतिः प्रवरसेतस्य प्रयाता कुमुदोज्ज्वला । 
सागरस्य परं पारं कपिसेनेव सेतुना ।॥। 


३७. वा. न. का. १७२-११७६ 


-काव्यादरा, १.३३. 


- हषेचरित, १.१४. 


३८ गुप्त नृपती द्वितीय चन्द्रगुप्ताच्या निदान दोन राण्या होत्या. त्याला ध्रुवस्वामिनीपासून 
कुभारगुप्त आणि कुंबेरनांगेपासूंन प्रभावती झाली, द्वितीय प्रवरसेन हा प्रभावतीगृप्तेचां 


प्त 


द्ध नेवे भांरंतं ऑगस्ट १९७८ 


२. सवसादयस्क्रवतुरवमेध याजिनः विष्णुवृद्ध हृहतशिवसुपरितुष्ट समुत्पादित- 
सगोत्रस्य सम्त्राट्‌ ( जः: ) वाकाटकानां 
५. राजवंश्यानाम्पराक्रमाधिगतभागीरत्थ्यमल- 
३. महाराजश्रीपवरसेनस्य सूनोः सूनोरत्यन्त- जलमूर्दधाभ ( भि ) पिक्‍तानां दद्यारवमेघा- 
स्वामिमहाभैरवभ - 


६. वभूथस्तातानां भारशिवाताम्महाराजश्री भव- 
४. क्‍्तस्यमअंसभारसन्चिवेशितशिवलिडंग (इगो ) नाग दौहि- 


-%२८%4-८%२८%३-७%३-%२-७%१-८७%२१-%१-६२१८%२०७%२१-% 


प्रासद्ध झाला 
ज्ञानेधरीचा विशेष अर्थ सांगणारा बृह्दत्‌ मंथ 


सार्थ श्रीज्ञानेश्व 


संपादक व अनुवादक : म. शं. गोडबोले 
| किंमत ६० रुपये (पोष्ट खर्च ३॥ रुपये ) 
पृष्ठे डबल क्राऊन सुमारे एक हजार : पुर्ण कापडी बांधणी -- 
कल्पना मृद्रणाल्याची मोहरेदार छपाई | 


श्रीज्ञानेशवरीच्या सुमारे दहा हजार ओव्यांपैकी सहा हजार 
ओव्यांचा अर्थ स्वतंत्रपणे लावला आहे. ज्ञानेश्‍वरी अभ्यासकांपैकी 
अनेकजणांनी तो मान्यही केला आहे. 


श्रीविद्या प्रकाठान 


शनिवार पेठ, अष्टभुजा मार्गे, पुणे ४११०३० | 
(८/०२८%८प-५८)-%७फै-%ऑै-%<५७२३-५८२-५६२-५०८% र्य ५८२-५८ ६ 


उत्कृष्ट कागद 


जयंत्त वि. नारळीकर : अनु० अ. ना. ठाकूर 


विसाव्या शतकातील जादूचा दिवा 


[ डॉ. जयंत वि, नारळीकर, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यांनी दि. १५ सप्टेंबर 
१९७७ रोजी इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजिनिअस, पुणे येथे इंजिनिअसं दिनानिमित्त दिलेल्या इंग्रजी 
भाषणाचा मराठी अनुवाद इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजिनिअसंच्या सौजन्याने येथे दिला आहे. -का. सं. ] 


जेव्हा जेव्हा वर्तमान व भविष्य काळ यांच्या 
संदर्भात विज्ञान व तंत्रविज्ञा यांचा विचार केला 
जातो, तेव्हा आपणापैकी बहुतेकांनी वाचलेली वा 
ऐकलेली ' अरेबियन नाइट्स ' मधील ' अल्लाउद्दीन 
व त्याचा जादूचा दिवा ' ही ग्रोष्ट आठवल्यावाचून 
रहात नाही. ज्याच्याजवळ जादूचा दिवा असतो 
तो माणूस दिवा घासुन जिनीला ( राक्षसाला ) 
बोलावू शकतो व त्याने केलेली कोठलीही आज्ञा जिनी 
तडीस नेतो. विज्ञान हा जादूचा दिवा असून त्याने 
निर्माण केलेला जिनी म्हणजे तंत्रवियया होय. जेव्हा 
दिवा चांगल्या माणसाच्या हाती होता तेव्हा जिनीने 
'वांगल्या गोष्टी केल्या आणि जेव्हा तो दुष्टाच्या 
हाती पडला तेव्हा वाईट गोष्टी घडल्या, अल्ला 
प्रकारच्या घटना अल्लाउद्दिनाच्या गोष्टींत आहेत. 
मानवाने विसाव्या शतकात विज्ञानाची शक्‍ती 
पाहिली आहे. शेती व वैद्यकशास्त्रातील प्रगती तसेच 
रस्ते, पूल, धरणे इत्यादींसारखी बांधकामे अश्या 
तंत्रविधेच्या महान कार्यांसाठी झालेल्या विज्ञानाचा 
बांपर मानवाने पाहिला आहे. त्याचप्रमाणे अणु- 
बाँबसारखी अणुकेंद्रीय शस्त्रास्त्रे, प्रदूषण वगैरेंसारखे 
तंत्रविद्येचे दुरुपयोगही त्याने पाहिले आहेत. अर्थातच 
विसाव्या शतकातील हा जादूचा दिवा संमिश्र 
प्रकारचा वर ठरला आहे, हे स्पष्टच आहे. मानवी 
स्वभावाकडे पाहिले तर नजिकच्या भविष्यकाळात 
या परिस्थितीत नाट्यपूर्ण बदल होईल, अशी अपेक्षा 
बाळयावीजी वाटत नाही. तथापि माणूस हा सूक 
प्राणी झाहे व. त्याचे शहाणपण त्याला या जाढूच्या 

न.भा.२ 


दिव्याचा वापर आपल्या भल्यासाठी करण्यास सांगत 
असते. भविष्य काळात परिस्थिती अधिक वाईट होऊ 
नये म्हणून खरे म्हणजे त्याने आपले सवें शहाणपण 
या समस्येचा पाठपुरावा करण्यासाठी वापरले पाहिजे. 
कारण असे केले, तरच त्याचे अस्तित्व टिकून 
राहण्याची आशा आहे. न 

माणसाच्या भवितव्यासाठी हा जादूचा दिवा 
कसा वापरता येऊ हकेल? या' प्रश्‍नाचे उत्तर 
स्पष्ट असे नाही आणि या संदिग्धतेचे प्रतिबिब 
प्रगत अश्या पाश्‍चात्त्य देशांमध्ये हल्ली उद्‌भवलेल्या 
तंत्रविद्येसंबंधीच्या वादविवादामध्ये उमटलेले दिसते. 
या वादविवांदामधील विरोधी दृष्टिकोनांचे नमुने 
म्हणून “ अंमेरिकन रिव्ह्यू ' च्या १९७७ सालच्या 
उन्हाळी विश्वेषांकामधील दोन लेखांचा उल्लेख येथे 
केला आहे. ग. टु 

सॅम्युएल सी. फ्लोरमन हे अभियंते असून 
मानवी संस्कृतीशी तंत्रविद्येच्या असलेल्या संबंधांमध्ये 
त्यांना रस आहे. तंत्रविदेविषयीची वस्तुस्थिती 
सांगताना त्यांनी तंत्रविद्या विरोंधकांनी मांडलेले 
वादाचे अनेक मुद्दे देऊन त्यांना उत्तर देण्याचा प्रयत्त 
केला आहे. उदाहरणाथ हल्ली. तंत्रविद्या मानवाच्या 
नियंत्रणाच्या पलीकडे गेली आहे, हा मुद्दा. याच्या 
पुष्ट्यर्थ अणुकेंद्रीय शस्त्रास्त्रे, ठप्प होणारी वाहतूक, 
अपघात, प्रदूषण यांच्याकडे दृष्टिक्षेप टाका. हे 


'क्ंत्रविया स्वीकारणाऱ्या समाजापुढील दुष्परिणाम 


आहेत, हे खरे आहे; परंतु याबाबतीत प्रत्यक्ष 


'तंत्रविद्धेला दोषी धरायला हवे का? फ्लोरमन यांनी' 


१० 


दाखवून दिले आहे की, तंत्रविद्या ही स्वतंत्र अशी 
प्रेरणा नसुन मानवांनी आपल्या विशिष्ट गरजा 
भागवण्यासाठी तिला स्वेच्छेने तसे वळण लावले 
आहे. त्यांनी मोटारगाडीचे उदाहरण दिले आहे, 
मोटारगाडी लोकप्रिय झाली कारण तिच्याकडून ज्या 
कामाची अपेक्षा लोकांनी केली होती, ते काम म्हणजे 
तिच्याद्वारे एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी 
लवकर व स्वतंत्रपणे जाता येणे. हे ती व्यवस्थित 
करते आहे. जर मोटारगाडी मानवी समाजाला 
हानिकारक असल्याचे लोकांना आढळून येण्यास 
सुरुवात झाली, तर तिच्यापेक्षा अधिक सोयीस्कर 
असे कोणते तरी दुसरे साधन शोधून काढण्यास लोक 
तंत्रविद्यावेत्त्यांना सांगतील. 
फ्‌लोरमन यांनी तंत्रविद्येच्या विरुद्ध असलेल्या 
पुढील मुद्यांचा उल्लेख केला आहे: १ ) तंत्रविद्धेला 
अनुकूल विचारसरणीचे ( टेक्नोक्रेंटिक ) श्रेष्ठ लोक 
तंत्रविधेमुळे निर्माण होतात व ते तंत्रविद्येमध्ये 
अप्रगत असलेल्या बहुसंख्य लोकांवर प्रभुत्व 
मिळवितात वा गाजवितात. २ ) ज्या नैसर्गिक 
परिसरात माणसाची वाढ व्हायला पाहिजे त्या 
परिसरापासून तंत्रविद्येमुळे तो अलग होतो व दुर्वल 
( पांगळा ) बनतो. ३) खरोखर ज्या वस्तू 
'वापरण्याची माणसाची इच्छा नसते त्या वस्तू 
वापरणे तंत्रविद्येमुळे त्याला भाग पडते ...... वगैरे, 
"वगैरे. या सर्व टीकांविषयी विरुद्ध निदेश करताना 
-फ्‌लोरमन यांनी हे दाखवून दिले आहे की, या 
-दुष्परिणामांच्या बाबतीत नुसत्या तंत्रविद्धेला दोष 
देणे अयोग्य होय. यांपैकी काही गोष्टी ह्या 
तंत्रविद्धेच्या पूर्वी होत्या व तिच्याविनाही टिकून 
-राहिल्या आहेत. “नाही रे ' वाल्या जनसमुदायावरील 
“आहेरे वाल्यांचे ' वर्चस्व हे काही विसाव्या शतकाचेच 
वैशिष्ट्य नाही. हे वर्चस्व प्राचीन काळापासुन चालत 
आले असुन त्याची पाळेमुळे सामाजिक - आथिक 
.स्थितीत आणि अर्थातच मानवी स्वभावात गेलेली 
,आढळतात. या बाबतीत तंत्रविद्यने काही केळे असेळ 
तर ते एवढेच की, अश्या त्रुटींविषयीची मानवाची 
जाणीव वाढवून परिस्थितीत सुधारणा केली आहे. 
माणूस निसर्गापासुतत अलग होण्याची क्रिया हो 
अबळजबरीने घडली असे म्हणण्यापेक्षा ती माणसाने 
बुद्धिपूरःसर. केलेली निवड आहे, असे म्हणता येणार 


वबवभारत 


ऑगस्ट १९७८ 


नाही का ? आणि गुहावासी आदी मानव हा 
उपनगरातून ये-जा करणाऱ्या हल्लीच्या माणसाहून 
खरोखरच अधिक सुखी होता का ? तंत्रविद्येमुळे 
निर्माण झालेल्या आहेत म्हणून विशिष्ट वस्तू 
आपल्या इच्छेविरुद्ध माणूस वापरतो असे होत नाही. 
अशा वस्तूंची निमिती ही मानवी गरजांनुसार ठरत 
असते, ती त्याच्या गरजांशिवाय होते असे नाही. 


या विवेचनामागील विचारसरणी पुढीलप्रमाणे 
असावी, असे वाटते. तंत्रविद्चेशी निगडीत असलेला 
कोणताही दुष्परिणाम हा तंत्रविद्येचा दोष नव्हे, तर 
मानवी स्वभाव, आथिक स्थिती, राजकीय स्वार्थ 
इत्यादींसारख्या घटकांचा हा दोष आहे. काही 
प्रमाणात ही मीमांसा मान्य होण्यासारखी आहे. 
“तंत्रविद्या मोडीत काढा व परत निसर्गाकडे चला? 
तंत्रविद्येविरद्ध होणाऱया या निरतिझाय प्रतिक्रिये- 
विरुद्ध ही विचारसरणी निश्‍चीतपणे वापरता येऊ 
शकेल. तरीसुद्धा तंत्रविदेचे धोकादायक असे 
परिणाम निश्‍चीत होतात व ते तिच्या दुरुपयोगातून 
उद्‌भवतात हे नाकारता येत नाही, या तंत्रविद्यारूपी 
जिनीला मुहाम किवा निहेंतुकपणे वारंवार वाईट 
गोष्टी करण्यास सांगितले जात असते. 


प्रा. रने युवा हे प्रतिर्जव ( अँटिबायोटिक ) 
पदार्थाविषयीचे अग्रेसर शास्त्रज्ञ आहेत वते या 
वादविवादामध्ये नैसर्गिक परिसराच्या . बाजने 
वोल्तात. आपल्या ' अमेरिकन रिव्ह्यू'मधील लेखात 
त्यांनी अशी उदाहरणे दिली आहेत की, ज्या 
बाबतीत मूलतः फायदेशीर ठरल्याने तंत्रविद्येचे 
उपाय राजीखुश्ीने स्वीकारण्यात आले. 
तीत नंतर ते धोकादायक असल्याचे उघड झाल्याने 
टाकून देण्यात आले; उदाहरणार्थ, उपद्रवकारक 
जंतुविरुद्ध वापरली जाणारी रसायने (पेस्टिसाइड )॥ 
स्प्र कटनरमध्ये वापरण्यात येणारे फ्ल्युरोकाबंन्स हे 
मात्तवाला धोकादायक असल्याचे अगदी अलीकडे 
आढळले आहे. आबाजापेक्षा वेगाने जाणाऱ्या जेट 
विमानांच्या संचारामुळे वातावरणातील ओझोन 
वायूचा सरक्षक थर संपुन जाण्याची शक्‍यता आहे. 
जुन्या समस्येवरील तंत्रविद्येच्या उपायांतून उदभव- 
णाऱ्या नवीन समस्या अलीकडेच लक्षात आल्या 
आहेत. अज्या' बाबतीत तंत्रविदचेचा धोकादायक उपाय 


ले, पण त्यावाब- 


विसाव्या दातकातीळ जादूचा दिवा 


सोडून देणे हे माणसाच्या शहाणपणाचे निदर्शक आहे. 
स्वच्छ परिसर हा प्रत्येक मानवाचा हक्‍क आहे, 
असा प्रा. द्युवां यांचा आग्रह आहे. 

असे असले तरीसुद्धा तंत्रविद्येच्या उपायामुळे या 
हक्कावर गदा आणली आहे व पुढेही असेच चालू 
राहणार आहे. शेतीसाठी खत उपयुक्त आहे; पण 
खताच्या कारखान्यामुळे उद्‌्वणाऱ्या प्रदूषणाने 
मानवी जीवन सुखावह रहात नाही. माणसाला 
एका ठिकाणाहून दुसरीकडे जलदपणे जाणे आवडेल; 
परंतु त्याकरिता निर्माण करण्यात आलेल्या विमा- 
नांच्या ककेश्‌ आवाजामुळे विमानतळाजवळ राहणा- 
ऱ्यांना जीवन असह्य होते. याबाबतीत दोष कोणाला 
द्यायला ह्वा ? याबावतीत. प्रत्यक्ष तंत्रविद्धेला दोषी 
धरणे योग्य नसले, तरी याचे मूळ मानवी समस्या 
सोडविण्यासाठी केलेल्या तंत्रविद्येच्या वापरात 
आहे, हे उघड आहे. 


प्रदूषण हा अगदी जिव्हाळ्याचा व सहजपणे 
ळक्षात येणारा असा तंत्रविद्येचा दुष्परिणाम आहे. 
इतक्या ढळढळीतपणे न दिसणारे परंतु माणसाच्या 
भविष्यकालीन कल्याणाच्या दृष्टीने तितकेच (किवा 
जास्तच ! ) आक्षेपार्ह असे इतर गंभीर दुष्परिणा- 
मही आहेत. गांभीर्याच्या दृष्टीने वाढत्या क्रमाने 
असे तीन दुष्परिणाम पुढे वणिले आहेत. 


पहिला दुष्परिणाम म्हणजे यंत्रांवर (आटोमेशन) 
मानवाचे वाढते परावलंबित्व हा होय. मोठ्या 
प्रमाणावरील उत्पादनांच्या तंत्रविद्येमध्ये माणसाला 
यंत्रांवर अधिकाधिक भरवसा ठेवावा लागत आहे. 
जेव्हा आपण एखाद्या भारतीय पतपेढीत (बॅकेत) 
जाऊन धनादेश ( चेक ) वटवितो, तेव्हा पैसे 
मिळण्यापूर्वी त्या धनादेशाची तीन जणांकडून तरी 
छाननी केली जाते ( येथे धनादेश एका टेबलावरून 
दुसरीकडे नेणारा चपराशी विचारात घेतलेलानाही). 
अश्या प्रकारे पैसे हातात पडण्यापूर्वी ५-१० मिनिटे 
तरी जातात. अमेरिकेत जर धनादेश वटवायचा 
झाळा, तर रोखपालाकडून (टेलरकडून) आपल्याला 
लगेच पैसे मिळतात. तेथे धनादेशाची तपासणी 
इलेक्ट्रॉनीय तंत्राने होते व झालेला व्यवहार 
संगणकाच्या (कंप्युटरच्या ) मेंदूमध्ये नोंदला जातो 
पाहिचिमात्य देशांतील पुष्कळ पतपेढ्यांना रोखीच्या 


११ 


व्यवहारासाठी खरोखरच मानवी श्रमाची गरज 
पडत नाही. कारण तेथे रोख रक्‍कम देणारी स्वयंचलित 
यंत्रे असतात व ती रात्रीसारख्या अवेळीही काम 
करतात. तेथे ( सांकेतिक रूपातील ) अधिकारपंत्रे 
संगणक तपासतो व व्यवहार पूर्ण करतो, 


किरकोळ दैनंदिन कामे करण्यासाठी माणसाच्या 
जागी यंत्रे येत आहेत, हे दाखवून देण्याकरिता 
हे उदाहरण दिले आहे. अधिक कार्यक्षमतेसाठी 
यांत्रिकीकरणाची क्रिया वाढत्या प्रमाणावर चाल 
राहील आणि अर्थातच त्यामुळे माणूस अधिका- 
धिक अनावश्यक ठरणार. त्यामुळे माणसाला दुसरे 
काही काम न शोधल्यास बेकारीची समस्या मोठ्या 
प्रमाणात भेडसावेळ. या भितीपायी यांत्रिकीकरणाची 
गती रोखली जाईल, काही ठिकाणी तर रोखली 
जात आहे. अपेक्षिल्याप्रमाणे यंत्राची प्रगती चालू 
राहिल्यास आपला समाज लोकांसाठी उत्पादक 
काम अधिक प्रमाणात शोधून काढू ह॥केल का ? 


दुसरा मुद्दा हाही यांत्रिकोकरणाचा दुष्परिणाम 
आहे. यांत्रिकीकरणामुळे माणसाला अधिकाधिक 
तिकामपण मिळत आहे आणि हा मिळालेला 
* मोकळा * वेळ घालविण्यासाठी माणसाला काहीतरी 
काम शोधून काढावे लागतेच. तंत्रविद्येच्या दृष्टीने 
प्रगत अद्या समाजामधील जीवनात सर्व बाबतींत 
ही समस्या वाढत्या प्रमाणात जाणवणार आहे. 
भारतामध्ये आपल्याला अजनही दोन वेळच्या 
भाकरीच्या प्रश्‍नालाच तोंड द्यावे लागत असल्याने 
तंत्रविद्चेच्या या वैशिष्ट्यपूर्ण अवस्थेचा फटका 
पश्चिमात्यांना जेवढा जाणवू लागला आहे, तेवढा 
( अजून ) आपल्याला जाणवत नाही. 


: निरद्योगी माणसाचे मन म्हणजे जणू सैतानाची 
कर्मशाळाच असते. ' वाढते रिकासपण हे वरदान 
आहे, अशी एखादा ध्येयवादीच कल्पना करू शकतो. 
जेथे यंत्राचे आक्रमण अद्यापि अल्पसेच आहे अद्या 
क्षेत्रात, मौजेत व खेळात, तसेच चित्रकला, संगीत 
व साहित्य यांसारख्या विधायक छंदांमध्ये माणस 
आपला रिकामा वेळ घालवू शकणार नाही का? 
जर आथिक व सामाजिक परिस्थिती अनुकूल असेल, 
तरच हे शक्‍य आहे. दुदैवाने तंत्र विद्येच्या प्रगतीचा 
वेग इतका तुफान आहे की, आथिक व सामाजिक 


याळ 


"करखखगघनचिघजचज” 
-रठडटण टि ४तथदधन 
-पफनशमरळवश् 


१२ 


: विकास तिच्या पार मागे पडला आहे. अक्शा प्रकारे 
या रिकामपणाच्या वेळातील छंदांसाठी लागणारा 
: पैसा जवळ नसलेली असंख्य माणसे आपल्यात 
आहेत. ज्यांच्याजवळ पैसा व रिकामपणही आहे 
अशी माणसे या उदात्त कलांमध्ये रस घेण्याइतकी 
परिपक्व नसतात. म्हणून या सैतानाच्या कर्मशाळेचे 
सर्व दुर्देवी परिणाम आपल्या समाजात आढळतात. 
उदाहरणार्थ, मादक पदार्थाचे व्यसन, गुन्हेगारीतील 
- वाढ, दुभंगलेली घरे वगैरे. तंत्रविद्येच्या दृष्टीने 
प्रगत झालेल्या देह्यांमध्ये हे दुष्परिणाम भारता- 
सारख्या विकसनशील देशांपेक्षा अधिक प्रमाणात 
. आढळतात. 

जिच्याकडे सर्वांत तातडीने लक्ष द्यायला हवे 
अशा समस्येकडे शेवटी वळू या. ही समस्या जेवढी 
वैज्ञानिक व तंत्रविद्येच्या फायद्यातुन उद्‌भवली 
आहे, तेवढीच ती योग्य शिक्षणाच्या अभावीही 
उद्भवलेली आहे. एकसारखी वाढणारी ही भयानक 
समस्या म्हणजे जगाची लोकसंख्या ही होय. वैद्यकीय 
सुविधांमध्ये झालेल्या वाढीमुळे या शतकाच्या 
प्रारंभाच्या तुलनेत आता अगदी थोडीच मुले 
जन्मतेवेळी मरतात, पुर्वी असाध्य असलेले पुष्कळ 
रोग आता बरे होऊ शकतात आणि मानवाची 
आयुमर्यादा त्यामुळे वाढते आहे. या गोष्टी लोकसंख्या 
वाढीला कारणीभूत आहेत आणि भावी काळात 
त्यांच्यामुळे याहीपेक्षा अधिक प्रमाणात लोकसंख्या 
वाढेल. 

यामुळे लगेच डोळयापुढे येणारा एक प्रश्‍न म्हणजे 
मानवी समाजात येणार्‍या नवागतांसाठी काम कसे 
उपलब्ध होऊ शकेल आणि त्यांच्या जीवनविषयक 
मूलभूत गरजा कशा भागविता येऊ शकतील? 
तंत्रविधेच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या 
भौद्योगिक विस्तारामुळे कामाच्या अधिक संधी 
उपलब्ध होऊ शकतील, अशी आशा बाळगता येते; 
परंतु ही आज्या पुरेशी सबळ नाही कारण आधी 
सांगितल्याप्रमाणे वाढत्या तंत्रविद्येच्या जोडीने 
वाजवीपेक्षा जास्त समृद्धी येईल आणि जसजशी 


यांत्रिक उत्पादनक्षमता वाढेल तसतसे मानवी श्रम 
कभी घ्रत्षाणात लागतील, 

परंतु यातच सर्वे काही भाले अरे' नाही. सर्व 
प्रौढांना पुरेसे काम जेथे आहे अश्ा' काल्पनिक 


नवभारत 


ऑगस्ट १९७८ 


बेटाचे ( युटोपिया ) चित्र डोळ्यासमोर आणा. 
अशा ठिकाणीसुद्धा दुसरी मर्यादा असेल. अशा 
जलदपणे वाढणाऱ्या लोकसंख्येला लागणारी पुरेशी 
साधनसामग्री पृथ्वीवर आहे का? भूपृष्ठाचे क्षेत्र 
व पृथ्वीचे आकारमान ही मर्यादित आहेत, हे लक्षात 
घ्यावे लागेल. जगण्यासाठी लागणार्‍या गोष्टी 
पृथ्वीपासून मिळविण्यासाठी आपण तंत्रविद्येचा 
कितीही कार्यक्षमतेने वापर केला, तरी पृथ्वीत 
असणारी एकूण साधनसामग्री मर्यादित असून ती 
कायमची टिकून राहणारी अशी नाहीच. आपल्या 
सर्व गरजा पृथ्वी किती काळपर्यंत भागवू शकेल? 


आपणा भारतोयापुढे अन्नसमस्येचा प्रश्‍न नेहमीच 
असतो. जर मान्सुनचा पाऊस चांगला पडला, तर 
आपण सुटकेचा निःश्‍वास टाकतो. आपली नजर 
भविष्यावरही असते व शेतीमध्ये शास्त्रीय सुधारणा 
करून भावी काळात अधिक अन्न कसे निर्माण होऊ 
शकेल, याचे आपण प्रयत्न करीत असतो. जर एखाद्या 
कारणामुळे अन्न टंचाई निर्माण झाळी, तर आप- 
ल्याला परदेशातून धान्याची आयात करावी लागते. 
तथापि असे परदेश्ावर अवलंबून रहाणे, हा तात्पु- 
सता उपाय म्हणूनच ठीक आहे. आपण आपल्या 
कृषितंत्रात येणारे अडथळे पार केले, तरीही त्यामुळे 
आपल्याला भविष्य काळात मर्यादित काळापुरताच 
दिलासा मिळेल ( कारण ) शेवटी आपली वाढती 
लोकसंख्या ही अन्नपुरवठा कितीही वाढला, तरी 
त्याला गाठणार आहेच. 

दुदेवाने आपल्या दैनंदिन व्यवहारात आपण ह्या 
हळूहळू वाढणाऱ्या संकटाकडे फारसे लक्ष देत नाही. 
जर एखाद्या कारखान्यातून बाहेर. पडणाऱ्या आक्षे- 
पाहू वाफा आपल्या घरात आल्या, तर आपली 
त्याबद्दलची प्रतिक्रिया तीव्र होते; लोकसंख्या नियं- 
बणाच्या बाबीकडे मात्र आपण केवळ एक प्रचारकी 
सकल्पना (वास्टंट) म्हणून पाहातो आणि ही 
गोष्ट विचारात घेणे भावी पिढीवर सोपवन मोकळे 
होतो. ही समस्या आताच व आपल्याच पिढीबरोबर 
क ही खरी ( आपल्या जीवनातील ) शोकांतिका 

ही समस्या काही प्रमाणात 


सोडविण्यासाठीही तंत्र- 


विसाव्या शतकातील जादूचा दिवा 


विद्येची आपल्याला मदत होईल. तंत्रविद्येमुळे सामू- 
हिक शिक्षणाची साधने आपल्याला उपलब्ध होऊ 
शकतील व त्यामुळे लोकसंख्या नियंत्रणाकडे पहा- 
ण्याचा आपला सध्याचा दृष्टिकोन बदलून तो 
(अधिक ) रास्त होईल. मानव हा सूज्ञ प्राणी 
आहे, या आधी केलेल्या विधानामध्येच त्याच्या 
भवितव्याच्या आत्या एकवटलेल्या आहेत. मानव 
जर खरोखरच सूज्ञ असेल, तर ही महत्त्वपूर्ण 
समस्या त्याच्या लक्षात यायला पाहिजे. तंत्रविद्येच्या 
दृष्टीने प्रगत अशा पुष्कळ देशांत लोकसंख्येवर 
नियंत्रण ठेवणे साध्य झाले आहे. म्हणून ते येथे 
साधणे म्हणजे काही तरी अशक्य गोष्ट आहे, असे 
नव्हे 

सध्या उपलब्ध असलेल्या संततिनियमनाच्या 
साधनापेक्षा सर्वसामान्य माणसाला अधिक ग्राह्य 
वाटेल असे सुयोग्य साधन निर्माण करण्याच्या 
कामी भविष्य काळात विज्ञानाची व तंत्रविद्येची 
आपल्याला मदत होऊ शकेल. परंतु शेवटी असे 
साधन वापरणे हे वापरणाऱ्याने स्वेच्छेने व जाणीव- 
पूर्वक निर्णेय घेण्यावरच अवलंबून असले पाहिजे. 
यामुळेच या बाबतीत सामूहिक शिक्षण ( होणे ) 
सर्वांत महत्त्वाचे आहे. 


शेवटी तथाकथित ऊर्जासंकटाचा थोडक्यात परा- . 


मर्ष घेऊन हा लेख संपवू या. हा प्रश्‍न जाणवण्यास 
नुकतीच कोठे सुरवात झाली असली, तरी भावी 
काळात हा प्रश्‍न यापेक्षाही भयानकपणे ( गंभीर- 
पणे ) जाणवणार आहे. 


सध्या तंत्रविद्या खनिज तेलावरच अवलंबून 
आहे आणि १९७३ च्या मध्यपूर्वेतील युध्दानंतर 
याकडे जगाचे लक्ष निरिचितपणे केंद्रित झालेले आहे. 
जर मूठभर खनिज तेल उत्पादक देशांनी तेलाचे 
उत्पादन बंद करण्याचे ठरविले, तर हे देश उर- 
लेल्या जगाला कसे ओलीस ठेवू शकतात, हे अल्प- 
काळ आलेल्या तेलसंकटाकडे नजर टाकल्यास 
दिसून येते. तथापि या संकटाचे दीघकालीन चित्र 
रंगविल्यास ते याहीपेक्षा निराशाजनक असल्याचे 
लक्षात येईल. सर्वे जगामधील सापडलेले व साप- 
डणारे खनिज तेलाचे साठे हे शेवटी मर्यादित 
म्हणजे संपणारे आहेत. हे साठे किती दिवस पुरू 


-१३ 


शकतील, यावावत तंज्ञांमध्ये मतभेद असु शकतील, 
परंतु भविष्यात अमर्याद काळापर्यंत ते पुरणार 
नाहीत, याबाबतीत सवे तज्ञांचे एकमत आहे. याचा 
अर्थ खनिज तेलासंबंधीचे वेळापत्रक हे काही 
शतके व सहस्नके वर्षाऐवजी काही दशकांचे असेल. 
उदाहरणार्थ, जर पाइचात्त्य देशांना केवळ स्वतःच्या 
एकत्रित साधनसामग्रीवर अवलंबून रहावे लागले, 
तर अमेरिकेचे तेलसाठे १० वर्षांतच संपतील. 
अर्थात मध्यपूर्वतून मिळणार्‍या तेलामुळे हा काला- 
वधी वाढेल. अनपेक्षितपणे प्रचंड प्रमाणात ( उदा- 
हरणार्थ सागरांमध्ये ) खनिज तेल सापडण्याचीही 
शक्यता आहेच; परंतु सध्याच्या हिशोबांप्रमाणे 
ऊर्जेचा पर्यायी उद्गम लवकरच शोधावा लागणार 
आहे, याबाबतीत परत तंत्रविद्येच्या या जादूच्या 
दिव्याला आपल्या मदतीकरिता पाचारण करण्यात 
येईल. 

पवनचक्कीसारख्या जुन्या व पुर्वी वापरून झालेल्या 
साधनांपासून ते सौर ऊर्जेचा उपयोग करणाऱ्या 
नवीन प्रकल्पापर्यंतची विविध क्षेत्रे शास्त्रज्ञ ऊर्जेसाठी 
धृंडाळीत आहेत. दगडी कोळसा व अणुकेंद्रीय इंधन 
हे पर्याय उपलब्ध आहेत; परंतु त्यांच्या बाबतीत 
प्रदूषणाचा धोका आहे. त्यामुळे येती पुष्कळ वर्षे 
तंत्रज्ञांना या समस्यांना तोंड द्यावे लागणार आहे. 


दगडी कोळसा, अणुकेंद्रीय इंधन, पवनचक्की 
इत्यादी पृथ्वीवरील साधनसामग्री उपयोग करून 
घेण्याच्या बाबतीत मर्यादा या पडतातच. सौर 
ऊर्जेचा उद्गम हा पृथ्वीवर नसून सुमारे १५ कोटी 
किलोमीटर अंतरावर आहे, हे त्याचे आगळेपण 
होय. इतक्या दूर अंतरावरून आपण किती ऊर्जेची 
अपेक्षा धरायला हवी ? गणिताने काढलेला पृथ्वीचा 
सौरऊर्जेतील वाटा सुमारे १० कोटी अब्ज किलो- 
वॉट शक्‍ती एवढा आहे आणि मानवाने सध्याच्या 
तंत्रविद्चेच्या मदतीने वाटेल तेवढी शक्‍ती वापरली, 
तरी तिच्यापेक्षा पृथ्वीला सूर्यापासून मिळणारी 
ऊर्जा जास्तच असेल. मानवाच्या वापरासाठी 
या ऊर्जेचा अल्पसा अंश तरी कसा मिळवायचा, 
हा प्रश्‍न आता शास्त्रज्ञ व तंत्रज्ञ यांच्यापुढे आहे. 
आधी उल्लेखिलेल्या ऊर्जा प्रकारांच्या उलट सौर 
अर्जा ही कोट्यवधी वषे मिळत राहील; अर्थात 


१ 


जर ज्योतिविदांनी आकडेमोड अचूक केलेली असेल 
तर! या अर्थाने जर सौर ऊर्जा मिळविण्याची 
समस्या सुटली, तर दगडी कोळसा, खनिज तेल वा 
अणुकेंद्रीय इंधन यांच्या शोधांच्या मानाने अतिशय 


महत्त्वाचा टप्पा मानवाने गाठल्याचे इतिहासात 
नमूद होईल. येथे सौर ऊर्जा मिळविणे याचा अर्थ 
या प्रकारच्या ऊर्जेने मोठ्या प्रमाणात मानवी गरजा 
भागविल्या जाव्यात हा आहे. 

हा महत्त्वाचा टप्पा गाठणे ही गोष्ट अजून फार 
दूरची आहे. कदाचित हे २१ व्या शतकातील एक 
महान कार्य ठरेल. तोपर्यंत सध्याच्या तंत्रविद्येचे 
भविष्य हे ऊर्जेचे संरक्षण कसे होते यावर अवलंबून 
रहाणार आहे. पाइचात्त्य देशांपैकी अमेरिकेत बहुतेक 
ऊर्जा वापरली जाते व तेथे बहुतेक ऊर्जा अनुत्पादक 
कामांकरिता वाया जात असते. तेथे हळूहळू याची 
जाणीव होत आहे. कार्टर यांनी अध्यक्षपद स्वीकार- 
ल्य़ानंतर ऊर्जा संरक्षणाची कळकळीची विनंती केली 
आहे. तेथील ऊर्जा संरक्षणाचे प्रयत्त कितपत 
यशस्वी होतात, हे अजून दिसायचे आहे. 

आपणा भारतीयांचे प्रश्‍न काहीसे वेगळे आहेत. 
प्रगत देशांच्या तुलनेने आपल्या ऊर्जेच्या गरजा अल्प 
आहेत; परंतु जसजसा येथे तंत्रविदधेवर आधार 
लेल्या संस्कृतीचा विकास होईल, तसतक्या गरजा 
वाढत जातील. गरिबी, अनारोग्य व तंत्रविद्येपुर्वीच्या 
काळातील अंधश्रद्धा यांचे प्राबल्य असलेल्या मध्य- 
युंगीन युरोपीय परिस्थितीपासुन ते तंत्रविद्धेची सर्व 


वरदाने व शाप जिच्यात आहेत अज्ञा टोकाच्या 
तंत्रविद्धच्या परिस्थितीपर्यंतच्या सर्वे परिस्थितींचे 
चमत्कारिक मिश्रण आपल्या देशात झाले असल्याचे 


पवभारत 


ऑगस्ट १९७८ 


आढळून येते. म्हणून प्रगत देह्यांनी आपले प्रईन 
सोडविण्यासाठी वापरलेल्या उपायांची आपण डोळे 
झाकून सहीसही नवकऴ करू शकत नाही. 

याबाबतीतच भारतीय शास्त्रज्ञांना व तंत्रज्ञांना 
महत्त्वपुर्ण भूमिका वजावावी लागणार आहे. भार- 
तीय शास्त्रज्ञ पाचात्त्यांकडून आधुनिक शास्त्र व 
तंत्रविद्या यांचे धडे जरूर घेऊ शकतात; परंतु या 
ज्ञानाचा त्यांनी भारतातील वेगळ्या परिस्थितीला 
अनुरूप अश्या प्रकारे वापर करण्याचा प्रयत्न केला 
पाहिजे. नुकताच मध्ययुगाचा उल्लेख केला. 
मध्ययुगातील शेतकऱ्याला आधुनिक तंत्रविद्येविषयी 
काय वाटले असते, याची कल्पना करा. अर्थात 
आपल्याला अशी कल्पना करायलाच नको कारण 
भारतामध्ये आज वस्तुस्थिती तशीच आहे. 

या देशाच्या सध्याच्या व भावी विकासासाठी 
ज्यांना अतिशय कष्ट करावयाचे आहेत, त्या शास्त्र- 
ज्ञांना व तंत्रज्ञांन येथील प्रशासक व राजकारणी 
लोकांच्या तुल्नेने दुय्यम दर्जाची वागणूक मिळते 
आहे, हे दुर्देव होय. अलीकडेच * द काउन्सील ऑफ 
द इंडियन नेशनल सायन्स अकॅडेमी 'ने वृत्तपत्रांतून 
केलेल्या निवेदनामध्ये या परिस्थितीविषयी खेद 
व्यक्‍त केला आहे आणि निर्णय घेण्याच्या प्रक्रिये- 
मध्ये शास्त्रज्ञ व तंत्रज्ञ यांचा सल्ला आवड्यक आहे, 
हा मुद्दा ठासून मांडला आहे. प्राचीन काळी 
भारतामध्ये ज्या तर्‍हेची अतीव आदराची वागणूक 
विद्वानांना मिळत असे त्याच प्रकारे आज प्रगत 
देशांतील समाज तेथील प्राध्यापक व इतर कुदाल 


व्यावसायिकांशी वागत आहे; परंतु आपल्या देशात 
अणून तो डोळसपणा आलेला नाही. 


प्रकाहित झाला- 


प्रा, रा, ग. जाधव यांचा दलित साहित्यावरील मीमांसाग्रंथ 


“निळी पहाट! 


पृष्ठे डेमी- १५६ 


प्रातिस्थळ :-- प्राज्ञपाठशाळा मंडळ, वाई ( 


मूल्य ९ रपये. 
जि० सातारा ) 


€3€3€>€3€>€3€>€>€>€>€9€>€>€>€>€9€>€>€>€>€>€> €>€>:9< 


ल्य ळक ९&८७/८८००८००% द्रव्य 


ऐ७7१०5 . ५॥,॥151.)5॥'1111, 
॥2॥०71९5 . 4209/4174 
ग'८/थ: * 0195-215 


' &»&५*१*१%*%*%%*१*१११*१११%१%१%०%*%०**१११%११२११०११%०१११११११०१९ 


तण क्रॉफी का 0 ७ ी१७9 
११, क., कणात] 


2094-5, एगत119४१7', 101.1.8171158-416005 (॥॥181191'3511(19) 


€3€>€3€3€3€9>६9€9€>€9<€9€9€9€9€3€>€>€>६>€9>€3 €>€3>€9€9€9€9€9€&€3€& 


। 
। 


५८€9€9€€>€>€3€9€>€9 


: [1ळाणळरदणाश$ ण: 


$(९९ & १॥॥०9 $(९९ €35(॥25 


€$€3€3€9€3€3€3€9€3€9€93€3€3€3€3€9€3€3€3€$5€5€9€9€$ 


"डर्रड 2 
"कखखगघर चिन, गध घुर क 0 पा उरज्जसज्न 
रि तुथदधना” 


रा. ना. चव्हाण 


फुले यांच्या शब्दांत फुले 


थोर थोर माणसे जन्मतःच मोठी असतात; प्रज्ञा 
व प्रयत्न यांच्या साह्याने असामान्य होतात. 
तुकारामाप्रमाणे फुले हे वारकरी भागवत धर्माचे 
पुरस्कते मुळीच नव्हते. या दोघांत फार अंतर 
आहे. तथापि तुकारामाच्या चरित्राचा शोध त्याच्या 
अभंगांतील काही उद्‌गारांवरून लागतो. तसाच 
जोतीराव फुले याती त्यांच्या संवादात्मक वाहू्मयात 
आत्मपर काही उद्गार काढले आहेत. ह्या त्यांच्या 
खुद्द जाहीर साक्षी व पुरावे आहेत. ह्यांवरून 
त्यांचे अधिक * प्रमाणभूत दशन ' प्राप्त होऊ शकते; 
स्वभाव समजू शकतो. चालू पिढीला मालशे- 
कीर संपादित * म० फुले : समग्र वाड्मय 
उपल्ब्ध आहे. ह्यातून त्यांचे आत्मचरित्रपर स्वगत 
निवडता येते. असाच हा एक विवेचक प्रयत्त आहे. 
कोणत्याही पुर्वेकालीन व समकालीन विचारप्रवाहा- 
बरोबर पतितपणे वाहुत न जाता त्यांनी त्यांचा 
नवा स्वावलंबी स्वतंत्र प्रवाह कसा निर्माण केला, हे 
पाहणे मोठे कुतूहलजनक आहे. 


प्रेरणांचे डोहाळे 


फूले यांनी आपण कोणाकडून प्रारंभी प्रेरणा 
घेतली हे वारंवार सांगितले आहे. उदा. शिवाजीच्या 
पोवाड्याच्य़ा प्रस्तावनेत फुले म्हणतात- “ जगत्कर्ता 
भगवात सर्व जगाचा चालक आणि तोच सर्वांचा 
बुद्धिदाता आहे. त्यालाच. आम्हा शूद्रांची दया 
आल्यावरून त्याने आपल्या परमप्रिय इंग्रज लेकरास 
राजा करून आम्हां क्षत्रियांस अह्म राक्षसाच्या दाढेतून 
ओढून काढण्याकरिता हिंदुस्थानात पाठविले आहे व 
हे दयाळू इंग्रज लोक आम्हा गांजलेल्या अज्ञानी 
लोकांस खरे ज्ञान शिकवू लागल्यामुळे ब्राह्मणांनी 
बनविलेल्या. मतलबी कूटापासून स्वतंत्र होण्याचे 


नेहमी आमच्या मनात डोहाळे होऊ लागले आहेत. ” 
(पान सात). रानड्यांच्या ' डिव्हाइन डिस्पेन्शन "चा 
अर्थे व फुल्यांचा वरीक अर्थे भिन्न आहेत. 


जोतीरावांचे चरित्र म्हणजे ते स्वतः व ब्यांच्या 
साहाय्यक मित्रांचे कार्य होय. जोतीरावांनी त्यांच्या 
साहाय्यकांची नावे पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत नमूद केली 
आहेत. उदा. बाबा पदमनजी प्रथम परमहंस सभेत 
होते ; पण पुढे १८५४ साली त्यांनी बाप्तिस्मा 
घेतला. गंगाधरशास्त्री फडके हे संस्कृतज्ञ व आद्य 
व्याकरणकार यूरोपिअन लोकाना संस्कृत व देशी 
भाषा शिकवीत. विनायक बा. भांडारकर हे डॉ. 
भांडारकर यांचे सख्खे चुलते. यांनी जोतीरावांच्या 
हरएक कार्यात प्रथमपासुन शेवटपर्यंत साह्य केले. 
हे सुधारकांचे पुढारी होते. पुणे प्राथना समाजाची 
विद्यमान जागा, न्या, मू. रानड्यांच्या वजनामळे 
खरेदी करण्यात आली. एक खरेदीदार म्हणून 
वरील विनायकराव भांडारकर यांचे नाव खरेदी- 
पत्रात नमूद आहे. ' ॥॥७1] 18 ]1110ए0॥ 0४ 006 
००१8४ ॥९ ]८0९])४ ह्या कसाच्या द्वारेदेखील 
जोतीरावांना जाणता येते. ' 1161 11 106 
18 शांशात 1106600: अशा प्रकारचे साहाय्यक 
मित्र भाग्यवान जोतीरावांना प्रथमपासुन समाजाच्या 
सवे थरांतून व विविध धर्मातून लाभले होते. 
जोतीरावांची मूळ लेखने ( टेक्स्ट्स ) बोलकी 
आहेत. संदर्भासाठी पानांक दिले आहेत. ' महात्मा 
फुले : वाडूमय'ग्रंथात जोतीरावांची बहुतेक सर्व 
पुस्तके पुनः एकत्र छापली आहेत. पुस्तकांना 
ज्या अर्पणपत्रिका व त्यांच्या प्रस्तावना जोडल्या 
आहेत, त्यावरूनही खुद्द जोतीरावांचा उद्देश समज 
शकतो, जोतिरोंवांच्या. चरित्रात, लेखनात अनेक 


फुले यांच्या शब्दात फुले 


कूटप्रर्न व कोडी आहेत. वाक्ये मोठमोठी व पल्लेदार 
आहेत; काळजीपूर्वक त्यांच्या साहित्यात बुडी घेऊन, 
संदर्भ व अन्वयार्थ जाणावा लागतो. टीका करताना 
ते वैयक्तिक . स्वरूपाची टीका फार थोड्या प्रसंगी 
'क॑रतात. पुष्कळ वेळा व्यक्तींची नावे गुप्व व 
अनिर्देशित ठेवली आहेत. जोतीरावांपुढें मराठी 
राज्य गेल्यानंतरचे महाराष्ट्राचे चित्र उभे होते. 
शूद्रातिशूद्र कुणबी, मांग, महार वगैरेंच्या व आदिवासी 


न्य समाजांच्या कॅफियती जोतीरावांनी वारंवार 


पुनरुक्‍तीने शेवटपर्यंत मांडल्या आहेत. जोतीराव हे 
एक आश्‍चर्य आहे. महत्त्वाकांक्षा त्यांच्यात दिसते; 
धाडस दिसते. 


९ क्ॅसब्र - प्रीस्टक्राप्ट एक्सूपोज्ड ( सन १८६९ ) 
ह्या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेखाली 3. ?. अशी 
आद्याक्षरे आहेत. “ दास्यत्वापासुन सोडवावे व 
इंग्रजाने विद्या शिकवावी ” असे दोन जोड उद्देश 
5. 7. ह्यांनी प्रस्तावनेत नमूद केले आहेत. हे 
ग), ?. बाबा पदमनंजी असावेत, असा तके होऊ 
शकतो. पण बाबा पदमनजी व * ज्ञानोदय ' भगांचा 
ख्रिस्ती मार्ग जोतीबांनी पत्करिला नाही. म्हणून 
४. ऐ. व ' ज्ञानोदय * यांनी नक्राथरू गाळलेले आता 
उपल्ब्ध आहेत. इंग्रजी राज्य झाल्यावर शूद्रातिशूद्र, 
झेतकरी-मजूर वर्ग अत्यंत दरिद्री होता.. ह्याला 
गर्तेतून काढण्याचा मार्ग जोतीबांनी उपलब्ध केला. 
अमेरिकन लोकांनी निग्नो लोकांना दास्यत्वापासून 
मुक्‍त केले, ह्या चळवळीची व लढ्याची हकीगत 
हिंदुस्थानात जोतीरावांना मूलभूतपणे समजली. 
फ्रेंच राज्यक्रांतीपेक्षा तुलनेने हे निग्नोविमोचन 
जोतीरावांना अधिक महत्त्वाचे वाटले. जॉजे 
बॉशिंग्टन जोतीरावांच्या वाचनात आला, 


* गुलामगिरी ' हे पुस्तक तयार करतेवेळी त्यांना 
त्यांचे बालमित्र विनायकराव भांडारकरं वं राजक्षा 
लिंगू ( पुणे कपमध्ये राहाणारे सावेजनिक पुढारी व 
कार्यकर्ते ) यांनी उत्तेजन दिले. ह्याच “ गुलाम- 
गिरी 'नामक पुस्तकाते जोतीरावांचे आत्मचरित्रपर 
महत्त्वाचे उल्लेखं आढळतात; स्वातुभवांची स्पष्टोक्ती 
आढळते. जोतीरावांचे सारेच साहित्य हे त्यांच्या 
विचाराआचारांचा उद्‌गम व विकास दर्शविते. 
£जो७! व “धों ' यांच्यामधील संवाद ' गुलाम- 

त. भा, ३ 


१७ 


ग्रिरीत जो आहे त्यात घोंडीबा प्रश्‍न करतात व 
जोतीबा उत्तरे देतात. अर्थात उत्तरांतील सर्वे विचार 
व भाषासरणी खुद्द जोतीरावांची आहे. प्रश्‍नोत्तरांतून 
संशोधन चाळू आहे. धोंडीबांचे कते जोतीबाच 


“आहेत. पान ९६ वर “ तुम्हीच भर सभेत बोलला 


को , ” असा निदेश आहे. गुलामगिरी पुस्तक 
उपलब्ध करण्यापूर्वी व पुढेही जोतीबा अनेक जाहीर 
सभेत भाषणे करीत. त्यांना श्रोते होते. जोतीब्रा 
शाहीर व' वक्ते होते. गाणी-पवाडे स्वतः करीत 
व गाऊन दाखवीत; स्वतः ते. वस्ताद पहिलवान 
होते. डावपेचात्मक पवित्रे त्यांच्या संवादात्मक 
संभाषणांतून आढळतात. ही एक जणू काही कुस्ती 
चाललेली आहे! । | 


विचारचक्राचा कणा 


५ इंग्लिश ग्रंथकारांनी ब्राह्मण लोक हे समुद्राचे 
पल्लीकडेस जो इराणी देश आहे, त्या देशातील मूळचे 
राहाणारे होत. पुर्वी त्यांस इराणी किंवा आय 
म्हंणत ? ( पान ९७) हा विचार जोतीरावांच्या 
बुद्धीत ' पक्का, रोवून बसला तो त्यांनी 
कोठून घेतला यांचा शोध ' शेतकऱ्यांचा असूड” 


(पान २१९मध्ये) उण) फोडला 8 गगतां& 


गृ 6९ गुपाज्यहक्वाते १९७1४ 880 (पृ. १९६) 
मधून जो त्यांनीच उतारा धेतला आहे, त्यावरून 
नक्की करता येतोः < | 


५ पृणा७! ४७७९७ 8])80 (0 ॥8ए०७९शा & 
ण ल्णाफील्डायाटत ००७]७ 80७ 1688६ 
०००७७१७४९४, घात जिभा 1१0615 
० 018, ४8 (६ 18 हक्कात 8 ताळ 
( पढ ७०१ ग पार पणाला ला 111 
पाशा; ) तांशांतेलते ७० पीटात8 ६09 
18 फाए७ ७०१९३10060 00९08 धीह्ल 
0७०१ पिठ मताहूभा०प8 ७७०७४- 
51६1 78008, 10' ह्याला धारा - ठा 56 
॥6 १०प७ 0... ... “ पपा शग 1958 
तं्ांएणत हीण १8७४०, णोधळछाहर 
०१७ (० शट ७ ७णोतेता8य 0”. 


याप्रमाणे प्रो, विल्सन यांच्या. . विचारांचा 
जोतीबांवर अतोनात पगडा पडला, . 


श्र 


आद्य शंकराचार्यांचा अद्वैत सिद्धांत व. एकूण वेद 
>ब वेदान्त यांच्या विरुद्ध जोतीबा झाले, 3)8एभ'ए 
जे ति ठांशंगा2त 3े४3िओ छु०्णठाणाया 
पपल काह ठाळाट जी छाडायाळयाडात 
९३०७९0. हे जोतीरावांचे क्रांतिकारक मिशन 
:झाळे व.हे जीवनकार्य स्पष्ट करण्यासाठी * गुलाम- 
:ग्िरी.” ह्या पुस्तकाची रचना त्यांनी केली. पहिल्या 
"१०-११ भागांपर्यंत आर्यांच्या अनार्यांवर स्वार्‍या 
“तसेच तत्पूर्वीचा व वंतरचा इतिहास त्यांनी इंग्रज 


व युरोपिअन ग्रंथांच्या वाचनातुन मांडला. पुढील 


$भागांतून अव्वल इंग्रजीतील शूद्रातिश्ूद्रांची ,दुरवस्था 
बि. मागरासपणा . स्पष्ट केला आहे, . संस्कृतच्या 
अभ्यासाचे भाग्य त्यांना त्यांच्या: काळात लाभले 
असते, तर त्यांनी दयानंदांप्रमाणे वेदांचा सुधारलेला 
अर्थ व्यक्त केला असता. हिंदुधर्माच्या ग्रंथांचे फारसे 
'संस्कार झाले नव्हते व त्यांच्या घराण्यात कर्मवीर 
.शिदे यांच्या घराण्याप्रमाणे वारकरी भागवत धर्म 
व हिंदू साधुसंत, यांचे संस्कार नव्हते. उलटपक्षी 
इंग्रजी शाळेत असताना झाळेत व बाहेरही रेव्ह 
.मरे मिचेल यांजकडून जोतीरावांना * बायबल 'चेच 
'अधिकाधिक ज्ञान झाले. जोतीरावांच्या गुलाम- 
.गिरीचा सखोल व तिःपक्षपाती अभ्यास महर्षी शिंदे 
थांनी त्यांच्या ' केशवचंद्र सेन व महात्मा फुले" ह्या 
उंउपलव्ध व्याख्यानात मांडला आहे. * सावेजनिक 
सत्यधमं ह्या जोतीरावांच्या स्वतंत्र पुस्तकास तर 
महर्षी शिदे यानी “सत्यशोधकांचे बायबल! 
"(धमंग्रंथ) म्हणून १९२६ साली संबोधिले होते. या 
'हेखात जोतीरावांच्या शब्दातच जोतीबा मुख्यत: 
व्यक्त व मूर्त करून 08; 102 88 1 8 
याप्रमाणे त्याना चित्रित करावयाचे आहे. 
सन १८५७ * 
फूले यांच्या त्रेसष्ठ वर्षांच्या आयुष्यक्रमात 
सन १८५७ चे बंड मोठे क्रांतिकारक ठरले. 
हेन्री मीडचे * 116 8७०१ ७४०४ ऱ्ह 
जोतीरावांचे फार आंवडते पुस्तक. शिदे-होळकर 
र शव च्या उठावात उतरले नाहीत व इंग्रजांकडे 
शाहिले यांबद्दल फुले त्यांची तारीफ करतात. 
बंडात वरिष्ठ वर्गीयच सामील होते, बॅ० सावरकर 
पंकी.हमा उठावावर आधारभूत ग्रंथ पुढे लिहिला. 
काधनभूत पुस्तकांश्या . यादींत वरील हेन्री मीडंचे 


"नवभारत 


ऑगस्ट १९७८ 


पुस्तक समावेशित केलेंळे आढळते. पण त्यातुन एकही 
उतारा. घेतलेला दिसत नाही. पण काही धामिक 
माणसांनी-हिंदू व मुसलमानी धर्मांतील गुरु-गोसावी 
फकीर वगैरेनी- उठावात प्रथम भाग घेतल्याचा 
नामनिर्देश सावरकरांच्या पुस्तकात आढळतो. जोती- 
बांचा व सावरकरांचा संदर्भ जुळतामिळता वाटती, 
जोतीरावांचा १८५७ च्या पुर्वीचा आयुष्यक्रम व 
नंतरचा आयुष्यक्रम यात पूर्ण फरक पडला म्ह्णजे 
क्रांती झाली हे पाहाणे मोठे बोधपर आहे. १८३९ 
साली सातार्‍याच्या प्रतापसिह महाराजांना इंग्रजांनी 
अविइवास दाखवून, काशीला पदच्युत: करून नेले. ही 
घटना घडल त्यावेळी जोतीबा बारा वर्षांचे अज्ञात 
होते. पण १८५७ साली ते सज्ञान झाळे तही इंग्रजांच्या 
-राजंकीय व कपटी दुष्कृत्यांचा त्यांनी निषेध, केला 
-नाही. जोतीरावांवरील चिंतनात हे सांगावेसे वाटते. 
-जोतीरावांची सामाजिक दृष्टी शेतकरी व मजूर 
आणि सर्वसामान्य गोरगरीब कारागीर-शूद्रातिशूद्र 
बहुजनसमाज व त्यापलीकडचा आदिवासी वन्य 
.जातिजमातींचा समूह ह्यांसारख्या प्राकृत जनांच्या 
सुखदु:बाकडेच अधिक लागली होती ' गुलामगिरी 
वगेरे पुस्तके वाचून डॉ. आंबेडकरांनी त्यांना गुरू 
केळे, “ 5०लंड) 1)भा00'१०४ 18 06 
शं] 1181) ०10108] 33९०1१६1०6 
हा जोतीरावांचा पवित्रा डॉ. आंबेडकरांनी स्वतःच 
सांगितला. * 
खोतीची कोकणातील पद्धत शेतकऱ्यांना दास 
करणारी होती म्हणून त्यांच्या हिताची नाही, हे 
| जाणत होते, आधिक वर्गीय दृष्टीतूनह्ी 
ते पाहात होते. १८५७ चे बंड राजे-महाराजे, 
जहागिरदार व बडे इनामदार, पुरोहित, मुल्ला 
मौलवी ब श्रीमंत लोकांचे व उच्चन्नंचे होते, 
“असाही त्यांनी कयास काढला 'आहे. इंग्रजाला त्याची 
सत्ता येथे टिकवावयाची असेल, तर. बंडखोर उच्च 
'वर्णीयांच्या नादी न लागता, त्याने. सामान्य प्रजेला 
'शिक्षण द्यावे ब तिच्या हिताची कृत्ये करावी, असा 
सल्ला. इंग्रजाला * गुलामगिरी ! ह्या पुस्तकात. वे 
इंग्रजी प्रस्तावनेतही :र्‍्यांनी दिलेला' ' आढळतो. 
४ शूद्टांच्या गळघातील . दास्यत्वाचा पंट्टा . जलदीने 
इंग्रज “राज्यच .- काढू शंकेळ ' हो: 'जोतीसाचांची 
शडा-'क्षाठी, जोतीबांपुढे नुंकतींच “होऊन  गेळेली 


अनुक्रमणिका 


फुले यांच्या शब्दात फुले 


.'रावबाजी'ची पेशवाई कारकीर्द व त्यातील शूद्रातिशूद्र 
यांच्यावर झालेला जुलूम हाच दिसत होता व 
आंग्लाईत नव्या शिकलेल्या नोकरशाहीचा तक्या- 
थाटाचा जुलूम व पिळवणूकदेखील दिसत होती. 
जोतीरावांच्या काळातील राजकीय, सामाजिक, 
.धामिक, शैक्षणिक, आथिक व सांस्कृतिक परिस्थिती 
.स्वतःच. जोतीरावांनी वणिळेली आहे. म्हणून 
त्यांच्याच निवेदनातून तिचे चित्र अभ्यासणे अधिक 
सोयीचे त्यांनीच करून ठेविले आहे. त्यांचा पक्ष व 
त्याचा. कार्यक्वारणभाव. स्वतःच ते निवेदतात. जणू 
काही शब्दा-शक्दांतून प्रश्‍नोत्तरी पद्धतीने वाचकांशी 
बोलतच आहेत. त्यांच्या शब्दसृष्टीशी संयोग करणा- 
र्‍्यांना ते स्वतःच. ज्ञात होतात. पण जोतीरावांचा 
अभ्यास. एकांगी करून चालत नाही, उपलब्ध उभय 
बाजू तपासाव्या लांगतात, 
स्वास क्रांतीचा विचार . 

बॅ. सावरकरांती म. फुल्यांना. क्रांतिकारक म्हणून 
संबोधिके आहे. जोतीरावांनी ' दाण्डपट्याची 
आणि. गोळी .नि्लाण मारण्याची कसरत आपल्या 
दयाळू इंग्रज सरकारास पाल्थे घालण्याकरिता 
करीत होतो ' असे १३५ पानावर उघडपणे निवेदिले 
आहे. * इंग्रजाला पाल्थे ' घालण्याची मसलत सुधार- 
'हेल्या विद्वानापासुन. जोतीराव क्िकले . असे आत्म- 
वृत्त .तेच.सांग्रात. .' आपल्यातीळ बहुतेक जातीचे 
'ज्लोक-नापल्या अनादिसिद्ध धर्माविषयी अज्ञानी अस: 
ल्यामुळे, आपल्या सवे छोकांतीह एकी नाहीशी झाली 
“व त्याच्या योगाने आपल्यामध्ये असे नाना प्रकारचे 
जातिभेद होऊन आपली अक्षी फुटाफूट झाल्यामुळे 
इंग्रजांच्या हाती आपले राज्य लागले व ते आता 
आपल्या अज्ञानी धर्मेभोळ्या लोकातील बहुतेक 
लोकांचा देशांभिमान नाहीसा व्हावा म्हणून ते 
:आपेल्या. मतलबी धर्मांचा आधार त्यास दाखवून 
गुरुबंधू करीत आहेत, पहिले नवशिक्षित जोती- 
रावाना सांगत होते की, “ सर्व जातीच्या लोकांची 
एकीं केल्यांशिवाय इंग्रजांस. आपल्या देशातून एकदम 
हाकून देण्याची ताकद येणांर नाही. ” टॉमस पेन 
वाचून सुधारलेले मित्र जोतीबांना देशाभिमानाची 
वः एकी :करण्याची कारणे. सांगूत अशी वरील 
मंसलतः देत होते. जातिभेदामुळे मराठी राज्य गेले 


-१९ 


याची जाणीव पहिल्या अव्वल इंग्रजीतील पिढीत 
निर्माण होणे जास्ती साहजिक होते. 
टॉमस पेन ब फुले 

निसर्गतः जोतीरावांना चिंकत्सक व संत्यशोधक 
बुद्धी प्राप्त होती. जोतीराव मोठे जिज्ञासु होते. 
म्हणून आमरण विद्यार्थी राहून चितनक्षम जिणे 
जगले. पुढे. स्वत:च जोतीबांनी टॉमस पेन वाचला. 
* देशाभिमान ' हा शब्द सुधारलेल्या विद्वानांना 
परकीय इंग्रज, फ्रेंच वर्गरेरून कळला, “ पुर्वीच 


जर त्यांना माहिती असती, तर त्यांच्या देशबंघु- 


शूद्रास पशूपेक्षा नीच मानण्याजोगे लेखन. करून 
ठेवलेच नसते. ” जोतीरावांचा सर्व रोख व्यक्‍तीपेक्षा 
मनुस्मृती वगैरे ग्रंथांतील लेखी विषमतेवर होतां. 
मसलत देऊन सुधारलेले विद्वान जोतीरावांना जो 


* देशांभिमांन ' शिकवीत होते, तो वरीलप्रमाणे 


एकतर्फी होता.. त्याला “ अपवित्र देशाभिमान 
म्हणून जोतीबा संबोधू लागले. देद्यातील संव 
लोकांवर एकसारखे प्रेम करणे म्हणजे “ पवित्र 
देशाभिमान ” असा जोतीबांचा. आशय होता. 
माटिन ल्यूथरपेक्षा एकापरी जोतीरावांवर टॉमस पेन 
थांचे मानवी समान हकक्‍कासंबंधीचे विचार अधिक 
प्रभाव गाजविते ठरले. ॥पृप७] घिंहयाह ल 
1४७7 हा टॉमस पेनचा ग्रंथ जोतीबांचे मित्र ब 
जोतीबा' यांनीही वाचला, मराठी-इंग्रजी शिक्षण 
-घेत असताना जोतीबांच्या वर्गात शूद्रातिशूद्रांची मुळे 
"नव्हती. सर्वे शाळकरी सोबती प्रायः ब्राह्मणच होते. 
जोतीबांच्या तंरुणपणी म्हणजे. १८५७. च्या पूर्वी 
त्यांच्या मनात 'अगरं बाहेर सवे महाराष्ट्रात पुढे 
उद्भवलेला ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वाद नव्हता, जोतीबा 
त्यांच्या मित्राच्या लग्तास गेले असताना त्यांना ते 
शूद्र म्हणून मिरवणुकीतून हाकून. दिले, म्हणून 
जोतीरावांचा विचारचक्षू जागा झाला, असे कारण 
कित्येक पुढील सत्यक्षोधक व खुद्द श्री. धनंजय कीर 
देतात, पण अशी घटना होणे त्या काळानुसार शक्‍य 
होते. ह्या सामाजिक घटनेचा नामनिर्देश स्वतः 
जोतीबांनी कोठेच केलेला आढळत नाही. जोतीं- 
रावांची व त्यांच्या ब्राह्मण तिघा चौघा मित्रांची 
( वाळवेकर, गोवंडे, भांडारकर, परांजपे ) जिवलग 
मैत्री आमरण टिकली. कै. श्री. जगन्नाथ सदाशिव 
हाटे, भिडे, कृष्णशास्त्री चिपळूणकर, सी. स. 


३: 


दातार, लोकहितवादी, भवाळकर जोशी वगैरे अनेक 
उदारमतवादी मंडळी साह्यकर्ती होती. जोतीबा 
स्वतःच उदारमतवादी होते. सन १८५७ च्या 
अगोदर जोतीबांनी काही पुस्तके लिहिली होती; पण 
ती सर्वेच उपलब्ध नाहीत. जोतीबांचे संवादात्मक 
लेखन त्यांच्या स्वभावावर प्रकाश पाडते. त्यांचे सर्व 
लेखन त्यांच्या मनाची छाया चित्रेच आहेत. 


जोतीरांबाचा स्वभाव 


* ,,, आपल्या मतलबी धर्माच्या थापा देऊन 
अज्ञानी शूद्रांस कसकसे फसवून खातात व ख्त्रिस्ती 
उपदेशक आपल्या निःपक्षपात धर्माच्या आधाराने 
अज्ञानी शूद्रांस खरे ज्ञान सांगून त्यास कसकसे 
सत्यमार्गावर आणितात, या सवव गोष्टीविषयी म्या 
एक लहानसे नाटक करून सन १८५५ सालात 
दक्षिणा प्राईज कमेटीस अपण केले ... त्या कमेटीने 
माझी चोपडी नापसंत केली, ” या नाटकाचे नाव 
* तृतीय रत्न नाटक? असे होते. (म. फुले : समग्र 
वाड्मय, पृ. ५०५ ). ह्या नाटकाचा वरील 
उद्देश स्वतः जोतीरावांनी गुलामगिरी पुस्तकात 
.-पान १४० वर नमूद केला आहे. म्हणून हाच जास्ती 
प्रमाण मानावा लागतो. हे नाटक छापले गेले नसावे; 
कदाचित गेले असले तरी त्याची एकही प्रत अद्याप 
उपलब्ध नाही ! हे नाटक एका बाजूस ठेवून पुणेकर 
स्नेह्याच्या आग्रहावरून दुसरे * कसब  ( 1711681- 
ठा'9यी, 1721)08600 ) हे पुस्तक त्यांनी झाळा- 
खात्याकडे विकत घेण्यास धाडिले, हे पुस्तक विकत 
घेतो, म्हणून कोणत्याही अधिकार्‍याने जोतीबास 
कळविले नाही ! वरील कोणा एका पुणेकर स्नेह्याचे 
नाव त्यानी गुलदस्तात ठेविले आहे. नाव न लिहिता 
बर्‍याच ठिकाणी जोतीबांनी व्यक्तींच्या नावांसंबंधी 
गुप्तता व मौन पाळलेले आढळते. भषगदी सन 
१८५३ म्हणजे वयाच्या पंचवीस वर्षापासुन ते पुढे 
शेवटपर्यंत जोतीरावांनी ल्हान मोठी अनेक पुस्तके 
लिहून प्रसिद्ध केली. जोतीरावांच्या पुढे पेशवाई 
गेल्यानंतर या अव्वल इंग्रजीतील महाराष्ट्र होता. 
सत्यशोधांती सापडलेला मुद्दा न सोडता त्याच्या 
दृदीकरणा्थ एकसारखी खटपट केली. मते विचार 
करून निद्चित केली. त्यांच्या उपलब्ध नसलेल्या 
नाटकातील मुहे पुढील पुस्तकांतून आलेले असणारच. 


नवभारत 


ऑगस्ट १९७८ 


प्रचार लिखाण असल्यामुळे वारंवार पुनरुवती 
आढळते. 


दक्षिणा प्राईज कमेटी व शाळाखाते यांनी वरील 


“चोपड्या ( पुस्तके ) स्वीकारल्या नाहीत, म्हणून 


जोतीबा नाउमेद झाले नाहीत. उलट कंबर कसली. 
ते म्हणाले की- “ चांगले काम शेवटास नेण्याकरिता 
वाईट उपाय योजू नयेत, नाही तर त्या कामाच्या 
चांगुलपणास बट्टा लागतो. त्यानी एक माझी चोपडी 
विकत घेतली नाही, म्हणून माझे काही देवाजीने 
कमी पाडले आहे काय? नाही, परंतु पुढे मी 
तसल्या लोकांचे अजव करण्याचे धिक्कारून आपल्या 
उत्पन्नकर्त्या पित्यावर कसा भार घालावा हे शिकलो, 
यास्तव मी त्याचे त्रिवार आभार मानितो. ” ( पान 
१४० ). निमिकावर भार ठेवून ते त्यांचे जिणे 
जगले. 

जोतीरावांचा स्वभाव ह्या उताऱ्यावरून समजू 
शकतो. त्यांचे मानसिक प्रतिविब त्यांच्या विचार- 
प्रपंचात पाहता येते. त्यांच्या विचारांचा विकास 
कळतो. त्यांचे सर्व वाड्मय हा आरसाच आहे. त्यांचे 
सावजनिक मतभेद व जिवल्गाशी मैत्री वगैरे सर्व 
शोधता येते. जोतीरावांचा शोध केल्याशिवाय ते 
कोण होते हे समजणार नाही. पान १४१ वर 
त्यांनी त्यांचे खुलेपणाने * आत्मवृत्त ! लिहिले आहे. 
उुण्यात अगदी आरंभी मुलींच्या शाळा चालविल्या- 
मुळे जोतीराव पुण्याला व महाराष्ट्रा्ा ज्ञात झाले, 
पुण्याला शाळा निघाल्यानंतर महाराष्ट्रात नेटिव्ह 
"स्वदेशी-लोकांनी स्वत: चालविलेल्या 'झाळा चालू 
झाल्या. | 
मुलींच्या शाळांशी संबंध तुटला 


“भट वगेरे जातींच्या मुलींच्या शाळा धा तल्या- 
मुळ सरकारास आनंद वाटून त्यानी मला (जोतीरा- 
वांना ) एक शालजोडी बक्षिस दिली खरी; परंतु 
जव्हा मला अतिशूद्रांच्या मुलामुलींकरिता जाळा 
असण्याची फार जरूरी दिसल्यावर, मी त्या कामी 
अनेक भट सभासद करून त्या सर्वे शाळा त्यांच्या 
स्वाधीन करून अतिशूद्रांच्या मुलामुलींकरिता झ्ञाळा 
काढल्या, “ असे जोतीराव म्हणतात. 
भे “त्या वेळेस त्याही कामी मला भट सभासद 
धण्याची जरूरी पडली. याची भातली कारणे पुढे 


फुले यांच्या शब्दात फुले 


एखादे प्रसंगी कळवीन ” पण याच फार महत्त्वाच्या 
मोठ्या परिच्छेदात जोतीराव स्पष्टपणे कारणे 
देतात : “ पुढे जेव्हा मी त्या शाळात भटांच्या 
पूर्वजांच्या कृत्रिमी पुस्तकातील लबाड्या उघड्या 
करून मुलास दाखवू लागलो तेव्हा त्यांचा माझा 
,आतल्या आत बोलण्या- चालण्यामध्ये बेबनाव 
होऊ लागला. त्यांचे म्हणण्याचा कल असा दिसून 
आला की, या अतिश्ूद्रांच्या मुलास विद्या मुळीच 
देऊ नये. ” ... !' माझे म्हणणे असे होते की- 
त्यांना चांगले प्रतीची विद्या देऊन तिजपासून त्यांस 
भापले वरे वाईट समजण्याची शक्‍ती यावी. ” 
€ खरे कोणते व खोटे कोणते हे ( त्यास ) समजू 
लागावे.” विद्याप्रसाराचा जोतीरावांचा उद्देश हा 
होता. ” व इतर दुसरे पंतोजी जे होते त्यांच्या 
मनात काय होते, हेही जोतीरावांनी निवेदन केले 
आहे. 

जोतीराव संघर्षवादी व विग्रह्वादी वनत चालले. 
दुसऱ्यांच्या मनाचा ठाव घेऊ लागले. त्यांच्या 
मुलींच्या शाळेत जे इतर पांढरपेशे पंतोजी होते 
त्यांच्या भूमिकेत व खुद्द जोतीरावांच्या दृष्टिकोणात 
अंतर पडले. ह्याला त्यावेळची धामिक-सामाजिक 
परिस्थिती कारणीभूत होती, ती आज नाही. 
शाळेतील शिक्षकाशी मतभेद होण्याचे पुढील कारण 
त्यांनी अजमाविले होते: “त्या (इंग्रज ) 
सरकारचे ( शूद्रातिशूद्र ) परमनिष्ठ सेवक होऊन 
आपले पुर्वजांनी त्यांच्यावर केलेल्या जुलुमांची 
आठवण होऊन सर्वस्वी धिःकार करतील किंवा कसे 
हे बरोबर सांगता येत नाही. ” हे कारण मात्र 
द्रष्टेपणा दाखविते. कारण पुढे शूद्रातिश्ूद्रांतील 
कै. भास्करराव जाधव व डॉ. आंबेडकर इंग्रजी 
राज्यात शिकले. इंग्रजांचे परमनिष्ठ झाले व त्यांना 
सामाजिक गुलामगिरीची जाणीव झाली. फुल्यांचे 
अनुयायी झाले व विषम धर्माचा धिःकार करण्याच्या 
बाबतीत जोतीरावांच्याही पुढे हे गेळे. कारण हे 
मोठे विद्वान होते. असो. “ जेव्हा माझे व त्यांचे 
मतामध्ये भेद पडू लागला तेव्हा मी त्यांचे सवे 
कृत्रिम समजून त्या दोन्हीही ( म्हणजे मुलींच्या व 
अतिशाद्रांच्या शाळा ) खात्यातून एका बाजूस 
झालो. ११ इंग्रजी शिकलेली व जोतीरावांचे मित्र 
असलेली पुण्यातील पुढारी मंडळी यांनी ह्या पहिल्या 


२९ 


शाळा काढल्या होत्या, हा काळ सन १८५५ च्याही 
अगोदरचा होता. वरील शाळांचा व जोतीबांचा 
ह्याप्रमाणे संबंध तुटला तरी शाळांची गरज 
वाढती होती, त्या पुढे इतर अनेकांनी चालवावयास 
घेतल्या ! 


युरोपिअनांचा संबंध तुटला 


पुण्यात १८३१ साली स्कॉटिश मिशनरी प्रथम 
आले. रेव्हू० मरे मिचेल व जॉन मिचेल व ह्यांच्या 
कुटुंबातील यूरोपिअन मंडळी व जोतीराव यांचा 
अगदी फारच लहानपणापासून जिव्हाळा होता. ह्या 
मिशनर्‍यांचे इंग्रज सरकारात अर्थात वजन होते. 
शिक्षणाधिकारी सर अस्किन पेरी व सरकारचे 
चिटणीस लूम्सडेन यांचा जोतीरावांनी, हंटर कमे- 
टीच्या पुढील साक्षीत उल्लेख केलेला आहे. जोतीराव 
व त्यांच्या पत्नी सावित्राबाई यांचा भरभराटीने 
चालविलेल्या मुलींच्या शाळेशी संबंध तुटतो, तसा 
अनेक युरोपिअन मित्रांबरोबरचा दाट मंत्रीचा जुना 
संबंध देखील संपतो ! त्यावेळी कंपनी सरकारचे 
राज्यात सन १८५७ चा उठाव झाला. जोतीरावांचे 
मित्र कै. महाघट पाटील यांनी “ फुले- अमरजीवन 
म्हणून सन १८९१ मध्ये लिहून छापलेले पुस्तक 
दुसऱ्या आवृत्तीमुळे उपलब्ध झाले. त्यात के. महाघट 
पाटील लिहितात - “ ५ जुले १८५७ रोजी गणू 
माळ्यास बंडाची अफवा उठविल्याबद्दल पकडून भर 
चौकात २५ फटके मांगाकडून मारविले. २८ जुले 
रोजी नुरूलभाई या मुसलमान मित्रास बंडात 
सामील असल्याच्या वहिमावरून पकडून पुढे त्यास 
फाशी देण्यात आले. या बंडामुळे शूद्रातिशूद्र मुलां- 
साठी काढलेल्या शाळेकडे युरोपियन मिशनरी व 
अधिकारी संशयाने पाहू लागले. ” मदत कमी झाली 
व शाळा चालविणे अवघड होऊ लागले. जोतीराव 
स्वत:च पुढे सांगतात “... ... काही वर्षे लोटली. 
इतक्यात भटपांड्यांचे बंड उपस्थित झाले. तेव्हा- 
पासून एकंदर सर्व युरोपियन सभ्य गृहस्थ माझ्याशी 
पहिल्यासारखे नीट मनमोकळेपणे न बोलता ते मला 
पाहिल्याबरोबर आपल्या कपाळास आठ्या घाल 
लागले. तेव्हा मी त्यांच्या बरी जाणे येणे अगदी बंद 
केले” ( म. फुले : समग्र वाड्मय पृ. १४१ ). 
१८५७ साल ही एक जोतीरावांच्या जीवनात 


२२९ 


'इष्टापत्तीच ठरली. शाळांशी संबंध सोडला तरी 
श्िक्षणप्रसारांचे सावंजनिक कार्य चालूच राहिले. 

“_ राममोहनपासुनच्या सर्व शिक्षणप्रसारकांना युरो- 
“पिअन व मिझ्नरी यांचे साह्य घ्यावे लागले. 
मुंबईसही १८४८ नंतर मुलामुलींच्या शाळा निघाल्या. 
ह्यांचे नेतृत्व क॑. श्री. जगन्नाथ शंकर शेट यांनी केले, 
“ मुंबईस प्रथम स्त्रिस्ती मिझ्नऱ्यांच्या साहाय्याने 


'क्षिक्षणप्रसाराचे काम सुरू केले, पण त्यांना फारसे 


यश आले नाही. तेव्हा लोकांनी आपल्या संस्था 
काढण्यास सुरुवात केली. ” ( अर्वाचीन चरित्रकोश 
पृ. २७१ ). पुण्यासही असाच अनुभव आल्यामुळे 
स्वदेशी स्थानिक पुढार्‍यांनी स्वतंत्र शाळा काढल्या 
होत्या. त्या काळानुसार मिशनरी, गोरे अधिकारी 
बगैरेंची सर्वानाच मदत घ्यावी लागे. नाइलाज होता, 
तो पारतंत्र्याचा काळ होता. - 
यूरोपिअन मित्रांनी १८५७ च्या उठावाने 
जोतीरावांच्या विषयी गैरसमज करून घेतला. 
अगोदरच जोतीराव सहस्त्र क्रांतिकारकांच्या पक्षात 
होते. त्यातून त्यांचे मित्र बंडात सामील झाले. ह्या 
कारणामुळे युरोपिअन लोकांना जोतीराबांचा “वास? 
आला व त्यांचा जोतीरावांवरील फार ' वर्षांचा 
विश्‍वास उडाला ! “ युरोपिअनांच्या शहाणपणाला 
हे शोभत नाही. ” अशी धोंडीबाच्या मुखातून 
“जोतीबांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली ( पान १४२ ). 
'पण कोणत्याच प्रकारे नाउमेद न होता विरोधाला व 
'संकटाला तोंड देण्याची शक्‍ती जात्याच जोतीरावांत 
होती. ती पुढे पणाला लावली. व 
प्रसूतिगरृह ब अनाथबालकाश्रम | 
मुलींच्या शाळा चालविण्यास साह्य करणारे 
“उच्चस्तरीय सुधारक व युरोपिअन अनेक मित्र 
यांचा सावजनिक संबंध तुटल्यावर जोतीबा स्वाव- 
.लंबी झाले. स्वबुद्धीने चाळू लागले. 
पेशवाई बुडाल्यावर पुणे वगैरे प्रांतांत विधवांचा 
प्रश्‍न बिकट झाला. म्हणून पुनविवाहाची चळवळ 
निघाली. जोतीरावांनी स्वतःच्या वाड्यात गुप्तपणे 
बाळंतपणाची सोय केली व मुले सोडून गेलेल्यांची 
'भनाथ बालके सांभाळण्याचाही पहिला स्वदेशी 
*उपक्रम चालू केला. युरोपिअनांच्या सरकारातील 
'बशिल्याचा शाळा चालविताना जोतीरावांना उपयोग 


नवभारत 


ऑगस्ट १९७८ 


'झाला. जोतीराव इंग्रज सरकारावर कडक टीका 


करीत असत, ह्यासंबंधाची. अनेक स्थळे फुले यांच्या 
साहित्यात आढळतात. उदा० “ आपले सरकार जर 
म्हणावे तर जिकडे घुगर्‍या तिकडे उंदय' म्हणणारे 
आहे ... ... आमेच्या सरकारास गर्भपात व 
बालहत्या' करणार्‍या बायांपेक्षा दरोडेखोर, मांग , 
महार जास्ती दोषी आहेत काग ? !-(.पान १४२ ). 
सन १८५५ साली जोतीराव फुले पुणे परमहंस 


सभेचे अध्यक्ष होते. ५ मार्च १८५५ रोजी विधुर 


देशमुख व विधवा पाटलीण यांचा पुनविवाह परमहंस 
सभेतफे लावण्यात आला. याप्रमाणे जोतीरावांचे 


-पयत्न आद्य व मूलभूत स्वरूपाचे ठरले. समाजं- 


सुधारणा प्रत्यक्षात आणण्यावर त्यांचा भर होता. 
जोतीराव म्हणजे प्रत्यक्ष कृती होय. 


बोलक्या सुधारकांपासून विग्रह 


जोतीबांच्या काळात नवीन सुधारक म्हणवून 
घेणारा वर्ग होता, त्यांची व्याख्याने होत. “ खाणे 
थोडे परंतु मचमच फार ” असे बोलक्या सुधारकांचे 


3 


.वेणेन त्यांनी केळे होते. एकचित्त होऊन आपल्या 


बाळ बहिणींच्या हजामती करणार्‍या नाभिकांच्या 
हातून वस्तरा छिनाऊन घेववत जर. नाही. तर 
तसल्या लोकास अशा कामी (प्रसृतिगृह व तत्सम) 
सभासद करून काय फळं होणार. आहे? ” प्राथना 
समाजातील कोणा एका सभासदाचे विसंगत वतन 
त्यांना दिसले, हा सभासद समाजामध्ये गाणे गातो. 
* मतलबी धर्माप्रमाणे दगडी पुजण्याचें ' मात्र सोडत 
नाही. त्याने त्याच्या वाड्यातील होदाला शूद्राने 
शिवू नये म्हणून पडदी घातली. तो अखेरीस कालीसें 
जाऊन काशीकर होण्याच्या बेतात आहे. ( पांन 
१४४ पहा ). जोतीरावांना विसंगती आवंडत नसे. 
म्हणून ते एकेश्‍वरी धर्माचे पुरस्कते व परमहंस संभेचे 
एक सभासद होते. त्याना वरील सारख्या कारणामुळे 
प्राथनासमाजाचे सभासद होण्याची गरज वोटली 
नाही. 

रातडे-फुले यांचे तत्त्वज्ञानात्मक दंद्र-ह्त नव्हते; 
तरी दोघे अनुक्रमे प्राथनासमाज व. सत्यशोधक 
समाज या दोन भिन्न विचारप्रेवाहांना जन्म देते झाले, 


सत्यांसाठी जोतीरावांनी संसारात राजा रामरमोहूत्त 


फुले यांच्या शब्दात फुले 


होय यांच्याप्रमाणे. अगणित विंरोध सहन केला. 
छळ सोसून फुल्यांनी फार मोठी किंमत दिली. 
वडिलांनी का हाकून दिले | 

- £ अतिद्यूद्रादिकांस विद्या शिकविण्याविषयाची 
मंडळी ” तामक एक प्रारंभिक मंडळी सन १८५३ 
सालच्या सुंभारास स्थापन झाली. महर्षी शिदे यांनी 
घ्रारंवार नमूद केले होते की - त्यांनी सन १९०६ 
साली स्थापन केलेल्या डिप्रेस्ड क्लासेस मिशनचे 
बीज म्हणजे वरील मंडळी होय. दि. १५-१२-१८५३ 
छय़ा ज्ञानोदयाच्या अंकात जोतीरावांचे निवेदन 
ग्रेऊन गेले होते. अतिद्ूद्रादिकांना विद्या शिकविण्या- 
विषयीच्या “ मंडळीचे पुढारी जोतीराव गोविंदराव 
फुले आहेत आणि अलीकडे जेव्हा या झाळेची 
परीक्षा झाली तेव्हा त्यांनी बोलणे लावले की - 
म्हार, मांग, चांभार हे देशात फार असून ते अगदी 
मीचावस्थेत आहेत हे पाहुन ईश्‍वराच्या प्रेरणेने 
माझ्या मनात अशी इच्छा उत्पन्न झाली की अशांस 
सुशिक्षित करण्याविषयी उपाय योजावा. ” जोती- 
रावांची भाषा ही लोकांची प्राकृत भाषा होती. 


“ प्रथम मनात आले की आईच्या योगाने मुलांची 
जी सुधारणूक होते ती फारच चांगली आहे म्हणून त्या 
लोकांच्या मुलींचीच शाळा प्रथम घालावी, आणि 
असा विचार करिता मी एका मित्रासुद्धा अहमद- 
नगरास जाऊन तेथे अमेरिकन मिशन खात्यातील 
फारा मडमीच्या कन्याशाळा पाहिल्या. . . . . - मंग मी 
पुण्यास परत येऊन लागलीच एक मुलींची शाळा 
घातळी. ... अतिझूद्रांस शिकवण्यामुळे आमच्या 
जातवाल्यास फार वाईट वाटले व प्रत्यक्ष माझ्या 
बापाने देखील मला घरातून घालविले. ” ( ज्ञानो- 


दयाची पहिली शंभर वर्षे, पहिला भाग, १८४२. 


ते १८६१ वै. श्री. भा. पां. हिवाळे संपादित पानांक 
१०० व १०१). हा सर्वे उतारा समग्र विस्तार- 
झयास्तव देता येत नाही. पण आत्मचरित्राच्या 
दृष्टीने तो अंत्यंत. महत्त्वाचा वाटतो. पुण्यातील 
मांग-महारांच्या शाळेंचा रिपोटंही पुढे उपलब्ध आहे. 
ही शाळा १८५७ पर्यंतः तरी चाळू होती. स्पृ्य 
भुलांची शाळा काढण्यांच्या अगोदर १८४८ स ला- 
वासून. प्रथमं. 'मुलींची 'शाळा' जोतीराव व त्यांच्या 
परर्नी सावित्राबाई ह्यांनी. कॉढली.” तशाच प्रकारे 


श्रे 


अस्पृं्योद्धारार्थ प्रयत्न करताना प्रथम मुलींची शाळा 
काढली. या कामी पुण्यातील त्यांचे मित्र कै. श्री. 
सदाशिवराव गोवंडे व शिक्षक क॑. श्री. विष्णुपंत: 
थेते यांनी फार साह्य केले. मांग लोकांपैकी लऊजो 
राघराऊन व राणबा झार यानी मुळे जमविली; 

म्हणून शाळा मोडकळीस आली होती ती पुनः 

चांगली चालू लागली. जोतीरावांची शाळा चाल- 
विण्यात सवे शक्‍ती व वेळ खर्ची पडत असे म्हणून 

त्यांना काही काम धरावे लागले. तरी ते नाउमेद 

झाले नाहीत. ह्या शाळांच्या पुढे कित्येक प्रश्‍न होते. 

उदा. “ म्हार लोकास पाणी घेऊ देईनात यामुळे 

शाळेच्या मुलास पाण्याचा खर्चे लागे व ती पोरे 

अगदी गरीब यामुळे वस्त्रादि द्यावे लागे. ” 

जोतीरावांनी त्यांचा असा अतुभव कथन केला. 

परंतु पूर्वजांची हकिगत वगैरे पुढील सर्वेच आत्मवृत्त 

त्यांनी दिले नाही. स्वधर्म, स्वभाषा व स्वदेश यांचा 

हिह्ेबी अभिमान जोतीरावांत होता. 


आत्मोद्वारभधान दशेन 


जोतीरावांनी आत्मोद्गार व आत्मवृत्ते जी अल्प- 
स्वल्प दिली आहेत, त्यांनाच सर्वांत जास्ती प्रमाण 
मानून त्यांचे मूळ दर्शन घेण्यास व करून देण्यास 
येथे प्राधान्य दिले आहे. सन १८४८ सालापासून 
भिडे-चिपळूणकर यांच्या वाड्यात मुलींच्या शाळा 
पत्नी सावित्राबनाई फुले यांच्या साहाय्याने चालविल्या 
म्हणून त्यांचे वडील गोविदराव फुले यांनी या दोघांना 
घराबाहेर हाकून दिले, असे बऱ्याच सांप्रदायिक 
चरित्रकारांनी लिहिलेले आढळते. परंतु अतिशूद्रां- 
साठी झाळा काढली म्हणून ज्या माळी समाजात 
जोतीरावांचा जन्म झाला होता, त्या समाजातील 
जुन्या मतांच्या आप्तेष्टांना फारच वाईट वाटले, 
म्हणून गोविदरावांवर दबाव आला, व त्यांनी 
जोतीराव व त्यांच्या पत्नी यांना वेगळे राहण्यास 
लावले. जोतीरावांच्या आत्मनिवेदनावरून हे समज 
शकत्रे. अस्पृश्यासंबंधी केवढी चीड, तिडीक व घृणा 
त्या काळात होती, याची कल्पना येते. ज्यांना इंग्रज 
सरकारचे पाठबळ होते, अश्या संपन्न मिशनऱ्यांच्या- 
पेक्षा शूद्रातिशूद्रांच्या शाळा चालविण्याच्या बाबतीत 
जोतीरावांनी यश मिळविळे, नाउमेद झाले नाहीत. 
श्रूद्रातिशूद्र, लोकांसाठी सन १८५२ साली त्यांनी 


अनुक्रमणिका 


२४ 


एक वाचनाल्य उघडले, “ प॥० 1४ 1६ ४७ 
1.11 10! 112560 (0886357 असे वर्णन 
बोर्ड ऑफ एज्यूकेशनच्या १८५४ सालच्या इंग्रजीतील 
रिपोर्टात आढळते. ० 5916 8116 ॥6 80०९१ 
3) ढ्गपण१२१ां(ए फ्रा 06 वाळ 8(28 01 
ष्याश्लंह्या ०९, दयात 800४७ 81] 116 फ्रा] 
० ७०१" (२४९ !ऐए०. 17 )*« शिक्षणखात्याने 
शालजोडी देऊन जोतीरावांचा सत्कार केला, ह्या 
सत्कारास त्यांनी वरील आशयाचे उत्तर दिले. 
जोतीरावांना जे अहेर म्हणून कपडे दिले गेले, ते 
त्यांनी घरी जाताना गोरगरिबांना वाटले ; “गस्ती 
नामक कवीच्या पोवाड्यात ह्या विश्राम बागेत 
झालेल्या जाहीर सन्मानाचे वर्णन आढळते. जोती- 
बांना त्यांच्या जीवनाचे मिशन, समकालीन वाटा 
आत्मानुभवाने चोखाळल्यावर सापडले व जोतीराव 
नवपथदशक ठरले. 
फुल्यांचे द्रष्टेपण 

फुळे साधुसंतांच्या पारलौकिक-परमार्थ मार्गातील 
खास नव्ह्ते, तरी त्यांच्यात साधुत्व व द्रष्टेपणा 


आढळतो. जोतीबा म्हृणतात- *“ इंग्रज लोक आज 
आहेत, उद्या नाहीत, ते आपल्या जन्मास पुरतील 


म्हणोन कोणाच्य़ाने खास करून सांगवत नाही, 
यास्तव त्या लोकांचे राज्य या देशात आहे तोच 
आपण सर्वे शूद्रानी जलदी करून भटांच्या 
वडिलोपाजित दास्यत्वापासून मुक्‍त व्हावे, यामध्ये 
मोठा शहाणपणा आहे. ” “ १८५८७ चे वंड मोडले 
म्हणून बरे झाले नाही तर एकेरी धोतर व कोर्तना- 
मध्ये संस्कृत इलोकांचा उच्चार केल्यामुळे काळे पाणी 
दाखविले असते, ” (पान १३६ >. कृती करण्याचे 
फार मोठे क्रांतिकारक सामर्थ्य असल्यामुळे म. फुले 
य़ांच्या साहित्याचे उत्तरोत्तर महत्व वाढत आहे. 


शूद्र हे क्षत्रिय होते असे डॉ. आंबेडकरांनी नंतर 
मांडले. पण पुर्वीच फुले म्हणाले की- “ «.. माझ्या 


समक्ष हल्लींच्या मांग महारांचे पुर्वज परश्ूरामाशी 
एकवीस वेळा लढणारे महाअरी क्षत्रिय होते किवा 
नाही, म्हणून पदरात माप घ्यावे ( पू. ११७), 
महात्मा फुले हे डाँ. आंबेडकरांचे पूर्वावतारच 
म्हणावे लागतात. हे दोन्ही विषय आता * अँकेॅडमिक ? 
झाल्यामुळेदेखील ते अभ्यासास पात्र झाले आहेत. 
*' माझ्यानंतर एक ( महाशूद्र )_ सत्पुरुष येईल. 


नवभारत 


ऑंगस्ट १९७८ 


समाधीवर पुष्पवृष्टी करील. उल्हास करील ” असे 
द्रष्टेपण फुल्यांत दिसते. ( पानांक ४३०). मुसलमान 
व ख्रिस्ती ह्या परधर्मांचे वरेच दृढ संस्कार बालवया- 
पासुन पुढे झाले असतानाही धर्मांतराचा माग 
धिःकारून धर्मसुधारणा व स्वधमंशुद्धीचा नवा मागे 
त्यांनी स्वत: पत्करिला व लोकांनाही दाखविला. 

आतापर्यंत जोतीरावांनी जे आत्मवृत्तपर उद्‌गार 
काढले होते. मुख्यतः त्यांच्या साहाय्याने म. फुलें 
यांची मूलभूत चिकित्सक प्रतिमा येथे उभी केली आहे. 
जीवनाच्या उत्तरार्धात इ. स. १८८३ साली त्यांनी 
पुर्वी सांगितलेल्या आत्मवृत्ताचे दृढीकरणच केलें 
आहे. उदा. “ मी लहान असताना माझे आसपासचे 
शेजारी मुसुलमान खेळगडी यांच्या संगतीने मतलबी 
हिंदुधर्माविषयी व त्यातील जातिभेद वर्गरे कित्येक 
खोट्या मताविषयी माझ्या मनात खरे विचार येऊ 
लागले, पुण्यातील स्कॉच मिशनचे व सरकारी 
इन्स्टीट्यूशनच्या योगाने मला थोडे बहुत ज्ञान प्राप्त 
होऊन मनुष्यमात्राचे अधिकार कोणते, हे समजले. .- 
इंग्रज सरकारच्या स्वतंत्र राज्यपद्धतीमुळे हे विचार 
( असूड निबंधातील ) मला निर्भयपणे . बाहेर 
काढता आले” ( पान २६४ ). 

6] 1876 8180 0७ 8 (680061 101 
१08 ए6815 1 & शाहाणा 7600108916 
उल््यातगा 2 छक००]. ० हंटर आयोगापुढे सन 
१८८२ साली दिलेल्या साक्षीत ( पृ. पुण्ढ, 
१०९ ) त्यानी पुर्वचरित्र व कझैक्षणिक अनुभव 
देखील उघड्या उदार मनाने सांगितला आहे व 
चरित्रकेखनात हाच अधिक आधारभूत व प्रमाण 
ठरतो. । गुलामगिरी ' पुस्तकाचा हेतू दंभस्फोट 
करणे हाच फक्‍त नेव्हता, तर जनतेला शिक्षण हवे, 
हेही त्यांना मुख्यत: सांगावयाचे होते; व याच 
रुस्य उह्देशासाठी त्यांनी १८७३ साली सत्यशोधक 
समाजाची स्थापना करून स्वावलंबी व स्वतंत्रपण 
लोकोन्नतीचा इहवादी मार्ग अवलंबिला. येथून पुढे 
म. फुले यांच्या जीवनातील पुढील सत्तावीस वर्षाचा 
उत्तराध चाळू होतो. आर्यसमाज, ब्राह्मोसमाज व 
प्रारथनासमाज हे उपलब्ध मार्ग असतानाही सत्य - 
शोधक समाज का काढला ? याची कारणमीमांसा 
त्यांनीच ठिकठिकाणी दिली आहे. विस्तारभयास्तव 
यापुढील म. फुळे त्यांच्यात शब्दात सांगण्याचा 
इा प्रयत्न येथे थांबविणे भाग आहे. 


ा..इा 


ही 


-कखगघर चिज) 
टण तथदचन” “िथदधत 


८ "्पफन१ 


अनिरुद्ध कुलकर्णी 


आपल्या राष्ट्रीय वाडू्मयाचे स्मरण: 


द लाचारीचा 


राष्ट्रीय साहित्याची कल्पना आपल्प्राकडे नीट 
काटेकोरपणे मांडली जाणे आणि रुजविली जाणे 
अतिशय आवश्यक आहे. भारतीय साहित्याच्या 
संदर्भात * राष्ट्रीय ! या संज्ञेस पूर्णार्थाने पात्र ठरू 
शकतील अश्या साहित्यकृती निवडून त्यांच्या 
अनुषंगाने हा विचार मूर्त स्वरूपात मांडला गेला 
पाहिजे. 

सामान्य वाचक ही आज उपेक्षणीय बाब 
राहिलेली नाही. त्याच्या आवडी-निवडी त्या त्या 
भाषेतील साहित्यनिमितीवर प्रभाव टाकू शकतील 
इतपत महत्त्वाच्या आणि प्रभावी बनलेल्या आहेत. 
परंतु अश्या या सामान्य वाचकाला आपल्या राष्ट्रीय 
साहित्याचे समग्र म्हणावे असे भान आलेले दिसत 
नाही. त्याला ते तसे येणे हे त्याच्या दृष्टीने जसे 
हिताचे व फायद्याचे ठरणार आहे तसेच आपल्या 
साहित्यनिमितीलादेखील पोषक ठरणार आहे. 
साहित्यप्रसारास हातभार लावणाऱ्या व अभिरुची 
घडविण्याचे पूरक कार्य करणार्‍या प्राध्यापक व समी- 
क्षक वर्गातही राष्ट्रीय वाडूमयाचे समग्र भान पुरेशा 
प्रमाणात दिसून येत नाही. याचे कारण साहित्या- 
कडे ते एक “ विषय म्हणून पाहात असतात; 
आपल्या सामाजिक व सांस्कृतिक जीवनाचे एक 
महत्त्वाचे अंग म्हणून नव्हे. परिणामतः त्यांची 
साहित्यचर्चा मर्यादित अशा अँकेडेमिक वर्तुळात 
येरझारा घालीत राहाते, व तिला बेभान काथ्या- 
कूटाचे स्वरूप येते. ही परिस्थिती पालटावी असे, 
स्वातंत्र्य मिळून तीस वर्षाचा अवधी लोटून गेल्या- 
वर का होईना, पण वाटणे स्वाभाविक म्हणावे 
लागेल. 

* राष्ट्रीय ' म्हणता येतील अशा साहित्यक्ृतींचा 
विचार करू लागताच दृष्टीसमोर काही ग्रंथनामे 

न. भा. ४ 


उभी राहातात. प्राचीन संस्कृत वाड्मयातील 
क्रग्वेद, महत्त्वाची अशी तेरा चौदा उपनिषदे 
रामायण, महाभारत ही आर्षे महाकाव्ये, कालि- 
दासाच्या उपलब्ध सात साहित्यकृती, स्वप्नवासवदत्त, 
मुद्राराक्षस, उत्तररामचरित, वेणीसंहार, मृच्छकटिक 
ह्यांसारखी अभिजात नाटके, भतृंहरीची शतकत्रयी, 
धम्मपद, जातकमाला, कादंबरी, गीतगोविद, 
कौटिल्याचे अर्थशास्त्र, मनुस्मृती, पंचतंत्र यांसारखी 
पुस्तके डोळ्यासमोर अगदी चटकन्‌ उभी राहातात. 
* कुरळ सारखे मनावर ठसा उमटवून टाकणारे 
तमिळ काव्यही आठवते. मध्ययुगीन काळाचा 
विचार करताना दृष्टीसमोर येतात ते प्रामुख्याने 
धाभिक स्वरूपाचे ग्रंथ, ज्ञानेश्‍वरी, तुकारामाची 
गाथा, समर्थांचा दासबोध, नामदेव, मीराबाई, 
सूरदास यांची भजने, कबीराचे दोहे, आणि हिंदी 
वाचकांना कित्येक वर्षे वेड लावून राहिलेले राम- 
चरितमानस, शंकराचार्यांचे नाव डोळ्यासमोर 
येऊन जाते आणि चंडीदासाची प्रेमकवितादेखील 
आठवते. ' कंबन ' कवीनेही एक रामायण तमिळ 
भाषेत लिहिले आहे हे स्मरते आणि ' ग्रंथसाहेब * 
मनाला चाटून जातो. अर्वाचीन कालखंडात *राष्ट्रीय' 
असे विशेषण ज्यांच्यामागे निर्धास्तपणे लावता 
येईल असे ग्रंथ अनेक आहेत. विवेकानंदांची तेजस्वी 
भाषणे व लेख, रवीत्द्रनाथांच्या अनेक साहित्यकृती; 
बंकिमचंद्र व शरच्चंद्रांच्या कादंबऱ्या, गालीबच्या 
गजला, टिळकांचे केसरीतील लेख, गीतारहस्य, 
गांधींचे आत्मचरित्र, व अनेक लेख, अर्रविद घोषांचे 
* लाइफ ढिव्हाईन ', नेहरूंचे आत्मचरित्र व ' डिस्क- 
व्हरी ऑफ इंडिया, प्रेमचंदांच्या गवबन आणि गोदान 
या कादंबऱ्या, सावरकरांचे “५७ चे स्वातंत्र्यसमर 
व॒पाझी जन्मठेप, आंबेडकरांचे भ्रगवान्‌ बुद्ध, 


२६ 


आणि त्याचा धम्म हा ग्रंथराज, राधाकृष्णन्‌ यांचे 
हिंदु व्हयू ऑफ लाइफ ' अज्ञा अनेक पुस्तकांचा 
असा गोौरवोल्लेख करावा लागेल. 


आपण या ग्रंथांना * राष्ट्रीय ' म्हणून संबोधिले 
तरी त्यांची थोरवी याहीपेक्षा काहीशी व्यापक आहे. 
होमर, सफोक्लीझ, प्लेटो, अँरिस्टॉटल, दांते, शेक्स- 
पीयर, मोल्येर, ग्योएथे, मिल्टन, पुष्किन, टॉल्सटॉय, 
दोस्तोवस्की, हेगेल, नीत्हे यांच्यासारख्या श्रेष्ठ 
साहित्यिकांच्या उत्तमोत्तम साहित्यक्ृतींच्या आधारे 
युरोपीय साहित्याची भव्य कल्पना रंगविण्यासारखा 
हा प्रयत्न आहे. तेथे असलेली भाषांची विविधता, 
लोकांची व परंपरांची संमिश्रता येथेही आहे; 
आणि विविध रंग असले तरी “ युरोपीय या संज्ञेस 
उतरू शकतील असे ग्रंथ एकाच युरोपीय संस्कृतीचे 
जसे आविष्कार आहेत तसेच हे ग्रंथदेखील एकाच 
भारतीय संस्कृतीचे गगनझेपी आविष्कार आहेत. 
ज्याला ज्याला हा देश, ही संस्कृती काय आहे 
हे समजावून घ्यायचे असेल त्याला त्याला यांचे 
वाचन व अभ्यास हा करावा लागणारच. ज्याप्रमाणे 
पुण्यामुंबईच्या एखाद्या पेठेतील एखाद्या रस्त्यावर 
जीवन कून हा देश कळणार नाही. त्यासाठी अनेक 
प्रदेश पाहावे लागतील. अनेक जाति-जमातींतील 
माणसांशी संबंध जोडावे लागतील. या भूभीतील 
अनेक महत्त्वाच्या प्रसंगांची माहिती करून घ्यावी 
लागेल त्याचप्रमाणे सामान्य वाचकाला केवळ त्याच्या 
भाषेतील त्याच्या काळात प्रसिद्ध होणारी पुस्तके 
वाचून भागणार नाही. त्यामुळे फारतर त्याची 
करमणूक होईल; पण उद्‌वोधन व उन्नयन्‌ मात्र 
होणार नाही. ह्या देशाचे अंतरंग समजावून धेण्या- 
साठी त्याला या अक्षरग्रंथांचे वाचन व अभ्यास 
करावाच लागेल. 


या ग्रंथांना वेगळे काढून त्यांचा सामम्य्याने 
विचार करताना आपल्याला एका वेगळ्याच उच्च- 
स्तरावर प्रवेश करावा लागतो. अलौकिक माहात्म्य 
असलेल्या एका सोनेरी वर्तुळात आपण आलो 
आहोत असे वाटू लागते; आणि राष्ट्रीय वाडूम- 
याची ' कल्पना जरी आपण करीत असलो तरी 
ह्या ग्रथांची निवड मात्र इतिहासानेच केली आहे, 
या निवडीत व्यक्‍तिगत आवडीनिवडील़ा फार थोडां 


नवभारत 


ऑगस्ट १९७८ 


वाव आहे हे लगेचच कळून येते. केवळ कलात्मक व 
साहित्यिक गुणवत्ता किवा काही भारतीय भाषांतून 
भाषांतरे झाली आहेत ही बाब; किंवा लोकप्रियता 
हे निकष या ठिकाणी पुरे पडत नाहीत. मर्ढेकरांची 
कविता मराठीत, तर विष्णू दे यांची कविता बंगा- 
रीत आपापल्या परीने क्रांतिकारक ठरलेल्या आहेत 
त्यांची ाडूमयीन गुणवत्ता लक्षणीय आहे परंतु या 
कवींच्या काव्याला आपण ' राष्ट्रीय हे विश- 
षण लावू शकत नाही. क्षाडकरांच्या लोकप्रिय 
कथा, कादंबऱ्या अनेक भाषांतून भाषांतरित 
झाल्या आहेत. राष्ट्रीय स्वरूपाची पारितौषिकेही 
त्यांना लाभली आहेत परंतु त्यांना ' राष्ट्रीय ' 
हे विशेषण मनमोकळेपणाने लावता येणार नाही. 
जे. कृष्णमूर्ती किवा रजनीक्य थांचेही लिखाण 
काही भाषांतून भाषांतरित झालेले आहे आणि 
त्याचे परिशीलन करणारी छोटी छोटी कोंडाळी 
अनेक मोठ्या शहरातून दृष्टीस पडत आहेत परंतु 
या लिखाणाला राष्ट्रीय म्हणण्याचा प्रश्‍न सध्या 
तरी उद्‌भवत नाही. पुढचे पुढे. हा प्रकार काही 
फक्त अलीकडल्या साहित्यकृतींविषयी आहे असे 
नाही, तर जुन्या काळात समाजमान्यता पावलेल्या 
सा हित्यकृतींविषयीदेखील आहे. एकनाथी भागवत, 
किंवा मोरोपंताचे आर्याभारत, अशवघोषाचे वद्ध- 
चरित्‌ वर्णन करणारे महाकाव्य, किवा वेताळपंच- 
विशी हे ग्रंथ त्या त्या काळात महत्त्वाचे मानले 
गळू आहेत; पण त्यांना राष्ट्रीय महत्त्वाचे ग्रंथ 
म्हणणे धाडसाचे ठरेल. असे का? असे होण्याची 
कारणे तरी कोणती ? यांचा शोध घेतानाच 
आपल्याला राष्ट्रीय साहित्याच्या स्वरूपाचा उलगडा 
होतो. 
राष्ट्रीय साहित्य हे खऱ्याखुऱ्या अर्थाने अत्यंत 
वी | अशा डकल रव पातळीवरचे- 

वाडमय असते. त्या ति प्रतिभ 
लेखक असले, तरी हे क मोशाडी दह 
र्‌ कांचे ग्रंथं 
असतात. केवळ आज हयात असणाऱ्या लोकांचेच 
पळ तर 1 होऊन गेलेल्या आणि उद्या जन्माला 

र्‍या लोकांचेही. कांच 

उन्नत आश्ला- गा जा आ कि क 
आशयात प्रतिबिंब पडलेले अस? त न्स 
झागरेते यवत सते, त्यांना मूर्त रूप 
* सतक, को राष्ट्रीय वाडूमयोतीलं 


आपल्या राष्ट्रीय वाड्ययाचे स्मरण 


एकेक ग्रंथ स्वतःभोवती विष्ठा निर्माण करू 
-शहकणारा भक्कम सांस्कृतिक आधार असतो. तो 
लोकांचा असतो.. एवढेच नव्हे तर लोकांना घड- 
विणारा असतो. त्यांच्यावर सखोल संस्कार करून 
त्यांना आकार देणारा असतो. पण त्यांचे हे 
लौकिक ( ४०110४) ) स्वरूप सहजासहजी जाण- 
वत नाही कारण त्यांचे अलोकिकत्वच आपण 
गृहीत धरून चालतो. शिवाय राष्ट्रीय वाडूमयातील 
साहित्यकृतींचा सामग्म्याने विचार न करता आपण 
नेहमी त्यातल्या एकेका ग्रंथाचा विशिष्ट संदर्भात 
विचार करीत राहातो. शाकुंतलाबाबत आपण हजार 
वेळा बोलतो; परंतु राष्ट्रीय वाड्मयातील इतर अनेक 
ग्रंथांशी ते निगडित करीत नाही. रामायण-महा- 
भारतासारख्या ग्रंथांचा किवा ज्ञानेश्‍वरीचा विचार 
करताना तेवढे हे लौकिक रूप आपल्या लक्षात येते. 
कारण हे पडतात धार्मिक प्रतिष्ठा असणारे ग्रंथ, 
आणि धर्माचे लौकिक अंग तर अगदी प्रथमदर्शनीही 
सहज जाणवते. 

या रौकिक अंगामुळे राष्ट्रीय वाड्मयातील अक्षर 
ग्रंथांना शिळेपणा कधी शिवत नाही. वाहात्या 
नद्यांच्या पात्रांप्रमाणे त्यांचा भाशय जतनमानसातून 
वाहत राहातो आणि नव्या सर्जनशील आविष्का- 
रांना जीवन देतो. रामकथा लोकवाडूमयातून अनेक 
-तोंडावळे घेऊन वावरत आली आहे. कथाकीर्तनातून 
पाझरत गेलेली आहे. म्हणजे वाल्मीकीने रामायण 
लिहिले नसते किवा तुलसीदासाने रामचरितमानस 
रचले नसते, तरी तिचा जनमानसावरील संस्कार 
फारसा फिका पडला असता, परंतु या दोन कवि- 
श्रेष्ठांनी,. ती अश्या उन्नत, उत्कट आणि भव्य 
स्वरूपात ग्रथित केली आहे, की न भूतो न 
भविष्यति. या अलौकिक कतंबगारीने तिचे “ लोकि- 
कत्व ' आणखीच उजळून निघाले. आहे. हे झाले 
कथेचे. . लोकमानसात असणाऱ्या भावना आणि 
विचारांचेही असे होते. राष्ट्रीय म्हणून गणा 
येतील अशा ग्रंथांत लोकविचारांची, लोकभावनांची 
अत्यंत उन्नत रूपात अभिव्यक्ती होते. त्यांच्यातील 
मालिन्य, गढूळपणा सिद्धहस्तांच्या स्पर्शामुळे गळून 
पडतो. टिळकांच्या गीतारहस्यात प्राणभूत असलेला 
* कर्मयोग? असाच लौकिक आहे. लोकमान्य ज्या 
काळात वावरले त्या काळाची गरज होती कृति- 


२७ 


प्रधानता. इंग्रजी राजसत्तेची हकालपट्टी करण्यासाठी 
खुद्द प्रयत्त आवश्यक होते. सार्‍या भारतीयांचीच 
ही भावना होती. गीतारहस्यप्रणीत कर्मयोगात या 
भावनेला नेमका आधार गवसला. तिला भारदस्त 
आणि परिपक्व रूप गवसले. 


मानवी जीवनातील जे जे काही गूढ आहे, 
अनोखे आणि अनवट आहे, विकृत आहे अश्याचा 
शोध घेणारे साहित्यही जरूर असते. दलित 
तसेच अभ्यासात्मक. आणि हे साहित्य दर्जदारदेखील 
असू शकते. परंतु राष्ट्रीय साहित्याचे स्वरूप 
अज्षासारखे नसते. अश्या प्रकारचे धागे-दोरे त्यात 
दुय्यम म्हणून, पूर्णत्व लाभावे म्हणून येतात. त्याचा 
मुख्य उद्देश असतो लोकमानसात जे ठळक पावले 
आहे त्या शुभंकराचा आधार घेऊन उंची गाठण्याचा. 
साहित्याचे मूल्यमापन करताना आपण ते उत्कट 
आहे की नाही, अस्सल आहे की नाही, त्याला उंची 
आहे की नाही, खोली आहे को नाही हे पाहतो. या 
कल्पना धूसर असल्या तरी त्या आपण वापरतो. 
जेव्हा आपण म्हणतो की दोक्सपीअरच्या किवा 
व्यासाच्या वाड्ूमयात जी खोली आहे ती कालिदा- 
सात नाही, तेव्हा आपणाला म्हणायचे असते ते हे, 
की मानवी जीवनातील दुष्ट, गूढ आणि अनवट 
घटनांचे, शक्‍्ति-व्यक्‍तींचे दर्शन कालिदास घडवीत 
नाही. अश्याच धर्तीवर विधान करावयाचे झाल्यास 
असे म्हणता येईल, की राष्ट्रीय वाडूमयात क्वचित 
खोली आढळणार नाही पण असामान्य उंची तेथे 
हवीच हवी, व ती असतेही. ही उंची म्हणजे तरी 
काय? तर जनमानसातील “ आदर्श ” या वाडूमयात 
यशस्वी दृष्ट्या चित्रित झालेले असतात एवढेंच 
नव्हे तर त्यांचा पुरस्कार येथे केलेला असतो. 
रामायण रामाचा, हनुमानाचा, बिभीषणाचा गौरव 
करते. महाभारत भीष्म, श्रीकृष्ण, अर्जुन यांचा 
गौरव करते, तर आंबेडकरांचे ' भगवान वृद्ध आणि 
त्याचा धम्म ' गौतम बुद्धांचा गौरव करते. आदशं 
म्हणून पुरस्कार करते. 


या आदर्शांच्या पुरस्कारामुळे- मग हे आदश 
व्यक्‍ती असोत वा गुण असोत- राष्टीय ग्रंथांचे 
लौकिकपण कमी न होता उलट वाढतेच, कारण 
जनमानसात वास्तव आणि आदशे यांना सराखेच 


ऱ्ट 


स्थान असते. वास्तवाची उपेक्षा न करता, जन- 
मानसातील आदशे राष्ट्रीय स्वरूपाच्या वाडूमयात 
नव्याने प्रतिष्ठित पावतात. आणि त्यायोगे सामूहिक 
मनातील जागृत अंश या साहित्यकृतींत स्वत:चे 
प्रतिबिंब पाहातो. राष्ट्रीय आदर्शांना धक्का 
लावणारे मूतिभंजक साहित्य कधीही राष्ट्रीय म्हणून 
मान्यता पावू शकत नाही. आदर्श आणि वास्तव 
हे एकमेकांच्या प्रकाशात समजून घेता येतात. 
आणि अश्लाच आकलनाचा साहित्यनिमितीलाही 
उपयोग होत असतो. आदर्शांच्या कल्पना आणि 
आदर्शांना सामोरे जाण्याच्या तऱ्हा प्रत्येक युगात 
पालटतात एवढेच. अशा बदलत्या आदर्शांचे उन्नत 
विव राष्ट्रीय वाड्मयात वेळोवेळी उमटल्यावाचून 
राहात नाही. 


प्रस्तुत विचाराची भारतीय संदर्भात छाननी 
करताना कोणी अशी विचारणा करू शकेल, को 
शरच्चंद्रांचा € देवदास ' कोणत्या अर्थाने राष्ट्रीय 
जनमानस व्यक्‍त करतो ? किंवा गालीबची मदिरा- 
सक्ती कोणत्या अर्थाने आपल्या राष्ट्रीय आदर्शात 
वसते ? अशा प्रश्‍नांना अर्थातच्‌ सरधोपटपणे कोठ- 
लेही उत्तर देता येणार नाहो. शरच्चंद्र किवा गालीब 
यांच्या एकंदर वाड्मयीन कतंबगारीचे स्वरूप अश्या 
ठिकाणी समजावून घ्यावे लागेळ आणि एकंदर 
जनमानसावर असलेला त्यांचा प्रभाव जोखावा 
लागेल. शरच्यंद्रांच्या इतर धीरोदात्त नायक-नायि- 
कांची चिकित्सा करावी लागेल. आणि गालीबच्या 
काव्यातील उत्कट ईइवरभक्तीचे सुक्ष्म विदलेषण 
करावे लागेल. 


इतिहासाच्या पाश्‍वंभूमीवर पाहिले असताना 
साधारणपणे असे दिसुन येते, की आपल्या राष्ट्रीय 
वाडू्मयातील महत्त्वाचे ग्रंथ, भारतात समन्वयाची, 
एकीकरणाची प्रक्रिया चाळू असताना निर्माण 
झालेले आहेत. समन्वय साधला जात असल्याच्या 
खुणा त्यांच्या आशयावर या ना त्या प्रकारे उम- 
ट्ल्या आहेत. रामायणात धर्म, अथ, काम या तीन 
मूल्यांचा समन्वय करून एक त्रिसुत्री वाचकांपुढे 
ठेवण्याचा यत्न दिसतो. रामाबरोबरच वाली सुग्रीव, 
बिभीषण, मंदोदरी यांच्याही व्यक्तिरेखा तेजस्वी 
रूपात वाल्मीकीने पुढे मांडलेल्या आहेत. किष्किंधा 


नवभारत 


ऑगस्ट १९७८ 


आणि लंका यांची वर्णने अयोध्येपेक्षा कमी रमणीय 
नाहीत. महाभारतात तर समन्वयाची दृष्टी उघड- 
उघड आहे. किंबहुना मूळ जयाचा विस्तार त्यातूनच 
प्रामुख्याने उद्भवला आहे. काल्दासानेही वैष्णव 
आणि शैव या दोहोंचाही सारखाच आदर केला 
आहे. मध्ययुगातही हीच प्रक्रिया पुढे चालू राहिलेली 
दिसते. ज्ञानेश्‍वरीत शांकर वेदान्त आणि भक्‍्ति- 
संप्रदाय यांचे मीलन घडवून आणले गेले आहे, तर 
* दासबोधात ' भागवतधर्मातील उदात्त तत्त्वे व 
प्रवृत्तिधर्म यांची सांगड रामदासांनी घातली आहे. 
ग्रंथसाहेब तर हिंदुधर्मातील आणि इस्लाममधील 
तत्त्वे एकत्र आणण्याचा * दीने इलाही ' सारखाच 
भव्य प्रयत्न म्हणावा लागेल. अर्वाचीन काळातील 
श्रेष्ठ राष्ट्रीय ग्रंथातून ही समन्वयवादी वृत्ती आधु- 
निकता प्राप्त करून घेण्यासाठी धडपडताना दिसते. 
* सिथेसिस ऑफ योगाज ? हे केवळ अरविदांचे 
तपन न राहाता ते अनेक थोर आधुनिक भारतीय 
विचारवंतांचे ध्येय झालेले दिसते. उदाहरणाथ, 
प्रवृत्तिपर वेदान्त आणि एकोणिसाव्या शतकातील 
उत्क्रांतिवाद यांचीं बेमाळूम सांगड लोकमान्यांनी 
घातलेली आहे, तर पंडित नेहरूंच्या लेखनात भार- 
तीयांच्या राष्ट्रवादी आणि समाजवादी मनोप्रवत्तींचा 
विलक्षण आकर्षण मिलाफ झालेला आहे. 

अशा प्रकारच्या समन्वयाची प्रेरणा ज्या ग्रंथांच्या 
मागे नाही त्या ग्रंथांना आपल्याकडे क्वचितच 
राष्ट्रमान्यता मिळालेली आहे. एकांगी, एकारलेल्या 
आणि टोकाला जाणाऱ्या विचाराला भारतीयांच्या 
अंत:करणात क्वचितच्‌ थारा मिळतो. एम्‌, एन्‌. 
रॉय यांचे ग्रंथ याचे उत्तम उदाहरण होत. व्यासंग 
आणि प्रखर बुद्धिमत्ता यांच्या जोरावर लिहिले 
गेलेले हे ग्रंथ भारतीयांना जवळजवळ ऐकूनदेखील 
ठाऊक नसतील, प्राचीन वाडूमयातील जैन आणि 
महानुभाव ग्रंथांची स्थितिदेखील़ यापेक्षा वेगळी 
नाही. अगदी हिंदुत्वाचा पुरस्कार करणार्‍या सावर- 
करांचे ग्रंथदेखील समन्वयाची प्रेरणा कमी प्रभावी 
असल्यामुळे टिळक व गांधी याच्यापेक्षा खपच कमी 
लोकप्रियता प्राप्त झालेले दिसतात. हा प्रकार 
मुळातच चांगला की वाईट यावर वाद होऊ शकेल; 
परंतु राष्ट्रीय वा्मयाचा विचार करताना त्याचा 
झालेला परिणाम लक्षात घेणे फार आवश्यक आहे. 


आपल्या राष्ट्रीय वाड्य़याचे स्मरण 


ऐतिहासिक पाइ्वभूमीवर आपल्या राष्ट्रीय ग्रंथांचे 
आणखी एक वैशिष्ट्य सहज नजरेत भरते. ते हे 
की आपला इतिहास घडविण्यातही हे ग्रंथ सहभागी 
झालेले आहेत. युरोपीय अभ्यासक मोठ्या अभि- 
मानाने सांगतात की रूसो आणि व्होल्तेर यांचे ग्रंथ 
फ्रेंच राज्यक्रांती घडविण्यास कारणीभूत झाले. 
फिक्टचा ग्रंथ वाचून जर्मन लोक राष्ट्राभिमानाने 
पेटून उठले आणि मॅझिनीचे “ ड्यूटीज भफ 
मॅन ! सबंध इटलीच्या स्वातंत्र्ययुद्धाची प्रेरणा ठरू 
शकले. आपल्यालाही असा अभिमान सार्थपणे 
बाळगता येतो. आपल्याही राष्ट्रीय ग्रंथांनी लोकांचे 
विचार. वृत्ती, आचार, आवडी निवडी आणि 
आकांक्षा घडविण्यास हातभार लावलेला आहे. 
उपनिषदांनी आमच्या पूर्वजांना अंतर्मुख केले; आणि 
बुद्धाच्या धम्मपदाने त्यांना निरर्थक हिंसाचारा- 
पासुन परावृत्त केले. मध्ययुगातील कबीराच्या 
दोह्यांनी असाच चमत्कार केलेला आहे. ज्ञानेश्‍वरीने 
अनेकांना संस्कृतच्या वावग्या अभिमानापासुन मुक्‍त 
केलेले आहे आणि परतत्त्वस्पर्ाप्रत नेऊन सोडलेले 
आहे. अर्वाचीन काळात, तर विवेकानंद, गांधी, 
नेहरू यांच्या ग्रंथांनी लोकांमध्ये घडवून आणलेला 
बदल केवळ लोकविलक्षण आहे. गांधीनेहरूंची 
आत्मचरित्रे अनेक कार्यकर्त्यांना स्वातंत्र्य लढ्यात 
सामर्थ्य देऊन गेलेली आहेत. डॉ. आंबेडकरांचे 
साहित्य असंख्य दलित बांधवांना अपूर्वे असा 
आत्मविदववास देऊ शकले आहे. 

कोणी म्हणेल, की अशा प्रकारचा प्रभाव वैचा- 
रिक ग्रंथ पाडू शकले असले तरी ललित वाडूमयात 
ही कुवत मुळातच नसते; अगदी इतिहास घडविण्यास 
कारणीभूत नसल्या, तरी जीवनावर संस्कार घडवून 
त्याला वळण लावण्यास आपल्या राष्ट्रीय वाडूमया- 
तील ललित साहित्यकृती कारणीभूत ठरल्या आहेत. 
त्यातील जिवंत व्यक्‍्तिरेखांनी हे कार्य जावळे 
आहे. रामायण-महाभारतातील अनेक पात आजही 
आपल्या जनमानसाच्या विराट रंगभूमीवर वावरत 
आहेत. भीष्म, श्रीकृष्ण, द्रौपदी, धर्मराज, कणे, 
एकलव्य, भीम, अर्जुन, राम, लक्ष्मण, भरत, हंतुमान, 
ह्या व्यक्तिरेखा आजही भारतीयांच्या लेखी जिवंत 
व्यक्‍तीपेक्षाही जिवंत आहेत. स्वतःच्या कुटिल पण 
सात्विक राजनीतीने सर्वांनाच चकित करणारा आर्य 


२९ 


चाणक्य, तरल, नाजूक पण मानिनी शकुतला, 
मनाच्या श्रीमंतीने कुणासही जिंकून टाकणारा 
चारुदत्त, स्वतःच्या मानसकन्येस हरवून बसणारा 
काबुलीवाला, मेघदूतातील कान्ताविरह असह्य 
झालेला अनामिक यक्ष, मैत्रीचे मूल्य प्राणपणाने जतन 
करणारा मृद्राराक्षसातील चंदनदास, ही आणि 
अद्यांसारखी अनेक पात्रे भारतीयांच्या मनात ठाण 
मांडून वसलेली आहेत. आणि जोपर्यंत त्या व्यक्‍्ति- 
रेखा आमच्या स्मरणात राहणार आहेत, तोपर्यंत 
आम्ही स्वतःचे रूप हरवून बसण्याची भीती बाळ- 
गण्याचे कारण नाही. भारतीयांचे भारतीयत्व 
टिकविण्याचे सामर्थ्यं त्यांच्यात जरूर आहे. 


परिस्थितीच्या पुरात वाहात जाऊन भारतीय 
स्वतःचा चेहरामोहरा पार हरवून बसण्याची भीती 
आज उत्पन्न झाली आहे. एक ' स्टँडर्डाइझ्ड ' आधु- 
निक मानव उत्पन्न होण्याची शक्‍यता घाऊक निरमि- 
तीच्या प्रचंड कारखान्यांमुळे निर्माण झाली आहे. 
परंतु या यांत्रिकी वावटळीतही भारतीय माणूस नवा 
भारतीय म्हणून उभा राहील याची ग्वाही आपल्या 
राष्ट्रीय वाड्मयातील शेकडो तेजस्वी व्यक्तिरेखांची 
आजही असलेली लोकप्रियता देत राहातो. 


भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथांनी जसा येथील इतिहास 
घडविण्यात सहभाग घेतला आहे तसेच आपल्या 
मनोप्रवृत्तीचे अतिशय प्रमुख वैशिष्ट्य जे आध्या- 
त्मिकता ते घडविण्यात पुढाकार घेतलेला आहे. 
वैचारिक वाडूमय असो, गद्य ललित वाड्मय असो 
वा काव्य असो कोठेही हा आध्यात्मिक संस्कार 
राहतोच. ' धम्मपद * सारखा ग्रंथ बौद्ध धर्मपरंपरेत 
गीतेसारखी मान्यता पावलेला ग्रंथ आहे. ही धर्म- 
परंपरा निरीश्वरवादी आणि अनात्मवादी मानली 
जाते. गालीबची काव्यरचना मुस्लीम वातावरणात 
आणि उर्दूत झालेली आहे. परंतु दोन्ही ठिकाणी 
उच्च अशा प्रकारची आध्यात्मिकता ( स्पिरिच्यू- 
अँलिटी ) दृष्टीस पडते. आध्यात्मिकतेची निष्कारण 
हेटाळणी करणारे आणि केवळ ऐहिक सुखोपभोगांचा 
डिडिम बडविणारे तकंटी वाडूमय येथे कधीच राष्ट्रीय 
पातळीकर जाऊन पोहोचलेले नाही. मग ते चार्वाकाचे 
वाड्मय असो, की मानवेंद्र नाथ रॉय यांचे वाडमय 
असो, आणि कोणत्याही काळातले वाड्मय असो. 


२३० 


ही प्राणभूत ठरणारी आध्यात्मिकता कोणत्या 
स्वरूपाची आहे ? हा प्रश्‍न स्वतंत्र विचारार्थ घेता 
येण्यासारखा आहे. येथे लक्ष्यात घ्यावयाची ती फक्त 
या आध्यात्मिकतेची नितान्त आवश्यकता. एखादा 
ग्रंथ वैदिक परंपरेतील आहे, की ओऔपनिषदिक 
परंपरेतील आहे, की बौद्ध परंपरेतील आहे हा 
प्रश्‍न गौण महत्त्वाचा आहे. तो कोणत्या जातीतील 
ग्रंथकाराने लिहिला आहे, हा तर विलकुल महत्त्वाचा 
प्रश्‍न नाही. अत्युच्च पातळीवर आणि अस्सल 
थोरवीच्या ठिकाणी भारतीयांनी नेहमीच नि:पक्ष- 
पातीपणा दाखविला आहे. विनम्रता दाखविलेली 
आहे. त्या ग्रंथात उदात्त स्वरूपाची आध्यात्मिकता 
आहे की नाही, ह्याची दखल मात्र त्यांनी नेहमीच 
घेतली आहे. कालिदासाचे उदाहरण या ठिकाणी 
उचित ठरण्यासारखे आहे. वृद्धप्रणीत निवृत्ती 
किवा आत्मसाक्षात्कारामागे लागलेल्या उपनिषदांची 
विरक्‍तता यांचा सढळ पुरस्कार कालिदासात 
आढळत नाही. तो आहे वोलून चालून प्रणयाचा 
आणि शृंगाराचा कवी. जीवनावर अपरंपार निष्ठा 
ठेवून चारही पुरुषार्थांना मान्यता देणारा एक 
आनंदी कवी. परंतु त्याच्या प्रणयचित्रांना भारतीयांनी 
शेकडो वर्षे डोक्यावर घेतले आहे; कारण या प्रणय- 
चित्रांची आध्यामिक उदात्तता कोठेही डागळलेली 
नाही. कासानोवाच्या लफड्यांचा लोफडपणा तेथे 
कोठेही डोकावत नाही. शरद्‌वाबूंच्या कित्येक वेळा 
पौरुषत्वहीन वाटणाऱ्या नायकांच्या प्रेमालाही त्यांनी 
योग्य ती दाद दिली आहे. याचेही कारणही 
आध्यात्मिकताच आहे. 

प्राचीन व मध्ययुगीन काळात * धर्म ' ही अतिशय 
महत्त्वाची संस्था होती. तिचा परिणाम म्हणून या 
दोन्ही काळांतील भारतीय वाळूमय आध्यात्मिक 
झाले; परंतु अगदी अर्वाचीन काळातही ते तसेच 
आहे काय ? असा प्रश्‍न साहजिक मनात उभा 
राहील. त्याचे उत्तर होकारार्थीच आहे. ब्रिटिश 
काळातील श्रेष्ठ भारतीय विचारवंतांच्या विचारा- 
तील धामिक अंग बदलत्या स्वरूपात प्रकट झाले 
असले, तरी अगदी ठळक आहे आणि परिणामतः 
ही आध्यात्मिकताही तितकीच ठळक आहे. निधर्मी 
नेहरूंमध्येही ती काव्यात्मकतेच्या बुरख्याखाली 
मागच्या दरवाजाने आलेली आहे. किंबहुना केवळ 


नवभारत 


ऑगस्ट १९९७८ 


सांकेतिक धर्मकल्पनांचा आधार घेण्यापेक्षा जास्त 
व्यापक, मानवतेच्या पातळीवर अर्वाचीन आध्य़ा- 
त्मिकता जाऊ पाहाते आहे. उत्क्रांतिवाद, विरव- 
चैतन्यवाद, तुलनात्मक धर्मंचिकित्सा यांच्या 
आधाराने ती वाढताना दिसते आहे ती यामुळे. 
आष्प्रात्मिकततेचा भारतीय राष्ट्रीय साहित्यातील 
धागा अतुट असला, तरी असे समजण्याचे कारण 
नाही की हे वाडूमयसंचित नवनवोन्मेषश्याळिनी 
नाही. प्रकार नेमका उलटा आहे. प्रत्येक काळातील 
राष्ट्रीय साहित्यकृती ठरू हाकतील असे ग्रंथ एखादी 
नवीन मिती ( नवीन डायमेन्शन ) निर्मांण करताना 
दिसतात. आणि या नाविन्याच्याच जोरावर त्यांना 
त्यांचे महत्त्व आणि वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान प्राप्त होताना 
दिसते. कग्वेदात निसर्गशक्‍्तींचे देवतीकरण आहे 
आणि मानवाच्या ऐहिक समृद्धीसाठी, त्यांना आवा- 
हन केलेले आहे. यज्ञसंस्था तेथे केंद्रस्थानी आहे. 
उपनिषदांत भारतीय माणूस अंतमुख झालेला आहे. 
आत्म्याच्या साक्षात्काराची गूढ तहान त्याला लाग- 
लेली आहे. रामायण-महाभारतात वैदिक आणि 
औपनिषदिक दोन्ही धारांचा समन्वय धर्म, अर्थ, 
काम यांच्या मिलाफातुन साधलेला आहे. भक्तीची 
नवीन कल्पना मांडली गेली आहे. बौद्ध दशनातून 
चिरंतन आनंदासाठी निर्वाणकल्पनेचा पुरस्कार 
केलेला आहे. मानवाच्या मूलभत समतेचा प्रथ- 
मोच्चार के मध्य 
भक्‍्तिसंप्रदायांचा प्रयत्न वौद्ध धर्मातील उदात्त तत्त्वे 
"खन त्यांची सांगड वेदान्ताशी घालण्याचा आहे. 


बैठक व्यापक व प्रवृत्तिमार्गी करण्याचा प्रयत्न आहे. 


लोकशाही, राष्ट्रवाद, प्रगती, उत्क्रांती इत्यादी कल्प- 


नवमित्यवद्यम्‌ । ही कालिदासाची उक्ती मध्ययुगात 
नाही, तरी अर्वाचीन काळात अनेक श्रेष्ठ भारतीय 


आपल्या राष्ट्रीय बाड्ययाचे स्मरण 


साहित्यिकांनी शिरोधार्य मानलेली आहे. परंतु या 
उक्तीतील व्यंग्यार्थाने सुचित होऊ शकणारा अर्धा 
भाग म्हणजे जुन्यातही काही चांगले असू शकते 
याचा कोणालाही विसर पडलेला दिसत नाही. 


भूतकाळाची पाठी संपूर्णपणे पुसुन टाकून नवेच 
नवे जीवन जगण्याचा; आमूलाग्र क्रांती धंडवून 
आणण्याचा भ्रामक संदेश काही विचारवंत देत 
असतात. सर्वस्वी अशक्‍य अशी ही गोष्ट ते सांगत 
असतांत. आपल्या राष्ट्रीय वाड्मयात असा टीपेचा 
सुर कानावर पडत नाही. या वाडूमयातून जे 
भारतीय प्रज्ञान ( ७80011 ) जतन केले 
गेले आहे, त्याचाच हा परिणाम आहे. हे 
प्रज्ञान म्हणजे एकसंघ आणि अंतविरोध नसणारा 
एकादा विचारव्यूह नव्हे, तर हे ग्रंथ मुळातूनच 
समजांवून घेऊन प्राप्त करून घेण्याची ती गोष्ट 
आहे. भारतीय म्हणून ज्याला जगावयाची इच्छा 
आहे, त्या कोणालाही हा योग पार पाडल्याशिवाय 
गत्यंतर नाही. तो पार पाडताना भाषेची अडचण 
येऊ न देणे हे एक महत्त्वाचे सामाजिक कर्तेव्य 
आहे. फक्त तमिळ जाणणारांना तामिळमधून, 
फक्त बंगाली जाणणारांना बंगालीमधून याप्रमाणे 
त्या त्या प्रमुख भारतीय भाषेत हे सवे संचित 
शेवटच्या इच्छुक वाचकापर्यंत नेऊन पोहचविले जाणे 
आज नितान्त आव्यक आहे. 


काही ग्रंथ-विशेषत: अर्वाचीन काळातील काही 
ग्रंथ-असे असतात, की गुणवत्ता अगदी असाधार॥ 
नसली तरी हे ग्रंथ भारतभर मान्यता पावून जातात. 
अशांचा उल्लेख राष्ट्रीय वाडूमयाच्या संदर्भात कर 
इष्ट ठरेल. धर्मानंद कोसांबींचे ' भगवान्‌ बुद्धचरित्र * 
मोहून राकेशांचे ' आषाढका एक दिन हे नाटक 
जदुनाथ सरकारांचे शिवचरित्र, आजादांचे * इंडिया 
विन्स फ्रीडम ', छगलांचे ' रोझेंस इन्‌ डिसेंबर हं 
आत्मचरित्र, * गाइड! किंवा ' संस्कार सारख्या 
कादंबर्‍या, मोरारजीभाईचे आत्मचरित्र, अमृता 
प्रीतमच्या काही कथा, राहुल सांकृत्यायनचे व्होल्गा 

गंगा, “ लोहियांचे ! “ इतिहासचक्र १, अक्या 
प्रकारची ही पुस्तके होत. काळाच्या ओघात, ह्या 
आजमितीस भारतभर मान्यता पावलेल्य़ा पुस्तक * 
बाबतचे आकर्षण पुढे कितपत टिकेल हे. सांगणे 


३१ 


आताच शक्‍य नाही आणि आवश्यकही नाही; पण 
अशा उत्तमोत्तम पुस्तकांच्याविषयी होणार्‍या चर्चेचा 
उपयोग आपल्या राष्ट्रीय वाळ्मयाविषयीची आस्था 
वाढण्यासाठी जरूर होऊ शकेल; जाणीवपूर्वक तसा 
उपयोग करूनही घेता येईल. नाही म्हटले तरी 
त्यांची गुणवत्ता राष्ट्रीय ग्रंथांच्या प्रकारची आहे, हे 
सिद्ध झाल्यासारखे दिसते आहे. 


य़ा ठिकाणी आणखी एक गोष्ट आपल्याला 
प्रकर्षाने जाणवते ती अशी, की काही ग्रंथ साहि- 
त्यिक दृष्ट्या चांगळे असले तरी त्यांची प्रकृती 
मुळातच अतिप्रादेशिक व विशिष्ट भाषेशी फारच 
तिगडित अश्ी असते. आणि हे त्यांच्या भारतीय 
होण्याच्या आड येते. भाषांतरित होताच त्या पुस्त- 
कांची मौज पार उडून जाते. ताराशंकर बंदोपाध्याय 
यांच्या ग्रामीण कादंबर्‍या, माणदेशी माणसे 
सारखी व्यक्‍तिचित्रे किवा रामवृक्ष बेनीपुरींचे 
 माताकी मिट्रिया'सारखे पुस्तक ही या प्रकारची 
उदाहरणे म्हणून देता येतील. आचार्य अत्र्यांचे 
वाड्मय सारेच्या सारे या प्रकारातील आहे. 


अज्ीही काही पुस्तके आहेत, कौ जी साहिर- 
दष्ट्या कितीही उत्कृष्ट असली तरी त्यांचा समा- 
वेश आपल्या राष्ट्रीय वाड्‌्मयात करण्याचा मोह 
आवरला पाहिजे. उदाहरणार्थ “बावरनामा ' हे 
पुस्तक. ही अविस्मरणीय स्मृतिचित्रे तुर्की आणि 
पशियन परंपरेतील मानणे रास्त होईल. त्यांचे 
संदर्भविश्व तसे आहे. केवळ मुघल साम्राज्याचा 
संस्थापक होता म्हणून या आत्मचरित्राबावत उदार 
दष्टी स्वीकारणे उचित होणार नाही. या आठव- 
णींचा उत्तरार्ध भारत आणि भारतीयांशी संबद्ध 
आहे. इब्राहिम लोदीचा आणि राणा संगाचा पराभव 
वर्णन करणारे भाग एंतिहासिक ' साधन ' म्हणून 
महत्त्वाचे आहेत. बाबराची शैली मूळची अत्यंत 
मोहक असली पाहिजे हे उपलब्ध संस्कृत प्रचुर 
मराठी भाषांतर वाचतानादेखील जाणवते. जगातील 
श्रेष्ठ आत्मचरित्रांत नाव घेतले जावे अश्ी या 
छोटेखानी पुस्तकाची योग्यता आहे. परंतु “ बाबर- 
नामा ' हा आपला राष्ट्रीय ग्रंथ नव्हे. ह्दोस्थान 
विषयी बावराच्या मनात जे परकेपण ठासून ' भर- 
ललेळे दिसते तेच परकेपण आपल्यालाही या पुस्तका- 


३२ 


विषयी शेवटपर्यंत वाटत राहाते. मध्ययुगीन 
फार्सीतील आणि ब्रिटिशकालीन उर्दृेतील अनेक 
उत्तमोत्तम ग्रंथांना भारतीय ग्रंथ म्हणून राष्ट्रीय 
प्रतिष्ठा का लाभू शकली नाही, हे अशा उदाहरणांनी 
उलगडू शकते. 


त्या त्या भाषेतील उत्तमोत्तम अक्षरग्रंथ 
( ०88808 ) निवडून त्यांचे अनुवाद विविध 
भाषांत करवून घेऊन, राष्ट्रीय पातळीवर वक्षिसे 
अथवा अनुदाने देऊन राष्ट्रीय वाळूमयाची निमिती 
करण्याचे प्रयत्न असफल होताना दिसतात. उत्स्फूर्त- 
पणे भारतमान्यता पावलेल्या ग्रंथांच्या शतांशही यश 
अश्या पुस्तकांना मिळत नाही. ही चिंतनीय बाब एक 
गोष्ट स्पष्ट करते. ती म्हणजे एखाद्या ग्रंथावर 
* राष्ट्रीय ' म्हणून शिक्‍्कामोतंब करण्याचा खराखुरा 
हक्‍क भारतीय जनतेचा आहे. चोखंदळ टीकाकार 
किवा व्यासंगी विद्वानांचा नाही. हा प्रकार फक्त 
आपल्याकडेच आहे असे नाही. युरोपीय वाड्मया- 
तही हेच दिसून येते. कित्येक इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन 
किवा इटालियन लेखकांना त्यांच्या त्यांच्या भाषेत 
अव्वल स्थान मिळते. परंतु युरोपियन कीर्ती त्यांच्या 
वाट्यास येतेच असे नाही. रोमॅटिक कवींचे स्थान 
इंग्लिश साहित्यात फारच वरच्या दर्जाचे आहे; परंतु 
युरोपीय कौर्ती फक्त बायरनलाच मिळालेली आहे. 
फ़ेंच कांमेडी ही फारच आकर्षक आहे; परंतु 
सुखात्मिका लिहिणार्‍या मोल्येरच्या वाट्याला 
आलेली कीर्ती इतर कोणाला मिळालेली नाही. 
रशियनांनी असे कांदबरी वाड्मय निर्माण केले आहे, 
को इतर युरोपियन राष्ट्रांचे कादंबरीवाडःमय त्यापुढे 
फिके पडावे; परंतु टॉल्सटॉय आणि दोस्तोवस्की 
यांनी युरोपीय जनमानसावर जो विलक्षण खोल 
ठसा उमटविला आहे, त्याला तोड नाही. 


केवळ नशीबाचा हवाला देऊन ही बाब सोडून 
देता येणार नाही हे जसे खरे आहे, तसेच खोलवर 
वाड्मयीन चिकित्सा करूनही काही हाती लागेल 
असे खात्रीने सांगता येणार नाही. 

असे असले तरी आपले भारतीय राष्ट्रीय वाड्मय 
एक मोठा दिलासा देते. तो म्हणजे राष्ट्रीय 
पातळीवरची मान्यता या देशातील कोणत्याही 
भाषेतील साहित्यिकाला मिळू शकते हा होय, 


नेवभारत 


ऑगस्ट १९७८ 


मराठी समीक्षक बंगाली साहित्यिकांचे दाखले देऊन 
मराठींला कमी लेखीत असतात किंवा बंगाली 
साहित्यिकांना हिंदीचा हेवा वाटत असतो. काही 
वेळा आपल्याच भाषेतील साहित्य इतर भाषांतील 
साहित्यापेक्षा वरचढ आहे असेही दाखविण्याचा 
खटाटोप काही टीकाकार करोत असतात. असल्या 
प्रयत्नांच्या मर्यादा आपले राष्ट्रीय वाड्मय स्पष्टपणे 
उघड्या पाडते. येथे ' मेनी आर कॉल्ड बट ए फ्यू 
आर चोझन ' असा मामला असला, तरी भाषेचा 
अडसर नाही हेच खरे. 


आपले राष्ट्रीय वाडू्मय- विशेषतः अर्वाचीन 
वाडूमय - हे खूपसे आपल्या राष्ट्रपुरुषांनी घडविले 
आहे, हा महत्त्वाचा विशेष आहे. म्हणजे ग्रंथलेखन 
केले नसते, तरी यांतील कित्येक * लेखक ' राष्ट्र 
पुरुष म्हणून लोकांच्या स्मरणात आणि भारतीय 
इतिहासात राहिलेच असते. टिळक, गांधी, नेहरू, 
आंबेडकर, सावरकर, राधाकृष्णन्‌, हे अशांपैकी 
महापुरुष होत. यांच्या व्यक्तिमत्त्वाने आणि 
कार्यातुन यांचे लिखाण वजा केले गेले, तरी त्यांच्या 
महत्त्वात फारसा काही फरक पडेल असे नाही. 
लेखकाचे व्यक्तिमत्त्व त्याच्या वाड्मयापेक्षा मोठे 
पाहिजे असे काही वेळा म्हटले जाते, त्याचा अथं 
या संदर्भात उलगडू शकतो. व्यवती म्हणून अतिशय 
फडतूस असणारी व्यक्‍ती राष्ट्रीय उंचीचे वाड्मय 
निर्माण करू शकत नाही किंवा शकणार नाही असे 
म्हणूनही हाच अभिप्राय व्यक्‍त करता येईल, 

इंग्लंडमध्ये राष्ट्रीय महत्त्वाच्या महापुरुषांचे दफन 
वेस्ट मिन्स्टर अँबेच्या प्रांगणात करण्याची प्रथा रूढ 
आहे. हिच्य़ाच धर्तीवर आपल्याकडे काही करावयाचे 
झाल्यास, आपल्या राष्ट्रपुरु्षांचे दहन आपणास 
गंगा - यमुनेच्या संगमावर करता येते आणि आपले 
राष्ट्रीय साहित्यिकही व्यक्‍ती म्हणून इतक्या तोला- 
मोलाचे असतील की ठरविलेल्या विशिष्ट जागी 
इतर राष्ट्रपुरुषांप्रमाणेच त्यांचा उत्तरविधी मोठ्या 
इतमामाने पार पडू शकेल, 


अखेरीस राष्ट्रीय म्हणून निःसंदिग्धपणे गोर- 
विल्या जाणार्‍या साहित्याची आणि साहित्यिकाची 
पातळी काही वेगळीच असते. जनतेच्या हृदयातील 
त्यांचे स्थान अबाधित असते. काळाच्या ओघात 


आपल्या राष्ट्रीय वाडय़याचे स्परण 


साहित्यिकांच्या पिढ्या येतात आणि जातात. जुन्या 
अभिरुचीची आणि विचारांची मानखंडना होते 
आणि तथाकथित नव्या म्हणून गौरविलेल्या साहि- 
त्यिकांचे साहित्यही कालांतराने मोडीत निघते. 
साहित्यसम्राट म्हणून काल गौरविल्या गेलेल्यांची 
पुस्तके आज फूटपाथवरही कोणी विकत घेत नाही. 
अनेक कमिट्यांची अध्यक्षपदे भूषविलेल्य़ा विद्वानांचे 
विचार आणि अनेक बक्षिसे पटकाविलेल्या साहित्य- 
कृती काळाच्या त्रौर्यापुढे मेणासारख्या वितळून 
जाताना दिसतात. 

परंतु राष्ट्रीय साहित्याचे असे होत नाही. ते 
अनेक पिढ्यांच्या आवडीनिवडीच्या भट्टीत आणि 
काळाच्या कसोटीवर टिकून राहाते. सैद्धांतिक 
फूटपट्टयांनी त्यांची मोजदाद होत नाही, तर ते 
स्वतःच उंची आणि खोली मोजण्याचे मानदंड ठरते. 


डड 


त्याचे वाचन आणि मनन हा निर्भेळ करमणुकीचा 
प्रकार किवा विशुद्ध कलास्वाद न उरता मनापासून 
पार पाडण्याचे नैतिक कर्तव्य बनते. 

उंच हिमालयाच्या शिखरांचा उपयोग काय? 
तितक्‍या उंचीवर जाणार कोण ? असे प्रश्‍न काही 
प्रामाणिक परंतु मूखे माणसे सहज विचारू शकतील. 
उंच हिमालय आहे आणि बर्फाच्छादित शिखरे 
आहेत म्हणूनच गंगा आणि यमुनांना सदोदित 
पाणी राहाते आणि याच पाण्याच्या जोरावर हजारो 
एकर शेती बहरते आणि तिच्या जिवावर लक्षावधी 
माणसांची उपजीविका होते हाच हा अतिउंच 
हिमालयीन शिखरांचा उपयोग हे त्यांना द्यावयाचे 
ठणठणीत उत्तर. आपल्या राष्ट्रीय वाडूमयाच्या 
भानासंबंधी, त्याच्या वाचनासंबंधी आणि अभ्यासा- | 
संबंधीदेखील आपले अंतिम उत्तर असेच राहील, 


__________________ि 
कलौ ट२__७४ ट्२ (१6 _(२ ट्र 
यत्ता सिमट स्तुनिमिती सहकारी 
संस्थाः ठिमिंटेड, कराड 


नगर, होसिंग सोसायटी, कराड ( जि. सातारा ) 


६ आमची उत्पादने & 
४८” ठ्यासापर्यंतचे प्रेशर नॉनप्रेशर पाइप्स. 


६२ शिवाजी 


(१) ४” व्यासापासून ४८ ८ 
(२) सेप्टिक टॅक्स व वॉटर टॅक्‍स. व्या 
(३) व्ही टाईप गट्स॑, हाफ राउंडस्‌ व केप पोल्स. 
४) काँक्रीटचे टॉलोब्लॉक्स, दरवाजा फ्रेम, खिडकी फ्रेम छावण्या, तुळया व इतर सामान. 
र ५) मजबूत, टिकाऊ, गुणवत्तेत सरस माल माफक दरात मिळेल. क 
(६) लिफ्ट इरिगेशन स्किम्स सव्हे करून पूर्ण करून देण्याची कळ व क 
(७) पू्वेरचित घरांचे सुटे भाग, तसेच स्वस्तात घरे बांधून देण्याची साय. 
-: पत्रव्यवहाराचा पत्ता '- 
) फोन नं, ५२०, ७५४ 

रा. श्री कोटणीस 


चेअरमत 


६२ शिवाजीनगर, कराड ( जि. सातारा 


शा. ग. पवार 
__ अँनेशिग अयसेटर_  नन्क्न्न्क्त्लल््ला ता डायरेक्टर __ 


न. भा. "५ 


त्त त्राता 


राळा; 


लभत 


व क्ट गि “१:52 


शांताराम भालचंद्र देव 


भारतीय पुरातत्त्व : काही विचार 


अलीकडे काही दिवसात भारतात पुरातत्त्वीय 
शोधांवद्दल अधूनमधून बर्‍याचवेळा लोकांमध्ये 
कुतूहल उत्पन्न करतील अक्या बातम्या येत असतात. 
अर्थात अक्या तर्‍हेच्या शोधांवद्दल लोकांच्यामधे 
उत्सुकता असते हे खरे असले, तरीदेखील या उत्पुक- 
तेचा चेहरामोहरा आता बदलत चाललेला आहे. 
या संशोधनाबद्दल आणि त्याच्यातून लागणार्‍या 
शोधांच्या भोवती एक अद्भुतरम्यतेचे वलय असते 
हे मान्य केले, तरी या संशोधनाला शास्त्रीय वैठक 
आहे, याची जाणीव सर्वसामान्यांनाही थोड्याफार 
प्रमाणात झाळेली आहे, ही एक चांगली घटना 
आहे. 
तसे पाहिले तर या तर्‍हेच्या संशोधनाची सुरुवात 
भारतात तरी फारशी प्राचीन नाही. १७८४ साली 
कलकत्त्याला सर विल्यम जोन्स यांनी आशियाटिक 
सोसायटीची स्थापना केली. या सोसायटीचे मुख्य 
ध्येय प्राचीन भारतीय संस्कृती आणि इतिहास या 
संबंधीच्या संशोधनाला चालना देणे हे होते. अर्थात्‌ 
ज्या क्षास्त्रीय पद्धतीने या क्षेत्रांतील संशोधन सध्या 
केळे जाते, त्या पद्धतीचा किवा दृष्टीचा अवलब त्या 
काळातील ही संस्था करीत होती असे मानणं 
चुकीचे ठरेल. 
तसे प्राहिले तर या संशोधनाचा शिस्तबद्ध आणि 
योजनावद्ध पाया १८६० साली भारतीय पुरातत्त्व 
सर्वेक्षण खात्याची स्थापना झाल्यानंतरच घातला 
गेला. भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण खात्याने गेल्या 
१०० वर्षांठ उत्खनन, समन्वेषण आणि प्राचीन 
स्मारकांचे जतन या तिन्ही क्षेत्रांत उत्कृष्ट काम 
केलेले आहे. जगद्विख्यात पुरातत्त्व्ञ सर मॉटिमर 
व्हीलर यांनी भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण जगातील 


उत्कृष्ट खात्यांपैकी एक अशी त्याची प्रशंसा केलेली 
आहे. सिंधू संस्कृतीच्या स्थलांचे उत्खनन, त्याच- 
प्रमाणे पोर्तुगीज कालातील भारतातील स्मारकांचे 
शास्त्रीय दृष्ट्या उत्कृष्ट जतन एवढ्या मोठ्या 
कालखंडात सर्वेक्षण खात्याचा आवाका पसरलेलाः 
आहे. केवळ उत्खनन आणि जतन एवढ्यापुरतेच हें 
काम मर्यादित नसुन पुरातत्त्वीय रसायनशास्त्र 
त्याचप्रमाणे पुराभिलेख यासंबंधीचे संशोधनही या 
खात्याने गतिमान केलेले आहे. | 

सांस्कृतिक इतिहासाच्या बांधणीच्या दृष्टीने या 
खात्याने नवीन पुरावा उपलब्ध करून या इति- 
हासाला जास्तीतजास्त सलगता देण्याचा प्रयत्न 
केलेला आहे. अशोकाच्या आधीच्या कालातील 
इतिहास फारसा माहीत नव्हता. त्याचप्रमाणे भार- 
ताच्या फाळणीनंतर सिंधू संस्कृतीची बहुतेक सर्व 
स्थळे_ पाकिस्तानच्या वाट्याला गेली. परंतु 
स्वातंत्र्योत्तर काळात कालिबंगन, लोथल, रूपड, 
सुरकोटडा, हस्तिनापुर, लाल किल्ला, नागार्जुन- 
कोंडा इत्यादी स्थलांच्या उत्खननांत इसवी सन पूर्व 
सुमारे अडीच हजार वर्षांपासुन ते इसवी सनाच्या 
दुसऱ्या-तिसऱ्या शतकापर्यंतचा इतिहास आता ज्ञात 
झाला आहे. 


भारतीय पुरातत्त्वीय संशोधनात १९४४ पासून 
ओआणखी एका वैशिष्ट्याची भर पडली आहे. 
रावबहादूर दीक्षित आणि सर मॉटिमर व्हीलर 
यांनी पुरातत्त्वीय उत्खननांत विद्यापीठांतील विद्या- 
थ्यांचा सहकार घेण्याची प्रथा सुरू केली. त्यामुळे 
पुरातत्त्व सर्वेक्षण खात्याबाहेरील तरुण संशोधकांची 
पिढी शिकवून तयार करण्यास मदत झाली, यात 
शंका नाही. पुण्याच्या डेक्कन कॉलेजने या क्षेत्रात 


१2.2 डक , 
"कखगघरचिछजज, 
"रवडटषणतथद्धन 


हि 32. रव्य 
च्लहकप्त 


शद 
अत्यंत नेत्रदीपक कामगिरी केली आहे. याशिवाय 
अलाहाबाद, बनारस, कलकत्ता, बडोदे, सागर, 
पाटणा इत्यादी विद्यापीठांनी अनेक ठिकाणी उत्खनने 
केली आहेत. विविध राज्यांनीही आपापल्या राज्यात 
शासकीय पुरातत्त्व विभाग स्थापन केले आहेत. 
यामुळे गेल्या पंचवीस-तीस वर्षांत पुरातत्त्वीय 
संशोधनाचे अमाप पीक आले आहे. 


* अमाप पीक ' आले आहे, असे सांगताना या 
संशोधनाच्या कार्यवाहीत आणि का्यंवाहीने निर्माण 
झालेले दोष स्पष्टपणे पुढे मांडणे आता अपरिहार्य 
झालेले आहे. आणि या दोषांचे जनकत्व सरकारी 
खाती त्याचप्रमाणे विद्यापीठे यांनी मोठ्या आणि 
खुल्या मनाने स्वीकारले पाहिजे. ते तसे होत नाही, 
हो खरोखर खेदाची बाव आहे. त्यामुळेच त्रयस्थ 
भूमिकेतून हे दोष आणि ते दूर करण्यासाठी उपाय 
कोणते, याचे विवेचन करणे अगत्याचे झाले आहे. 


विद्यापीठांचा जोपर्यंत या संशोधनात सहभाग 
नव्हता तोपर्यंत भारतीय पुरतत्त्वीय सर्वेक्षण खात्याची 
या क्षेत्रात एकाधिकारशाही होती. ती तशी असणे 
काहीवेळा चांगले, तर बर्‍याच वेळा वाईट ठरते. 
एकाधिकारात योजना व शिस्त अंतर्भूत असते असे 
मानले जाते. कालिबंगन-लोथल्सारखी मोठमोठी 
उत्खनने, योजना व शिस्त असल्याशिवाय त्याच- 
प्रमाणे मोठ्या प्रमाणावर पैसे उपलब्ध असल्या- 
क्षिवाय करता येत नाहीत. उत्खननतंत्राच्या दृष्टीने 
पाहाता सर्वेक्षण खात्याची उत्खनने अनुकरणीय 
ठरली आहेत यात शंका नाही. अक्षा योजनाबद्ध 
आणि व्यापक प्रमाणावर केलेल्या उत्खननांमुळे नवी 
नवी माहिती उपलब्ध झाली यात शंका नाही. 
आणि त्यामुळे सिंधुपूर्व संस्कृती, लोहयुगीन संस्कृती 
त्याचप्रमाणे ऐतिहासिक काळातील आद्य संस्कृती 
यांचा ठावठिकाणा लागला आणि ज्यांच्याबद्दल 
वाडू्मयामध्ये किवा इतर साधनांमध्ये उल्लेख 
नव्हता, अशा अनेक बाबी उजेडात आल्या. 

सर मॉँटिमर व्हीलर यांच्या प्रेरणेने अनेक 
विद्यापीठे पुरातत्त्वीय संशोधनात गेल्या ३०-३५ 
वर्षात मोठ्या प्रमाणात भाग घेत आहित. यांपैकी 
काही विद्यापीठांनी या क्षेत्रात उल्लेखनीय काम 
केलेले आहे. डेक्कन कॉलेजने अमयुगीन स्थलांचे 


नवभारत 


ऑगस्ट १९७८ 


व इतिहासपूर्व स्थलांचे केलेले उत्खनन सवंमान्य 
झालेले आहे. बनारस विद्यापीठाने केलेले राजघाटचे 
उत्खनन, अलाहाबाद विद्यापीठाचे कौश्यांबीउत्खनन, 
सागर विद्यापीठाचे एरणचे उत्खनन, नागपूर 
विद्यापीठाचे पौनीचे उत्खनन, बडोदा विद्यापीठाचे 
देवनीमोरी आणि चापानेर येथील उत्खनन ही 
उल्लेखनीय ठरलेली आहेत. 


पुरातत्त्वीय संशोधनात इतर शास्त्रांचीही मदत 
घेणे अपरिहाये ठरते. या संदर्भात डेक्कन कॉलेज 
सोडल्यास इतर कोठेही विविध शास्त्रश्याखातज्ञांचा 
संच उपलब्ध नाही. कालमापनात आणि पुरा-वन- 
स्पतींच्या अभ्यासात अहमदाबाद येथील फिजिकल 
रिसर्चे लॅबोरेटरी आणि लखनौ येथील बिरबल 
सहानी इन्स्टीट्यूट यांनी उल्लेखनीय सहकार्य केले 
आहे. पुरातत्त्वाच्या संशोधनात विविध तज्ञांची 
मदत घेण्याची जाणीव गेल्या फक्त २०-२५ वर्षांतील 
आहे. भूविज्ञान, रसायनशास्त्र, पुरा-वनस्पतिशास्त्र, 
पर्यावरणशास्त्र, पुरा-प्राणिशास्त्र, मृत्तिकाविशलेषण- 
शास्त्र, मानसशास्त्र, पुराभिलेखश्ास्त्र, वास्तुशिल्प- 
शास्त्र इत्यादी शाखांतील तज्ञांची मदत घेणे 
अपरिहार्य ठरलेले आहे. पुरातत्त्वीय संशोधनाच्या 
कक्षा खूपच विस्तारल्या आणि हे संशोधन शास्त्रीय 
पद्धतींचा अवलंब करून केळे जाते, याचेही भान 
सुटलेले नाही. असे असूनही पुरातत्त्वीय संशोधनात 
सर्वे अलबेल आहे असे मानणे अत्यंत चुकीचे ठरेल. 


गेल्या तीन वर्षांमध्ये सरकारी खात्याने आणि 
विद्यापीठांनी एवढे प्रचंड काम करून ठेवले आहे, 
को व थोडे थांबून आत्मसंशोधन करण्याची वेळ 
निश्‍चितच आलेली आहे. या आत्मसंशोधनाला 
अनक पेलू आहेत आणि यांतील प्रत्येक पैलू महृत्त्व- 
पुर्ण आहे. म्हणूनच यांची विस्तृत चर्चा फलदायी 
होईल असे वाटते. किंबहुना या मांडणीमध्ये बऱ्याच 
गोष्टी अप्रिय वाटल्या, तरी त्या खऱ्या आणि 


चितनीय आहेत, याबद्दल फारसे दुमत होणार नाही 
असे वाटते. 


गेल्या २५-३० वर्षांत अक्षरश: शेकडो ठिकाणी 
उत्खनने झाली. या सर्वांची माहिती कधी कधी 


वर्तमानपत्रांत, तर दर वर्षी 'इंडियन आकिऑलॉजी- 
7 १ 
ए रिव्ह्यू ' या वाषिकात त्रोटक गोषवाऱ्याच्या 


भारतीय पुरातत्त्व : काही विचार 


स्वरूपात प्रसिद्ध झालेली आहे. परंतु याच्यामुळेच 
की काय अनेक उत्खननांचे सविस्तर वृत्तांत प्रसिद्धच 
झालेले नाहीत. या गोष्टीला भारतीय पुरातत्त्व 
खाते, राज्य सरकारची शासकीय खाती त्याचप्रमाणे 
विद्यापीठेही तितकीच जबाबदार आहेत. 

: आपल्या उत्खननाचा गोषवारा प्रसिद्ध केला 
आहे; आता आपली जबाबदारी संपली, ' अशी 
खोटी आत्मसंतुष्ट वृत्ती अक्षम्य ठरते. एकतर प्रत्येक 
वर्षीचा गोषवारा स्वतंत्र प्रसिद्ध केल्याने त्यात 
सुसुत्रतेचा अभाव आढळतो. यामुळे विद्यार्थ्यांची 
त्याचप्रमाणे अभ्यासकांची मोठी गैरसोय होते. दुसरे 
असे, की उत्खननांचे वृत्तांत वेळीच प्रसिद्ध न केल्याने 
उत्खनक पुराव्याचे बारकावे विसरण्याचा संभव 
असतो, त्याचप्रमाणे त्या उत्खननाबद्दलची जिज्ञासा 
बोथट होऊन जाते. शिवाय उत्खननांत सापडलेला 
पुरावा पुस्तकरूपाने फार उशिरा प्रसिद्ध केल्यास, 
संदर्भाच्या दृष्टीने तो कालबाह्य ठरतो. परंतु याची 
खंत निदान विद्यापीठांतील प्राध्यापकांना वाटू नये, 
ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे. ज्यांचा अध्यापन, 
संशोधन आणि लिखाण हाच मूलभूत व्यवसाय 
अपेक्षित असतो, तेही नोकरशाहीइतकेच टणक 
कातडीचे असावेत, हे अत्यंत दुर्देवी आहे. एक 
काळ असा होता, की विद्यापीठे शासकीय पुरातत्त्व 
खात्यावर मोठ्या जोषात टीका करत असत. परंतु 
अग्रगण्य ठरलेली काही भारतीय विद्यापीठे आपल्या 
अनेक उत्खननांचे वृत्तांत प्रसिद्ध करीत नाहीत, ही 
बाव बरी नव्हे. आणि त्याहून वाईट गोष्ट अश्ली, की 
आधीचे वृत्तांत प्रसिद्ध न करताही ती दरवर्षी उत्खनन 
आणि समन्वेषण करीत राहतात. गोषवाऱ्यांवरून 
अत्यंत महत्त्वपुर्ण ठरलेल्या उत्खननांचा वृत्तांत, 
१५-२० वर्षांचा काळ लोटला तरी प्रसिद्ध होत 
नाही. याची कारणे काय असावीत याची चर्चाही 
कोठे होत नाही. भारत सरकारने पुरातत्त्वीय 
संशोधनात सुसूत्रता आणण्यासाठी ' सेंट्रल अँडव्हाय- 
जरी बोर्ड फॉर आकिऑलॉजी ' नेमले आहे. या 
मंडळाची बैठक पूर्वी काही वर्षे नियमित होत असे 
आणि तिला जोडूनच त्या वर्षातील महत्त्वपुर्ण 
पुरातत्त्वीय पुराव्याचे प्रदशंनही भरवले जाई. परंतु 
हे प्रदर्शनही बंद पडले आणि गेल्या काही वर्षांत 
या बोर्डाची सभाही क्षाली नाही. या बोर्डातीलच 


३७ 


५-६ सदस्यांची स्थायी समिती, आलेल्या अर्जाचा 
विचार करून निणंय देते. अश्या निर्णयातही कोणते 
निकष लावले जातात हे कळणे कठीण, कारण वृत्तांत 
प्रसिद्ध करणार्‍यांना व ते न करणार्‍यांना बऱ्याच 
वेळा एकाच मापाने तोलून उत्खननास परवानगी 
देण्यात येते. या कमिटीमध्ये विद्यापीठांतील ज्येष्ठ 
प्राध्यापक असतातच आणि त्यामुळेच की काय अश्या 
तर्‍हेचे निर्णय घेतले जात असावेत. काहो बाबतीत 
कडक, काही बाबतीत नको तितके उदार आणि 
इतर काही बाबतीत कदाचित्‌ दयेपोटी निर्णय घेतले 
जात असावेत असे वाटते. यामुळेच आता ५ वर्षे 
तरी उत्खनने बंद ठेवून अप्रसिद्ध वृत्तांतांचा तुंबलेला 
साठा हातावेगळा करावा, अशी सुचना करण्यात 
आलेली होती. परंतु आदचर्याची गोष्ट अशी, की 
या सूचनेला विद्यापीठांतील पुरातत्त्व विभागाच्या 
प्राध्यापकांनी वा सरकारी खात्यांनी पाठिबा दिला 
नाही. खुद्द भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण खात्याने 
केलेल्या कालिबंगन, लोथल, उज्जेन इत्यादी अत्यंत 
महत्त्वपूर्ण उत्खननांचे वृत्तांतही अद्याप अप्रकाशित 
आहेत. यामुळे या खात्यात स्मारकांचे जतन हा एक 
भाग व उत्खनन आणि समन्वेषण हा दुसरा भाग 
असे दोन वेगवेगळे विभाग पाडावेत, अशीही सुचना 
पुढे मांडण्यात आली. परंतु अश्यातऱहेच्या व्हीलर 
कमिटीने केलेल्या सुचनेला फारसा प्रतिसाद मिळाला 
नाही. यामुळे परिस्थितीत काहीही बदल झालेला 
नाही. उलट दरवर्षी उत्खनने मात्र अनेक ठिकाणी 
केली जात आहेत. 

हा उत्खननांचा व्याप मर्यादित करणे आणखी 
एका दृष्टीने अत्यंत निकडीचे झालेले आहे. 
भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण असो अथवा विद्यापीठे 
असोत, उत्खनने, एखाद्या प्रश्‍नाची उकल करण्या- 
करता योजलेली नसतात. त्यामुळे बर्‍याचवेळा 
उत्खनने होतात; परंतु निरनिराळय़ा प्रश्‍नांसंबंधीचा 
पुरावा संपूर्ण॑ जाणकारीच्या दृष्टीने उपलब्ध होत 
नाही. उदाहरणार्थे, इतिहास-पूर्व कालातील स्थलाचे 
उत्खनन केल्यानंतर पुढील काही वर्षे त्याच ठिकाणी 
उत्खनन करून आधी मिळालेल्या पुराव्याला 
दुजोरा देणारा पुरावा मिळवण्याऐवजी एकदम 
विभिन्न स्थलांचे उत्खनन योजण्यात येते. एखाद्या 
वर्षी सिंधू संस्कृतीच्या स्थलाचे उत्खनन केल्यानंतर 


शट 


पुढील काही वर्षी त्याच ठिकाणी उत्खनन करण्या- 
ऐवजी त्याच संस्थेने अगर उत्खनकाने एकदम 
मध्यय॒गीन स्थलाचे उत्खनन हाती घेतल्याचे अनेक 
ठिकाणी दिसुन आलेले आहे. या संदर्भात भगवान- 
पुरा-मथुरा, हारका-कायथा, देवनीमोरी-चापानेर, 
पवनी-माहुरझरी अश्या विलक्षण जोड्या उत्खनित 
केल्याची उदाहरणे आणखी कितीतरी देता येतील. 
काही वेळेला एखाद्या महत्त्वपूर्ण स्थलाचे उत्खनन 
केल्यानंतर ते १०-१५ वर्षांच्या कालानंतर पुन्हा 
सुरू केल्याची उदाहरणेही या क्षेत्रात काम कर- 
णारांना माहिती आहेत. यामुळे कोठल्याही एका 
प्रश्‍नाची उकल न होता प्रत्येक स्थलाचा थोडा थोडा 
पुरावा उपलब्ध झाल्याने त्याचे सुसंगत चित्र उभे 
करता येत नाही. अ्या कामामध्ये किती नुकसान 
होते याची जाणीव अजून होत नाही, ही खेदाची 
गोष्ट आहे. या प्रकाराला विद्यापीठे त्याचप्रमाणे 
इतरही जबाबदार आहेत यामुळे उत्खनने उदंड होत 
आहेत; परंतु त्यांत योजना दिसुन येत नाही. 

याला आणखीही एक कारण असावे. एखाद्या 
विद्यापीठात प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृती 
आणि पुरातत्त्व या विभागांची स्थापना झाली, की 
त्या विभागाला उत्खनन हाती घेतल्याशिवाय 
चैनच पडत नाही आणि अक्षा बहुतेकांना उत्ख- 
ननाची परवानगी मिळत असल्याने, या संशोधनाचे 
स्वरूप विस्कळित होत चालले आहे. कदाचित्‌ अशा 
तर्‍हेच्या संशोधनाला वर्तमानपत्रात झटकन्‌ प्रसिद्धी 
मिळत असल्याने प्रत्येक विद्यापीठाला उत्खनन 
करणे अपरिहार्य वाटत असावे. अपुरा पैसा, अपुरे 
मनुष्यबळ किवा अपुरा अनुभव यांमुळे अशी उत्खनने 
कुचकामी ठरतात. म्हणून अशी उत्खनने करण्यात 
येऊ नयेत- मग ती राज्यश्ासनाच्या खात्याची 
असोत किवा विद्यापीठांची असोत. 

अलीकडे काही वर्षांत या संशोधनात आणखी 
एका प्रवृत्तीचा शिरकाव झालेला आहे आणि ही 
प्रवृत्ती विद्यापीठे त्याचप्रमाणे श्ासकोय पुरातत्त्व 
खाती या दोघांनाही घातक ठरते. बर्‍याच उत्खननांत 
असे दिसून येते, की एखाद्या विद्यापीठाच्या पुरातत्त्व 
विभागाचा प्रमुख आपले नाव उत्खननाचा निदेशक 
असे त्या योजनेमध्ये उल्लेखितो; परंतु प्रत्यक्षात 
हे निदेशक उत्खननाच्या स्थळी सलगपणे कधीच 


नवभारत 


ऑगस्ट १९७८ 


फारसे रहात नाहीत. त्यामुळे मार्गदशन, निदेशन 
या वाबी केवळ कागदावरच राहतात. सर्व कामे 
विभागातले दुय्यम श्रेणीचे अध्यापक, किंवा शासकीय 
खात्यातील उत्खननात इतर तंत्रज्ञन पार पाडतात. 
नावापुरता मोठेपणा घेण्याची ही प्रवृत्ती विद्येच्या 
आणि संशोधनाच्या क्षेत्रात फारशी स्पृहणीय नाही. 
सुप्रसिद्ध पुरातत्त्वज्ञ प्राध्यापक सांकलिया यांच्या मते 
पुरातत्त्वीय संशोधनक्षेत्रात शिरलेली ही सरंजाम- 
शाहीच आहे आणि ती दृढमूल होण्याआधीच तिची 
योग्य दखल घेणे निकडीचे झाले आहे. * कामाला 
तृ आणि नावाला मात्र मी' हे चित्र ताबडतोब 
वदलले गेले पाहिजे. जो प्रत्यक्ष काम करतो त्यालाच 
त्याचे श्रेय मिळाले पाहिजे, हे. तत्त्व अनेकांना 
रुचणार नाही; परंतु अज्ना तऱ्हेच्या आश्रयदात्याच्या 
( 0४701 ) भूमिकेत बदल झाल्याशिवाय या 
संशोधनाचे स्वरूप चाकोरीबाहेर पडू शकणार 
नाही. नवा दृष्टिकोन, नव्या पद्धती स्वीकारायच्या 
असतील, तर बुद्धिवंत सहकार्‍यांना त्यांचे श्रेय मिळू 
दिले पाहिजे. १ 

पुरातत्त्वीय संशोधनांच्या सुसुत्त मांडणीकरता 
आणखी एका गोष्टीचा विचार मांडावासा वाटतो 
आणि हा विचार विद्यापीठांच्या बाबतीत जास्त 
सुसंवद्ध आहे असे वाटते. कारण प्रस्तुत लेखक 
सरकारी खात्यापेक्षा विद्यापीठांशी जास्त संबंधित 
असल्याने विद्यापीठांच्या संदर्भात जास्त आपले- 
पणाने बोलू शकतो. महाराष्ट्राचे उदाहरण ध्याव- 
याचे झाल्यास पुणे, नागपुर, मराठवाडा या तीन 
विद्यापीठांत पुरातत्त्वाचे शिक्षण आणि संशोधन 
केले जाते. परंतु दुर्देवाची गोष्ट अशी, की या 
तिन्हींपैकी एकाही विद्यापीठात, पुरातत्त्व अभ्या- 
सणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या दहा ही संख्या ओलांड 
शकलेली नाही. अनेक वर्षे या विद्यापीठांतून 
पुरातत्त्व विषयाच्या विद्यार्थ्यांची संख्या ५ किंवा ६ 
या भोवतीच घुटमळत होती. परंतु विद्यार्थ्याच्या 


संख्येच्या परिमाणात प्राध्यापकांचीच संख्या नजरेत 
भरण्यासारखी आहे. डेक्कन कॉलेज पुणे ही संशोधन 
सस्था पुरातत्त्व संशोधनात आपल्य 


र ल्या कामाने आणि 
अनुभवाने भारतात अग्रेसर ठरलेली आहे. या 
सस्थत पुरातत्त्व या विषयाचे विविध दृष्टिकोनांतून 


संशोधन केले जात असल्याने भूविज्ञान, पुरावनस्पति- 


भारतीय पुरातत्त्व : काही विचार 


शोस्त्र, पुराप्रोणिशास्त्र, पर्यावरणशास्त्र, वास्तुकला- 
शस्त्र, मानवशास्त्र, इत्यांदी विविध शास्त्रतज्ञांचा 
संमावेश आहे. अशातर्‍हेचे तज्ञ महाराष्ट्रातील 
प्रत्येक विद्यापीठाच्या पुरातत्त्व शास्त्र विभागात 
नेमणे अशक्‍य आहे. शिवाय विभागीय विद्यापीठांत 
प्रादेशिक भावना ( ज्याला “ अस्मिता ' असे गोंडस 
नाव दिले जाते ) नकळत डोकावू लागली आहे. 
मुलूख तोडून देण्याची ही सरंजामी वृत्ती कोणाला 
आवडेल असे वाटत नाही. म्हणून ज्यात विद्यार्थ्यांची 
संख्या कमी असते; परंतु ज्यामध्ये विविध तज्ञ, 
संघवृत्ती आणि बराच पैसा लागतो अक्शा पुरातत्त्व 
भ्रिषयाच्या योजनाबद्ध संशोधनाकरता महाराष्ट्रात 
अत्यंत प्रगत असे जे कोणते केंद्र असेल त्याचीच वाढ 
करून या विषयाच्या संशोधनाच्या एकाच केंद्रात 
येणार्‍या विद्यार्थ्यांना फारतर राज्यसरकारने अनुदान 
द्यावे. यामुळे त्याच विषयात विविध ठिकाणी 
प्राध्यापक नेमण्याची पुनर्क्‍ती ( 0]0॥08101 ) 
थांबेल, अनेक ठिकाणी अनेकांनी उत्खनन करण्यापेक्षा 
योजनाबद्ध आणि मोठे उत्खनन शक्‍य होईल. त्याच- 
प्रमाणे विद्यार्थ्यांना एकाच पातळीवरील उत्खनन- 
तंत्रशिक्षण मिळेल. इतर विद्यापीठांत हा विषय 
शिकवला जाण्यात काहीच हरकत नसावी; परंतु 
पुरातत्त्वीय संशोधन हे खर्चाचे, विविध तज्ञांच्या 


३९ 


संघभावाचे आणि सलगपणे ३-३॥ महिने चालणारे 
काम असल्याने, या विषयाचे क्षेत्रीय उत्खनन 
( ॥"12]0 ७४०१४ ) एकाच संस्थेत केंद्रित करणे, हा 
एक मार्ग होऊ शकतो. 

ही सुचना सध्याच्या विकेंद्रीकरणाच्या धोरणात 
बसणारी नाही. त्याचप्रमाणे प्रादेशिक अस्मितेच्या 
किवा विद्यापीठातील या विभागाच्या योजनाविरहित 
वाढीला पोषक नसेल. परंतु पुरातत्त्वीय संशोधनाचे 
स्वरूप लक्षात घेता, वर सुचवलेला पर्याय व्यवहार्य 
ठरावा. ज्याप्रमाणे एखाद्या विद्यापीठात ज्या 
विषयाला १० पेक्षा विद्यार्थी कमी असतील त्या 
विषयाची पुरवणी परीक्षा घेतली जात नाही, 
त्याप्रमाणे पुरातत्त्वीय संशोधनात प्रत्येक विद्यापीठ.त 
प्राध्यापक- संशोधकांचा या विषयाशी निगडित 
असणारा ताफा असणे आथिक आणि वौद्धिक दृष्ट्या 
परवडणारे होणार नाही. 

भारतीय पुरातत्त्वीय संशोधनाला नियोजन- 
पूवक वळण लावावयाचे असल्यास प्रइननिबद्ध 
उत्खनन, वृत्तांत प्रसिद्धीची खुशीची सकती, बौद्धिक 
सरंजामशाहीचा बिमोड आणि केवळ प्रगत संशोधन 
केंद्रांचीच वाढ, अश्या धोरणाची आणि या धोरणाच्या 
आणि या धोरणाच्या अंमलबजावणीची नितःत 
आवद्यकता आहे. 


डक ० क्काम 
द्ध चड ५५७५८८०८५० द: कवी नक 


॥॥/5. 1.. /२. 


(“14 11/1..4 ( ८९७. 


९२९०॥५८६॥२५ & €01२॥11॥२७९८10२५5 
-- 899९०१७१७(४ ४1८ -0 


(२९९७1व्चण५ा२2ा 001 


17, ए२१एावा्ट, 519, गाता0्ट 1०9५ 
| (२:४:१ 7 ७01॥15.92- 52. 


__ एकण हे ७0 र पपंशर्शिश !ए०. 534940 547959 


1 2101९८, 88141, €८णाट'81€, २०१0, 
80265 & 080ा$. 


1210711 12911 ॥ए1'0]०९, 
(॥185णाळा'४ ऐ०"र्‍या) 120-3 


॥॥1', 2, ४, १०१0४19, 


श्र 


)८०५२६८% २५८0 >६८%२६८७%२८०७%*&-/%२:-%२३८१५१५८%२०८०%५,८१%ले 
प्रसिद्ध झाले प्राज्ञ पकादान ! ् 


आनंदाचा डोह 


१८0५२८०. 


7 तुकारामाच्या अभंगवाणीचे रसिकावलोकन जौ 
करणारा मराठीतील अनन्यसाधारण ग्रंथ क 
लेखक : प्रा, रा. ग. जाधव 

मूल्य । रु, ८-०० 
टि 


मागणी : कार्यवाह, प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई -- ४ १२८०३ 
( जि० सातारा ) 


२-9७”१५ 9०२८ ५८२५९ ५७२१ ५८२८ ५८२५८२८ ५८२ ५८२ ५६२:-५८२५८ ५८२ 


1 किडा ोनडॉरते 


१ 
प्राज्ञ मकादान १ 


, शिवाजी विद्यापीठाचा पाचशे रुपयांचा पुरस्कार लाभलेला ग्रंथ 
१ प्राचीन मराठी साहित्यावरील संशोधनपर विविध लेखांचा संग्रह 
१ 


संशोधन >साधका 


मूल्य रुपये बारा फक्त : ( पृष्ठे १९४ ) 


| मराठी वाड्य़याच्या इतिहासामध्ये या “संशोधन साधने! ने लक्षात भरण्यासारखी 
निखाळतपणे भर टाकळी आहे. ही गोष्ट मराठी बाझयेतिदास्ञांच्या 
| लक्षात आल्याशिवाय राहणार नाही. ! 
- तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी ( प्रास्ताबिक ) 
१ प्राज्ञााठशाळामंडळ, बाई ( जि, सातारा । 
 ; 


९,८१५ ९.-”६२:९.-*«< ६३ 


र लेखक : र 
१ डॉ. बसंत स. जोशी | 
| 
र 


तकेतीर्थ श्री. लक्ष्मणशाख्री जोशी 


जातिसंस्था आणि धमंशास्त्र 


:२----५->-----2->८*५-ड-->>< 


[ ह्या लेखाचा इंग्रजी अनुवाद दिल्ली येथून निघणार्‍या “ रॅडिकल हथूमॅनिस्ट ' ह्या नियत- 


या सुमारे ३,००० वर्षाच्या कालावधीतील 
हिंदू. धर्माचे सामाजिक अधिष्ठान जातिसंस्था ही 
आहे. धाभिक कर्मकांडाने ती बांधलेली आहे. धार्मिक 
व उच्च-नीच विविध सामाजिक श्रेणींमध्ये ती 
बांधलेली आहे. हा उच्च-नीच भाव पावित्र्याच्या व 
अपावित्र्याच्या मूल्यांशी निगडित आहे. पवित्र काय 
आणि अपवित्र काय याचे प्रमाण किंवा याचा निकष 
स्वतंः:प्रमाण अशा धमंग्रंथांनी आणि पंविंत्र रूढीने 
ठरतो. चार वेद, मनू, याज्ञवल्क्य इत्यादिकांचे 
स्मृतिग्रंथ आणि त्या त्या जाति-जमातींमध्ये पवित्र 
मानलेल्या विविध रूढी यांच्या प्रामाण्यावर जाति- 
संस्थेतील व्यक्तींचे विहित व निषिद्ध आचार 
ठरंतात. 
*- वेदकालापासून इ. स. १८ व्या इतकापर्यंतच्या 
कालावधीत जातिसंस्था निर्माण झाली, वाढली, 
स्थिरावली व॒ तिच्यामध्ये मर्यादित प्रमाणावर 
फेरबदल झाले. तिला स्पष्ट स्वरूप वेदकालीच आले 
आहे. ती वेदोत्तर काली म्हणजे गेल्या २,५०० वर्षात 
स्थिरावली. तिच्यात वारंवार बदल झाले. परर्ठु 
तिची सामान्य रचना व रचतेची मौलिक तत्त्वे 
बंदलली नाहीत. भारताबाहेरून वेदोत्तरकाली 
आलेल्या अनेक जमाती व मानववंश किवा वैदिक 
हिंदू धर्माच्या कक्षेबाहेरील येथील आदिम किंवा 


सुसंस्कृत जमाती यांचा वेळोवेळी समावेश र 
या बाह्य व अंतर्गत 


स्वरूपात झाले. 
त्यांच्यातील काही जाती वेगळ्या रांहिल्या व 
भूळच्यां जातींमध्ये समाविष्ट झाल्या. 

त. भा. ६ 


काही 


क्षत्रिय इत्यादी उच्च जातींच्या पोटजाती म्हणन 
राहिल्या; काही वैश्य, शूद्र किवा अतिशूद्र म्हणन 
गणल्या गेल्या. काही पराक्रम, संपत्ती, राजकारण 
इ० कारणांनी खालच्या जाती वर गेल्या व वर 
असलेल्या जाती गुणकर्मांच्या अपकर्षामुळे खालच्या 
स्तरावर स्थिरावल्या. ग्रीक म्हणजे यवंन, शक, हूण, 
कांबोज इ० जमाती क्षेत्रिय भानल्या गेल्या; तर 
किरात, द्रविड इत्यादी जमाती शूद्र म्हणून मानल्या 
गेल्या. परंतु जातिसंस्थेचा सामान्य ढाचां कायम 
राहिला, 

था संस्थेचा ऐतिहासिक मानवशास्त्रदृष्ट्या 
आणि रचनात्मक मानवशास्त्रदृष्ट्या असा दोन्ही 
प्रकारे अभ्यास करणे आवश्‍यक आणि इष्ट ठरते. 
या संस्थेचा अभ्यास ऐतिहासिक मानवशास्त्रदृष्ट्या 
भारतीय व पश्चिमी पंडितांनी आतापर्यंत विस्ताराने 
केला आहे; परंतु रचनात्मक मानवशास्त्रदृष्ट्या या 
संस्थेचा अभ्यास करण्याने तिचा अर्थ अधिक 'स्पष्ट 
व फलदायी ठरतो. असाही अभ्यास अलीकडे सुरू 
झाला आहे. आज भारतातील निरनिराळ्या 
प्रदेशांतील जातिसंस्थेचे स्वरूप वेगवेगळ्या प्रकांरचे 
आहे; म्हणून प्रत्यक्ष निरीक्षण करून हे वेगवेगळे 
स्वरूप निश्चित करण्यात येत आहे. हा अभ्यास 
करताना वांशिक, आथिक, राजकीय व' एकंदरीत! 
ऐतिहासिक बाजूंचाही अभ्यास आवश्यक ठरतो; ' 
परंतु या अनेक बाजू हूंचा अभ्यास करताना घामिक 
कर्मकांड आणि धामिक दृष्ट्या ठरणारी पाव्त्र्यि व 
अपावित्र्य ही मूल्ये लक्षात घेऊनच हा अभ्यास अधिक 
अर्थपूर्ण ठरतो. या संस्थेचा धा्सिक दृष्टिकोणां- 


४२ 


मुळेच अधिक चांगल्या रीतीने उलगडा करता येतो; 
उदा, वंशाची शारीरिक लक्षणे ही जातीची लक्षणे 
म्हणून मानता येत नाहीत; निदान धार्मिक उच्च- 
नीचता या लक्षणावरून निश्‍चित करता येत नाही, 
हो गोष्ट धर्मशास्त्र व प्रत्यक्ष अवलोकन यांवरून 
लक्षात येते. जातींच्या उच्चनीच श्रेणिबद्ध रचने- 
मध्ये आथिक व्यवसायांना उच्चनीचमूल्ये धर्म- 
शास्त्रांनी दिली -आहेत; परंतु त्याला अपवादही 
पुष्कळ सांगितले आहेत. उदा. पराशर स्मृतीने 
ब्राह्मणादी चारी. वर्णांना कृषिकर्माचा अधिकार. दिला 
आहे; मांस, तेल, कांदा, लसूण, कातडे इत्यादी 
निषिद्ध पदार्थ वगळून इतर ददार्थांचा व्यापार 
करण्याचा अधिकार द्विजांना दिला आहे. -राजकीय 
व ऐतिहासिक पाश्‍वंभूमीही जातीचे श्रेणींमधील 
उच्चनीच स्थानांचा अर्थ करण्यास उपयोगी पडते; 
परंतु राजकारण किंवा इतिहास हे निर्णायक प्रमाण 
नव्हे. म्हणून या सर्वापेक्षा जातिसंस्थेची तपज्षीलवार 
समग्र रचना व तिची उच्चनींच भावाची धामिक 
मूल्ये ही धर्मशास्त्रावर्नच ठरविणे अधिक उपयुक्‍त 
होय. 
हे धर्मशास्त्र म्हणजे वेदोत्तरकालीन गोतम, 
आपस्तंब, वसिष्ठ, बौधायन, मनू, याज्ञवल्क्य, परा- 
शर इत्यादी त्रद्षषीचे स्मृतिग्रंय आणि त्या स्मृति- 
ग्रंथांचा आधार घेऊन त्यांची , संगती लावणाऱ्या 
पंडितप्रणीत टीका, भाष्ये आणि धर्मनिबंध होत. या 
धमंशास्त्रग्रंथांमध्ये जे मतभेद आहेत त्यांना दुय्यम 
महत्त्व आहे. या सर्वांना जातिसंस्था मान्य आहे. हे 
स्मृतिग्रंथ आणि त्यांवरील टीकाग्रंथ यांच्यात मतभेद 
आहेत, परस्परविरोध आहेत; परंतु ते भतभेद व 
विरोध जाती व उपजाती यांच्या प्रत्यक्ष आचा रां- 
संबंधी आहेत. उदा., स्मृतींमध्ये मांसाहारासंबंधी 
परस्परविरोधी विधाने आढळतात. ब्राह्मणांनी कोण- 
कोणत्या प्राण्यांचे मांस खावे, कोणते पशू , पक्षी, 
मासे श्राद्वादी धामिक कर्मात विहित व भोज्य 
आहेत, यासंबंधी काही धमंशास्त्रात तपज्लील 
दिला आहे, तर काहींमध्ये ब्राह्मणांनी मांसाहार 
केव्हाही करू नये असा निषेध केला आहे. त्याचे 
प्रत्यंतर उत्तरेकडील आणि दक्षिणेकडील ब्राह्मण 
जातीमध्ये मिळते. उत्तर हिंदुस्थानातील काऱ्मीरी',. 
पृंज्ञाबी, मैथिली, बंगाली. ब्राह्मण हे. मांसाहार. 


नवभारत 


ऑगस्ट १९७८ 


निषिद्ध मानत नाहीत. त्याच्या उलट गुजराती, 
महाराष्ट्रीय, आंध्र, तमिळी व केरळी ब्राह्मण हे 
केवळ शाकाहारी असून . मांसाहार अपवित्र व 
निषिद्ध मानतात. अद्या तर्‍हेचे महत्त्वाचे परस्पर- 
विरोधी आचार जातिभेदाचे दशक आचार होत, 
असे म्हणता येते. काही जाती मद्यपाननिषेध 
पूर्णपणे पाळतात, तर काही जाती मद्यपानात 


. दोष मानत नाहीत; हेही जातिभेदाचेच दशक 


पुरावे होत. स्मृतिग्रंथांवरील पंडितांच्या टीका किवा 
-धर्मनिबंध. यांच्यामध्येही मतभेद. - सापडतो. काही 
धर्मनिबंध, उदा. , रघुनंदनाचे स्मृतितत्त्व, मित्र- 
मिश्राचा वीरमित्रोदय इ. उत्तर हिंदुस्थानात अधिक 
प्रमाणात मानलेले आहेत; त्याचप्रमाणे विज्ञानेश्‍वराची 
याज्ञल्क्यस्मृतीवरील मिताक्षरा ही टीका वा- अपरा- 
र्काची टीका, कमळाकरभट्टाचा निर्णेयसिधू, नीळ- 
कंठाचा धर्ममयूख, वैद्यनाथाचे स्मृतिमुक्‍ताफल किंवा 
काशीनाथाचा धर्मसिधू हे ग्रंथ नर्मदेच्या दक्षिणेतील 
प्रदेशामध्ये विशेष प्रमाणभूत मानले आहेत. या 
सर्वाचा सर्वसंमत निष्कर्ष मनुस्मृती, याज्ञवल्क्यस्मृती 
आणि पराशरस्मृती. यांच्यामध्ये सापडतो. आदिपुरा- 
णातील “ कलिवज्य प्रकरण ” हाच त्याला अपवाद 
आहे. तेही प्रमाण मानले आहे. रचनात्मक मानव- 
शास्त्रदृष्ट्या . जातिसंस्थेचे अध्ययन | करण्याचे. हे 
महत्वाचे साधन आहे, मनुस्मृतीमध्य़े परस्परविरोधी 
विधाने अनेक आहेत. याज्ञवल्क्यस्मृतीमध्ये तज्ञी 
नाहीत. मनुस्मृतीतील परस्परविरोधी .विधानांचा 
समन्वय टीका व निबंधग्रंथांमध्ये केलेला आहे. वेद, 
स्मृती, पुराणे, तंत्रग्रंथ ( शाक्त, शेव, वैष्णव इ.) 
आणि त्या त्या जातीच्या पवित्र रूढी यांच्यात, 


सुसगंती दाखविण्याचा व्यवस्थित प्रयत्न टीकाग्रंथ 
किवा निबंधग्रंथ करतात. 


मनुस्मृतीच्या पहिल्या, दुसर्‍या व विशेषत: 


दहाव्या 
अध्यायात, याज्ञवल्क्यस्मृतीच्या पहिल्या अध्यायात 


आणि त्यांच्या टीकाग्रंथामध्ये जातिसंस्थेची मल्भत 
तत्त्वे आणि आचारासंबंधाचे तपशीलवार विधि- 


निषेध सांगितळे आहेत. या तत्त्वाच्या व सविस्तर 
विधिनिषेधांच्या आधारावरच संपर्ण धर्मशास्त्र 
उभारले आहे. जातीचे धामिक क्म ; 


र कांड, ऐहिक: 
व्यवहार, -राजकोय. त्यवहार,-. ऐहिक मन म 


जातिसंस्था आणि चमेस 


विवेचन मूळ धर्मशास्त्र, त्यांच्या टीका आणि 
धर्मनिबंध यामध्ये केलेले असते. त्याचे सार असे : 
ईश्वराने स्वतःच्या मुखापासून ब्राह्मण, बाहूं- 
पासून क्षत्रिय, मांड्यांपासूुन वेश्‍य आणि यायां. 
पासून शूद्र हे चार वर्ण उत्पन्न केले. ब्राह्मण, क्षत्रिय 
ब पैश्य हे हिज होत. त्णांतास घेदपठताचा अधिकार 
आहे; शूद्रांना नाही. शूद्रांना केवळ पुराणे व 
तंत्रादी आगम ग्रंथांच्या पठताचा अधिकार आहे. 
ह्विज म्हृणजे उपनयन संस्काराने ज्याला दुसरा 
जन्म प्राप्त होतो, तो. शूद्राला उपनयनाचा अधिकार 
नसल्यामुळे तो द्विज नव्हे. सर्वांत उच्च व श्रेष्ठ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य व शूद्र हे क्रमाने खालच्या 
दर्जाचे; कारण ईइवराच्या अवयवांचा असा क्रम 
आहे; म्हणून उच्चनीचभाव हा जन्मसिद्ध होय, 
असे ठरले. वर्ण आणि जाती हे दोन समानार्थक 
शब्द आहेत; एकमेकांचे पर्याय आहेत. एकाच 
वर्णाच्या स्त्रीपुरुषांच्या योग्य विवाहाने म्हणजे 
धर्मशास्त्रसंमत विवाहाने जी स्त्रीपुरुषसंतती 
निर्माण होते, ती एकाच जातीची असते. निषिद्ध 
असलेल्या विवाहाने किंवा लैंगिक संबंधाने जी 
संतती निर्माण होते, ती आईबापांच्या वर्णाची 
नसते. निषिद्ध विवाह हासुद्धा व्यभिचारच होय. 
सर्वे व्यभिचारजन्य संतती ही शूद्रसम असते. त्यांचे 
धोमिक आचार हे शूद्रांचेच आचार असतात. 
आईबापांच्या वक्षीय, शारीरिक लक्षणांनी संततीची 
जाती ठरत नसते. गायवैलापासून गायवेल, घोडा- 
घोडीपांसून घोडाघोडी उत्पन्न होतात व एकाच 
जातीचे असतात त्या प्रकारे संततीची जाती ठरत 
नसते. उदा., ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य यांना विधवा- 
विवाह निषिद्ध आहे. विधवाविवाहाने निर्माण 
झालेल्या संततीस पौनर्भव म्हणतात. ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैद्य यांच्यामध्ये किवा काही शूद्रांमध्ये समान 
जातीय स्त्रीपुरुषांच्या मध्ये झालेल्या व्यभिचार- 
संततीची जाती ही निराळी असते. त्या त्या चार 
वर्णांच्या विवाहाचे धैम्ये व अधम्ये विवाह असे भाग 
पडतात. अधम्ये म्हणजे निषिद्ध अशा लेंगिक 
संबंधाने जी संतती उत्पन्न होते, ती भिन्न जातीचीच 
मानावी ही गोष्ट वर सांगितलीच आहे. मिता- 
क्षरादी धर्मशास्त्रग्रंथांत ( मिताक्षरा १.९० ) 
म्हटले आहे, की कोणत्या व्यवतीची कोणती जातः 


चश 


आहे, हे प्रत्यक्ष पाहुन कळत नसते. ब्राह्मण इ. 
जातींचा निर्णय स्मरणाने म्हणजे वाडवडिलांच्या 
परंपरागत धार्मिक आचारांवरूनच तनिरिचित करता 
येतो. परंपरागत धाभिक आचारांचे स्मरण म्हणजे 
परंपरागत माहिती हेच त्याचे प्रमाण होय. उलट 
सवे जातींचे मनुष्यत्व समान अवते अ त्रे शरत्सक्र 
प्रमाणानेच निश्चित होते. मातापित्यांची जातही 
अशा परंपरागत माहितीनेच निश्‍चित होते. जन्म- 
मरणपरंपरा म्हणजे संसार हा अनादी आहे आणि 
ईृवरच सर्व जातींची उत्पत्ती स्वतःच्या शरीरापासून 
करतो. म्हणून जाती ही जन्मानेंच निणित होते. 
शरीरधारी ईश्‍वरही अदृश्य असतो. त्याच्या शरीराचे 
दर्शन सिद्ध किवा मुक्‍त व्यक्तींनाच होऊ शकते. 
नियोगविधीने म्हणजे निपुत्रिक स्त्रीच्या ठिकाणी 
शास्त्राने मान्य केलेल्या पुरुषाने ( उदा., दिराने ) 
उत्पन्न केलेली संतती हीसुध्दा पित्याच्या जातीची 
असतेच असे नव्हे. ती मातृसमान असते. धृतराष्ट्र, 
पांडू, विदूर हे नियोगजन्य म्हणजे क्षेत्रज होत. ते 
द्वैपायन व्यास या ब्राह्मणापासुन उत्पन्न झाले; परंतु 
त्यांचा इतर जातीत समावेश झाला. 

हिंदू धर्माच्या कक्षेत समाविष्ट झालेल्या ज्या 
जातिजमाती आहेत त्या सवे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
व शूद्र या केवळ चार वर्णामध्ये समाविष्ट नाहीत. 
त्या असंख्य आहेत; त्या चार वर्णांपैकी कोणत्याही 
एका वर्णात अंतर्भूत होत नाहीत; कारण त्या सवे 
वरील चार वर्णांच्या संकराने उत्पन्न झाल्या आहेत, 
असे स्मृती सांगतात. संकर हा दोन प्रकारचा 
“अनुलोम व प्रतिलोम, अनुलोम हा संमत व प्रति- 
लोम हा निषिद्ध आहे. भिन्न जातीचे आणि भिन्न 
वर्णांचे सवे स्त्रीपुरुष हे नियमाने धमंशास्त्राच्या 
आधाराने चालत नसतात; संकर हा अनिवा्यच 
होतो. वर्णसंकराची कल्पना ही लीगल फिक्शन आहे. 
धर्मशास्त्रात हिदू कायदा समाविष्ट आहे. असंख्य 
हिंदुजातीसंबधी न्यायनिवाडा करण्यास वर्णसंकराच्या 
कल्पनेचा उपयोग होत असे. त्यांनाही ऐहिक व 
पारलौकिक सुख मिळावे आणि दु:ख टळावे म्हणून 
धर्मशास्त्र ऐहिक व पारलौकिक सुख वा मोक्ष यांचा 
मागे दाखवून देते. आपापल्या परंपरागत धामिक 
मार्गाचे अनुसरण केल्याने मृत्यूनंतर पुढचा जन्म उच्च 
जातीत होतो आणि अधाभिक आचरणाने अश्विक 


शष 


नीच योनी प्राप्त होते. मृत्यूनंतर इष्ट अशी गती 
प्रापत होण्याकरिता सदाचरणाच्या मार्गाने जावे 
लागते. प्रत्येक जातीचे व कुळाचे वंशपरंपरेने 
आचरणाचे धर्म ठरलेले असतात. 

अनुलोम संकर म्हणजे वरच्या जातीच्या पुरुषाने 
खालच्या जातीच्या स्त्रीच्या ठिकाणी निर्माण केलेली 
स्त्रीपुरुष संतती होय. या संततीस * अंतराल ' अशी 
संज्ञा आहे. उदा. ब्राह्मण पुरुषाने क्षत्रिय स्त्रीच्या 
ठिकाणी शास्त्रोक्त पद्धतीने विवाह केला असता जी 
संतती होते, तिला मर्धावसिकत अशी संज्ञा आहे. 
माता खालच्या वर्णाची असल्यामुळे त्या संततीस 
ब्राह्मण म्हणता येत नाही. परंतु ब्राह्मण पुरुषापासुन 
उत्पन्न झाल्यामुळे ती क्षत्रियापेक्षा वरची ठरते. 
ब्राह्मणापासुन वैश्यकन्येच्या ठिकाणी अंबष्ठ जात 
आणि शूद्र कन्येच्या ठिकाणी निषाद किवा पारशव 
जात उत्पन्न होते. अशाच तऱ्हेने क्षत्रिय, वेश्य व 
अूद्र पुरुषांपासुन खालच्या खालच्या जातींच्या 
स्त्रियांच्या ठिकाणी उत्पन्न झालेली संतती ही 
निरनिराळ्या जातीची ठरते. हा अनुलोम विवाह 
सध्या चालू असलेल्या कलियुगात आदिपुराणातील 
कलिवर्ज्य प्रकरणाने निषिद्ध मानला आहे. म्हणून 
स्वजातीबाहेर कोणत्याही जातीने चालू युगात विवाह 
न करण्याचा नियम विद्यमान जातिसंस्थेमध्ये मान्य 
केला. आता स्वातंत्र्यकालातील भारतीय कायद्याने 
हा निषेध अमान्य ठरविला आहे, हे प्रसिद्धच आहे. 

धर्मशास्त्रांनी प्रतिलोम विवाह प्रथमपासूनच 
अमान्य केला आहे. प्रतिलोम म्हणजे खालच्या 
जातीचा पुरुष व वरच्या जातीची स्त्री यांचा विवाह 
होय- या विवाहापासून उत्पन्न होणारी संतती शूद्र- 
समान ठरते. म्हणजे त्या संततीला शूद्राचेच धामिक 
नियम लागू पडतात. द्विजाचे नियम लागू पडत 
नाहीत, उदा., ब्राह्मणकन्येच्या ठिकाणी क्षत्रिय 
पुरुषापासुन उत्पन्न झालेली संतती ही सुत जातीची 
होय. वैश्य पुरुषापासून ब्राह्मण स्त्रीच्या ठिकाणी 
उत्पन्न झालेली संतती आणि क्षत्रिय स्त्रीच्या ठिकाणी 
झालेली संतती क्रमाने मागध व वैदेह्‌ जातीची होय. 
शूद्र पुरुषापासुन ब्राह्मण स्त्रीच्या ठिकाणी निर्माण 
झालेली संतती चंडाळ जातीची असते. ही जात 
अत्यंत निकृष्ट, पापी, बहिष्कृत व अस्पृद्य मानलेली 


आहे. 


नवभारत 


ऑगस्ट १९५४८ 


वेदकाली चार वर्ण या जन्मसिद्ध जाती म्हणून 
आणि त्यांचे संकर निराळ्या जाती म्हणून निश्‍चित 
झाल्या होत्या; याला क्र्‌ग्वेद हा अपवाद आहे. 
आह्मणादी चार वर्णांचा उल्लेख क्र॒ग्वेदाच्या 
दहाव्या मंडलातील पुरुषसूक्तात एकेच ठिकाणी 
आला आहे. क्रग्वेदात विविध व्यवसायांचा उल्लेख. 
आहे; परंतु ते व्यवसाय करणारे कोणत्या जातीचे 
यासंबंधी निश्‍चयाक असे प्रमाण मिळत नाही. 
यजुवेंद व अथर्ववेद यांमध्ये मात्र एकंदर चार वर्ण 
धरून ६६ जातींचा निदेश मिळतो. बऱर्‍्याचद्या 
जातींचे त्यांच्या नामांवरून त्यांचे व्यवसाय लक्षात 
यतात; उदा., अविपाळ ( मेंढपाळ ), धनुष्कार 
(धनुष्य बनविणारा ), इषुकार (बाण बनविणारा), 
रथकार, सुराकार, हिरण्यकार ( सोनार ), कर्मार 
(लोहार), मृगयू (क्िकारी), विदलकारी (बुरूड), 
धैवर किवा दा ( मच्छिमार ), गोपाल, स्थपती 
( गवंडी ), मणिकार ( कासार ), मागध ( राज- 
दरबारी स्तुतिपाठक ), वंशनर्ती ( बासरी वाजवून 
नाचणार! ) , अयस्थाप ( धातुकाम करणारा ), री 

वर उल्लेखिलेल्या आणि अन्य विविध व्यवसाय 
करणाऱ्या दीडक्षेपेक्षा अधिक संकरजातींची नावे व 
त्यांचे प्रत्येकी व्यवसाय स्मृतींमध्ये व पुराणांमध्ये 
सांगितळे आहेत. राजाचा शरीररक्षक, सारथी, 
अंत:पुराचा रक्षक, मोळी विकणारा, वाद्य वाजवि- 
णारा, रंगमंच तयार करणारा, पशुपाल, कोष्टी, 
कुभार, लोहार, सुतार, धातुकाम करणारा, भंगी, 
चांभार, खाटीक, शिकारी, स्मशानातील कामे 
करणारा, न्हावी, मद्ये व सुरा तयार करणारा, मद्ये 
विकणारा कलाल, धोबी, तेली, वैद्य, ज्योतिषी, रत्ने 
तयार करणारा, कोळी, नावाडी, शिपी, चटया 
टोपल्या यांचे काम करणारा बुरूड, रंगारी ड्‌. 
दीडशेपेक्षा अधिक संकरजातींचा त्यात नामनिर्देश 
आढळतो. त्याचप्रमाणे यवन (ग्रीक ), शक, पारशव 
पहृलव, चिनी, द्रविड, पौंडू यांचा संकरजातींमध्ये 
स्मृतिकारांनी समावेश केला आहे. यासंबंधी परस्पर- 
विरोधी वर्णन आढळते. हे मुळातले क्षत्रिय असून 
त्यांच्याशी ब्राम्हणांचा संबंध न राहिल्यामुळे ते दस्य 
बनले, असे महाभारत व मनुस्मृतीमध्ये म्ह्टले आहे. 

धोबी, चांभार, नट, बुरूड, भिल्ल, चंडाल, श्‍१वपच 
पुक्कस, भंगी इत्यादिकांना अपृश्य म्हणून गणले 


जातिसंस्था आणि धर्मशास्त्र 


जाते. चंडाळ आणि इवपच यांच्यापासून उत्पन्न 
होणाऱ्या विविध संकरजातींनासुद्धा अस्पृश्य म्हणून 
बहिष्कृत ठरविले आहे. श्‍१वपच आणि चंडाल' यांना 
गावाच्या बाहेर स्मद्यानात, वनात, प्वेतावरच 
राहिलें पाहिजे असा निबंध घातला आहे. अस्पृ- 
इ१यांची पाणी. पिण्याची किंवा जेवण्याची भांडी 
स्पृद्यांनी वापरू नयेत असा निर्बंध घातला आहे. 
गावात पडलेले प्राण्यांचे शव गावाबाहेर नेणे, 
कायद्याने वध्य ठरलेल्याचा वध करणे, एका गावातून 
दुसऱ्या गावात स्पृशयांचा निरोप पाठवणे ही कामे 
किंवा स्पृश्य सांगतील ती .कामे करून उपजीविका 
करण्याचा त्यांना अधिकार दिला आहे. त्यांचे दर्शन, 
त्याच्याशी संभाषण, त्यांची सावली अंगावर पडू देणे, 
त्यांना घरात येऊ देणे, त्यांचा स्पर्श करणे इ. गोष्टी 
स्पृश्यांना पापकारक मानल्या आहेत, कुत्रा आणि 
गाढव हेच त्यांचे धन होय; गाय, बैल, घोडा, शेळी, 
मेंढी इ. पश्ुधन बाळगण्याचा त्यांना अधिकार 
नाहो. त्यांना स्पृश्यांनी भोजनार्थ आपले भांडे देऊ 
नये. मृतांची वस्त्रे वापरावी. सोनेरूपे, मोती, रत्ने 
यांचे अलंकार वापरण्याचा त्यांना अधिकार नाही. 
गावाबाहेर राहणार्‍या या अस्पृश्यांनी अस्पृश्यतादर्शक 
चिन्हे धारण करून केवळ दिवसाच गावामध्ये संचार 
करावा, रात्री गावात शिरू नये. 


अहिसा, सत्य, अस्तेय, शरीर व' वस्त्रादिकांची 
शाद्धी, इंद्रियनिग्रह, सत्पात्री दान, ईइवरभक्ती 
हे अस्पृ्यांसह सवे मानवांचे समान धर्म होत. 
त्यांच्या योगाने त्यांना स्वर्ग व मोक्षाची प्राप्ती 
होते. याला कोणतीही जाती अपवाद नाही; परंतु 
झाद्र किवा अस्पृश्य त्याचप्रमाणे स्त्रिया यांनी 
स्पर्ष करून पूजिलेल्या देवाचे किंवा देवीचे पूजन 
ब्राह्मणादी द्विजांनी करणे हे स्मृतींनी पातकावह 
मानले आहे. याबाबतीत काही पुराणे आणि 
तंत्रागम यांचा मतभेद आहे. कोणत्याही खालच्या 
जातीने वा वर्णाने किवा स्त्रियांनी स्पर्ष करून पूजि- 
छेल्या देवदेवतांचे पूजन करूनही द्विजांना पृण्यप्राप्ती 
होते, असे त्यात म्हटले आहे. अश्या प्रकारचे धामिक 
आञआचारभेद किवा रूढी निरनिराळ्या प्रदेशांत 
असल्यामुळेही अनेक उपजाती निर्माण झाल्या आहेत, 


असे अनुमान करता येते, 


४५, 


बीज ( पुरुष ), क्षेत्र (स्त्री), धामिक कर्मे 
आणि उपजीविकेचे व्यवसाय यांच्या प्रभावाने जाती 
बदलतात असे मनु, याज्ञवल्क्य इ. स्मतोमध्ये 
स्पष्टपणे सांगितले आहे. मिताक्षरेमध्ये ( १.९६ ) 
याचे स्पष्टीकरण असे दिले आहे- उदा., ब्राह्मण 
पुरुषापासुन शूद्र स्त्रीच्या ठिकाणी उत्पन्न झालेली 
स्त्री ही निषाद जातीची होय. समजा तिच्याशी 
ब्राह्मणाने लग्न करून स्त्री उत्पन्न झाली, तिच्याशी 
पुन्हा ब्राह्मणाने लग्न करून स्त्री उत्पन्न झाली, 
अशा प्रकाराने सहाव्या स्त्रीच्या ठिकाणी ब्राह्मणा- 
पासून ब्राह्मण उत्पन्न होतो. ब्राह्मणापासून वेश्य- 
जातीय स्त्रीच्या ठिकाणी उत्पन्न झालेली मुलगी ही 
अंबष्ठ जातीची असते. वरीलप्रकारे लग्न होत 
गेल्यास चौथीच्या ठिकाणी ब्राह्मण जन्मतो. असा 
हा वरच्या जातीच्या द्विजापासून एक किंवा अनेक 
पिढ्यानंतर वरच्याच जातीचा पुरुष उत्पन्न होतो; 
याला म्हणतात बीजप्रभाव. 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्‍्य व शूद्र यांना क्रमाने 
अध्यापन, ( व याजन ), प्रजारक्षण, व्यापार आणि 
उच्च वर्णांची सेवा हे उपजीविकेचे व्यवसाय 
सांगितले आहेत. खालच्या वर्णाची उपजीविका 
करण्याचा अधिकार उच्च वर्णांला संकटकालीच 
प्राप्त होतो; परंतु संकटकाळ संपल्यावर, सुस्थिती 
प्राप्त झाल्यानंतर, वरच्या वर्णाचा माणूस खालच्या 
वर्णांचा अनेक पिढ्या व्यवसाय करीत राहिला, 
तर त्याची संतती खालच्या जातीची बनते. 
पादत्राणे किंवा कातड्याच्या वस्तू, तेल, कांदा, 
लसूण इ. वर्ज्ये पदार्थ, मद्य इ. पदार्थांचा विक्रय 
किंवा धोब्याचे वा इतर अंत्यजांची कामे ब्राह्मण 
वा द्विज करील व प्रायरिचित्त घेऊन त्या धंद्यातन 
मुक्‍त न झाल्यास तो त्याच जन्मी शूद्र होतो. काही 
निषिद्ध व्यवसाय किवा कर्मे केल्याने मूळची जात 
नष्ट होऊन व्यवसायानुरूप किवा कर्मानुरूप खालची 
जात उच्च जातीयांना प्राप्त होते; याची पुष्कळ 
उदाहरणे धर्मशास्त्रामध्ये सांगितली आहेत. भोजना- 
संबंधी काही निबंध असे आहेत, की ते निबंध मोडन 
निषिद्ध पदार्थाचे भोजन केल्यास किवा शूद्र वा 
अस्पृश्य यांचा स्पर्श झालेल्या अन्नाचे सेवन केल्यास 
प्रायशिचत्त घेतले नाही, तर शूद्र किंवा अस्पृश्य जातं 
ह्विजांना प्राप्त होते. द्विज म्हणजे ब्राह्मण, क्षत्रिय व 


४६ 
वश्य होत. शूद्र वर्णाच्या व्यक्‍तीने अस्पृद्य जाती- 
बरोबर भोजन केल्यास आणि त्यानंतर प्रायश्चित्त 
न घेतल्यास शूद्र व्यक्तीही अस्पृश्य जातीची होते. 
ब्राह्मणाने वा ह्विजाने कांदा- लसूण इ. पदार्थांचे 
सेवन करणे अत्यंत निषिद्ध आहे. कांदा- लसूण इ. 
अत्यंत निषिद्ध पदार्थांचे सेवन केल्यास आणि प्राय- 
दठिचत्त न घेतल्यास ब्राह्मण व ह्विज हा शूद्र वनतो. 
उत्तर हिंदुस्थानातील अनेक ब्राह्मण जाती कांदा, 
लसूण इ. निविद्ध पदार्थांचे सेवन करीत नाहीत; 
परंतु दक्षिण भारतातील ब्राह्मण जाती कांदा, लसुण 
इ. पदार्थांचे चतुर्मास्याव्यतिरिक्‍्त काळी सेवन 
करतात; म्हणून दक्षिण भारतातील ब्राह्मणांच्या 
घरी उत्तर हिंदुस्थानी ब्राह्मण भोजन घेत नाही. 
ब्राह्मणामध्ये शेकडो उपजाती आहेत. या उपजाती 
बनण्याचे कारण त्यांनी पवित्र मानलेल्या रूढी व 
अपवित्र मानलेले आचार यांच्यामध्ये भेद आहेत. 
उदा., महाराष्ट्रात क्रग्वेदी देशस्थ, शुक्ल यजुर्वेदी 
देशस्थ आणि चित्पावन या ब्राह्मणांच्या प्रमुख 
उपजाती आहेत. क्रृग्वेदी देशस्थामध्ये मामाच्या 
मुलीशी म्हणजे भाचीशी विवाह करण्याची चाल 
आहे. स्मृतींमध्ये याचा निषेध केला आहे. हा निषेध 
यजुर्वेदी देशस्थ आणि चित्पावन पाळतात. म्हणून 
या उपजातींमध्ये विवाहसंबंध होणे मान्य नाही. 
त्याचप्रमाणे शुक्ल यजुवेंदी देशस्थ हे एका स्मृतीच्या 
आधारे मातुल्गोत्रातल्या मुलीशी विवाह करणे 
निषिद्ध मानतात; परंतु चित्पावन व क्रग्वेदी देशस्थ 
हा निवंध पाळत नाहीत, म्हणून त्यांच्यामध्ये परस्पर- 
विवाहसंबंध अमान्य आहे. आम्ही ही अशा प्रकारची 
जी थोडी उदाहरणे येथे दिली आहेत, की संव 
ब्राह्मण हे एकमेकांत म्हणजे सजातोयांमध्ये विवाह 
होणे हे स्मृतींनी निषिद्ध केळे नाही; सवं ब्राह्मण हे 
स्मृतींच्या मते आपसात विवाह करू शकतात; परंतु 
धर्मशास्त्रात न प्रतिपादिलेळे परंतु रूढीने पवित्र 
मानलेले आचार पाळल्यामुळे जातींच्या उपजातीं 
बनल्या, असे सिद्ध होऊ शकते. 

पवित्र देश कोणते आणि अपवित्र देश कोणते, 
यासंबधी परिगणन व विवरण स्मृतींमध्ये आणि 
पुराणांमध्ये केलेले आहे. पवित्र देशांमधील ह्विजांना 
अपवित्र देशांमध्ये वस्ती करून राहू नये; वस्ती 
करून राहिल्यास ते काय़मचे पापी होतात, असे त्यांत 


नवभारत 


ऑगस्ट १९७८ 


म्हटले आहे. सिंधू नदीच्या पुर्वेस कुरुक्षेत्रापर्यंतचा 
प्रदेश हा ब्रह्मावतं होय; तो सर्वांत पवित्र देश 
मानला आहे. कुरुक्षेत्रापासून प्रयागपर्यंतचा देश 
ब्रह्मर्षी देश होय; हाही पवित्र आहे. कुरुक्षेत्र 
आणि प्रयाग यांच्या दक्षिणेकडचा नमंदेच्या उत्तर 
तीरापर्यंतचा प्रदेश म्हणजे आर्यावर्त होय. हाही 
पवित्र आहे. या तिन्ही पवित्र देह्यांच्या शिवाय 
बाकीचे प्रयागच्या पलीकडचे पुर्वेचे, सिंधूच्या 
पलीकडचे पश्चिमेचे आणि नमंदेच्या दक्षिणेकडचे 
सर्व प्रदेश हे पापदेश होत. उदा., मगध, अंग, वंग, 
कलिंग, माळवा, सौराष्ट्र, आनर्त म्हणजे गुंजरात 
आणि सगळा दक्षिणापथ म्हणजे नमंदेच्या दक्षिणेतले 
देश यांच्यामध्ये द्विजांनी कायम वस्ती करू नये; 
तीर्थयात्रेपुरते जाऊन परत यावे; असे सांगितले 
आहे. याबाबतीत स्मृती आणि पुराणांमध्ये मतभेद 
आहे. महत्त्वाचा मतभेद असा, कौ आर्यावर्ताची 
व्याख्या पुढे बदलली. पूर्व समुद्रापासुन पदिचिम 
सपुद्रापपतचा आणि हिमाल्य व विध्य यांच्यामधला 
प्रदेश आर्यावर्त होय, असे मनुस्मृतीत म्हटले आहे 
(२. २२ ). त्यानंतर मनूने यज्ञीय देश म्हणजे 
पवित्र देशाची व्याख्या सांगितली आहे. ती अश्ली 
- काळवीट हरणाची जात ज्या प्रदेशात संचार 
करते, तो यज्ञीय देश होय; बाकीचा म्लेच्छं देश 
म्हणजे अपवित्र देश होय. अश्या तर्‍हेची आर्यावर्ताची 
किवां पवित्र देशांची व्याख्या बदलण्याचे कारण उघड 
आहे. जेथे जेथे चातुवेण्यं पंजाबकडून पसरत गेले, तौ 
प्रदेश अगोदर अपवित्र मानला असुनही कालांतराने 
पवित्रे मानला गेला; परंतु त्यामुळे जातिभेदांच्या 
उपजाती वाढत गेल्या. उंदा., ब्राह्मणांच्या प्रदेश- 
भेदामुळे दहा उपजाती बनल्या; त्या स्कंदपुराणात 
सांगितल्या आहेत. तंलंगी, कर्नाटकीं, गुजर, 
महाराष्ट्रीय आणि द्राविड ( तामिळि व केरळी ) 
या पाच आणि सारस्वत, कान्यकुव्ज, उत्कल, मैथिल 
आणि गौड ( वंगाली ) या पाच. 

ऐतिहासिक दृष्टीने वेद, स्मृती व पुराणे यांचे 
अध्ययन केल्यास स्मृतींच्या धर्मशास्त्रात अत्यंत कठोर 
रीतीने बांधलेली जातिसंस्था ही वेदकाली इतको 
कडक' स्वरूपात अस्तित्वात नव्हती, असे लक्षात 
येते. क्॒ग्वेदामध्ये पुरुष सुकत सोडल्यास चार वर्णाचा 
निदेश कोठेही नाही. वण ही संज्ञा आर्य व दास ऱ्या 


जातिसंस्था आणि धर्मशास्त्र 


दोत्त सामाजिक गटांनाच लावलेली आढळते. 
क्टग्वेदात एके ठिकाणी (१.१७९. ६) म्हटले आहे, 
. को अगस्त्य या शूर क्रषीने अपत्य, प्रजा आणि बल 
यांची प्राप्ती व्हावी म्हणून दोन वर्णाचे पोषण केले. 
हे दोन वणं म्हणजे ब्राम्हण आणि क्षत्रिय होत, 
असा अथ कित्येक जण करतात; परंतु विवस्वान्‌, 
मनू, कश्यप, अंगिरस, भरद्वाज, कण्व, विश्वामित्र, 
देवापी, कपी इ. सूक्तकर्त हे राजे असून पुरोहित 
होते. पुराणांमध्ये आणि महाभारतात क्लषीचे गोत्र 
आणि प्रवर यांचे वर्णन करीत असता या क्रूषींच्या 
कुलामधूनच चारी वणं निर्माण झाले, असे म्हटले 
आहे. अंबरीष व यौवनाइव हे क्षत्रिय होते; त्यांची 
संतंती ब्राम्हण झाली. क्षत्रवृद्ध या क्षत्रियापासुन 
सुहोत्र, गृत्समद हे ब्राम्हण जन्मले. शोनक या 
ब्राह्मणाच्या गणामध्ये कर्मवचित्र्यामुळे चार वणे 
निर्माण झाले, गर्ग, राम, हारित, मुद्गल, कपी व 
कण्व' हे क्षत्रिय वंश कालांतराने ब्राह्मण बनले. 
एका वर्णातून दुसर्‍या वर्णात, एका जातीतून 
दुसर्‍या जातीत जाण्याची ही प्रक्रिया वेदकाली सुरू 
होती, असा महाभारत व पुराणांवरून निष्कर्ष 
निघतो. महाभारतामध्ये अनेक ठिकाणी म्हटल 
आहे की, ब्राह्मणादी जातींचा निर्णेय त्यांच्या गुण- 
कर्मावरून किवा रंगावरून करता येत नाही 
ब्राह्मणांमध्ये शूद्रांसारवे विधिनिषेध न पाळणारे 


४७ 


पृष्कळ आढळतात आणि शद्रांमध्येही ब्राह्मणांप्रमाणे 
शुद्ध आचरण करणारे पृष्कळ आढळतात; म्हणून 
ब्राह्मण किवा शूद्र कसे ओळखावे, याचा प्रश्‍न पडतो. 
या प्रश्‍नाचे उत्तर देताना म्हटले आहे, को वर्ण 
हा शीलावरून ठरवावा; जन्मावरून वर्ण कोणता 
हे ठरवू नये. 

कोणत्याही उच्च किवा नीच जातीत माणसाचा 
जन्म होतो, तो पुवंजन्मातील कर्माने; पुण्यकर्माने 
उच्च जात आणि पाफकर्माने नीचजात प्राप्त होते; 
असा कर्मविपाकाचा सिद्धांत धरमंशास्त्राने स्वीका- 
रून त्याच्या आधारावर जातिसंस्थेची मांडणी 
केली आहे. हा कर्मविपाकाचा सिद्धांत हिंदू, 
बौद्ध व जैन या तिन्ही धर्मांच्या तत्त्वज्ञानामध्ये 
आधारभूत सिद्धांत म्हणून प्रतिपादिला आहे. परंतु 
बौद्ध धर्मे हा जेथे जातिव्यवस्था किंवा जातिसंस्था 
किंवा वर्णाश्रमव्यवस्था नाही, अशा भारताबाहेरच्या' 
अनेक राष्ट्रांमध्ये बाराशे वर्षांपूर्वी पसरला; याचा 
अर्थ असा, की बौद्ध धर्म हा कमसिद्धांत मानत 
असला तरी जातिसंस्था व वर्णाश्रमव्यवस्था मानत' 
नाही. कर्मविपाकाच्या सिद्धांताने भारतातील जाति- 
संस्था ही अत्यंत दृढ केली, ती बदलण्याचे किंवा 
नष्ट करण्याचे सामथ्ये मनुष्यामध्ये नाही, असा 
विचार दृढ केला. कर्मविपाक म्हणजे देव, देवापुढे 
माणसाचा इलाज चालत नाही 


/>><<<५५००-->7 


' प्राक्ञ' प्रकाशन : 


6 ड७०%०> 


१6 द र रडि ळर 


न्हा | व 
द 


60%: टर 5 &ड "2८ 0 & डड 5 22) १9९. 


( 
ज्ञातदेक चिकन 
संपादक ! 
डॉ० वसंत स० जोशी 
प्रस्तावना : 
तकेतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी 
मुल्य बीस रुपये. 
लिहा : 
चिटणीस, प्राज्ञ पाठशाळामंडळ, वाई 


व्ण्ण्शय्याल्यलय्यश्य्याय्का का का काका 


3 र 


ऱ्द्कर 


पि 


र 
र 
र 
र 
र 


(> 


ग्र 


सव्वा स्स्स शाय 
, 9 
॥ 
न न 
॥;. . फाझपाठशाळासंडळ येथ्याठा । | 
| | प 
, संस्कृत शि 
१; किंमत | 
र (१) धमेकोश- व्यवहारकाण्ड भाग १ ते ३ ... १२०.०० १ 
। | र च्या नत गिरी भाग १ ते४ ., २२५.०० र 
धर ३)ध -" सस्कारकाण्ड भाग १ ला ह ७०.०० 
रर (४) धर्मकोश- राजनीतिकाण्ड भाग १ ते & ... २५० र 
री (५) मीमांसाकोश भाग ३ ते ७ (फक्त ) २७ 1 
ही (६ ) कोषीतकित्राह्मणारण्यकविषयकोश १ 1 
र (७ ) बोद्धागमार्थसंग्रह दा ३ | शा; 
1 >» जळी त्यतितुताकळम. (वैद्यनाथ ) ( वर्णाश्रमधम, आहिक, । य 
१; आशोच, श्राद्ध, काल आणि प्रायक्चित्त ) वरी; 
| | *** (५०,००७ 
प ( ९ ) दीपकलिका ( झूलपाणि ) ( याशवल्क्यस्मृतिटीका ) १ । 
षि ( १० ) धमंद्वेतनिणय ( शकरभट्ट ) १०,००० । 
; (११) पोत नाजा तत म्ह्मसूत्रभाष्य श्रीजयतीर्थविरचित त 
1 तो मुळ व मराठी भाषांतर, शर 
| क पारकर न बु डेगाचावे सवी यायाचे २.३. विका पी 
ी 6 १२) वेणीसंहार नाटक- इंग्रजी प्रस्तावना व नोट्ससहित । 
9 ्ि धट हँ ह्ति द "५७५०० 
1 (१३) श्रीविद्याधीशविजय - जनादनसरिविरचित ५ 1 
(१४) संस्कारसंगरम्‌ ( महाकाव्य ) कवि श्री. ग. गे, पंढारकर १ ठतळ 


पक्क 


ष्ठ स्का 


चिर्नकन््ानकनऱ्सक 


बि. ल. धारूरकर 


औरंगाबाद ठेणी-समूहार्ताल 


नतन बोद्ध मूतींवर प्रकाशझोत 


पुरातत्त्व अधीक्षक भारतीय 
पुरातत्त्व सर्वेक्षण यांच्या सौजन्याने 


लेण्यातील छायाचित्र : 


राच्या उत्तरेस सह्याद्रीच्या 
राजीत खोदलेल्या सातवाहन 
« औरंगाबादची . लेणी ” 
उ० रेखांश ७४ ४० र 
"). .कान्हेरी येथील 
मूहाचा उल्लेख 


औरंगाबाद राह. 
सातारा रांगेतील पर्वत 
कालीन लेणी-समूहास 
म्हणून संबोधिले जाते ( 
आणि पू० अक्षांश ७६ ४० 
लेण्यांतील एका शिलालेखात यास 


१. मिराशी, वा. वि. 
न. भा. ७ 


:£ राजतडाग ! ची लेणी असा केलेला आहे. 
दुसर्‍या एका पारंपरिक दंतकथेनुसार या लेण्यांना 
: राजा- तलाबची लेणी ' असे म्हटले जाते. 
मध्ययुगात डोंगरमाथ्याच्या पायथ्याशी एक मोठा 
तलाव होता, त्यावरून हे नाव या लेण्यांना पडले 
होते. पुढे डासांचा उपद्रव होऊ लागला म्हणून 
औरंगजेबाने हा तलाव बुजविल्याची आख्यायिका 
आहे. ह्यास सबळ असा पुरावा मात्र उपलब्ध 
झालेला नाही. अर्थातच जनसामान्यांना कालानु- 
क्रमाची काय तमा! आजही ह्या लेण्या “ निपट 
निरंजनच्या लेण्या ” म्हणून भझोळखल्या जातात, 
खरे तर निपट निरंजन हे साधू पुरुष औरंगजेबाचे 
समकालीन होते आणि सातवाहन काळात खोद- 
लेल्या या लेण्या यांचा कुठलाही ऐतिहासिक 
अनुबंध नाही, ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे. 
सुप्रक ( सोपारा ) - सिल्यानी ( कल्याण ) 
गोवर्धन ( नासिक )- एलूर ( वेरूळ ) ते प्रति- 
ष्ठान ( पैठण ) या प्राचीन मार्गावर ही राज- 
तडागची लेणी खोदलेली आहेत. बौद्ध शिल्प- 
शास्त्रातील उत्क्रांतीचे विविध टप्पे या समूहात 
नीटपणे प्रकटलेले आहेत. क 


अजिठा आणि वेरूळच्या जगद्विख्यात कला- 
कुतींच्या अगदी . प्रभावक्षेत्रातच या लेण्यांचे 
अस्तित्व असल्याने त्यांच्याकडे बरेच दुलेक्ष झालेले 
आहे. एकोणिसाव्या शतकाच्या चवथ्या दशकात 
ब्रँडली या अभ्यासकाने या लेण्यावर पहिला 


संशोधन मुक्‍तावळी खंड २, नागपूर, १९५७, पू. ७७-9८ 


व: 


वृत्तांत लिहिला. अर्थातच जेम्स बर्जेस यांनी 
लिहिलेला सविस्तर असा वृत्तांत १८७८ मध्ये 
प्रकाशित झाला व या लेण्याकडे कलासमीक्षकांचे 
लक्ष वेधले गेले. 

या लेण्यांचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, त्यांच्या 
उगमापासून ते हिंदु धर्माच्या मूल स्रोतात त्याच्या 
विसजंनापर्यंतचे बौद्ध धर्माचे बहुविध टप्पे येथे 
दृग्गोचर होतात. विशेषेकरून बौद्ध शिल्पश्नास्त्रातील 
मूतींचा उद्गम व, विकास, त्यांची प्रगती व अधोगती, 
उक्रांती व र्‍हास यांचे सम्यक दशन येथे घडते. येथील 
काही शिल्पांची तुलना भारतातील महत्वांच्या 
शिल्पाशी केली जाते.' लेणी क्र. ३ मधील * जातक 
शिल्प? हेसुद्धा या लेणी-समूहाचे असेच एक महत्वाचे 
वैशिष्ट्य आहे. 

पहिल्या समूहात ४ विहार व फक्त एक चैत्यगृह 


आहे. ६ ते ९ या दुसर्‍या समूहात सर्व विहार असून 


तिसर्‍या समूहात ९ ते १२ क्रमांकाची लेणी मोडतात. 
पंधरा वर्षापूर्वी पुरातत्त्व सर्वेक्षण खात्याला एकमेव 
हिंदू लेण्याचा येथे शोध लागला. डा. र. शं. गुप्ते 
यांच्या मते या लेण्यात एका बाजूला ब्राह्मी, माहेश्‍वरी, 
कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इंद्राणी व चामुंडा या 
सप्तमातृका आणि गणेश या मूर्ती कोरलेल्या असून 
शिव अर्धनारी-नटेश्‍वरही कोरलेला आहे." जेव्हा 
वज्नयान बौद्ध पंथ प्रभावी होता, तेव्हा हळूहळू वोद्ध 
धर्मे हिंदू धर्माकडे झुकत होता, पुढे तो जन्मस्थानी 
अस्तंगत होऊन मूळ प्रवाहात विलीन झांला. 
औरंगाबाद लेण्यांतील लेणे क्र, ४ च्या 
( चैत्यगृह ) ज्ञेजारी पुरातत्त्व सर्वेक्षण खात्याच्या 
संरक्षण विभागाला चैत्यगृहाच्या दुरुस्तीच्या वेळी 
एक गौतम बुद्धाची मूर्ती आढळली. या सवे लेणी- 
समूहात प्राचीन असलेल्या चैत्यगृहानजिक ही मूर्ती 
सापडल्याने तिचे महत्त्व अधिकच वाटते. 


२. राय, अमिता, औरंगाबाद स्कल्पचसी, 


३. औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट गझटीयर, 


नवभारत 


ऑगस्ट १९७८ 


है शिल्प चैत्यगृहानजिकच्या शिलाखंडात दडलेले 
होते. पूर्वेकडील बाजूस २० फूट उंचीपर्यंत भव्य 
असे शिलाखंड होते. सुमारे १० फूट उंचीवर महात्मा 
गौतम बुद्ध हे प्रहंव पद्मासनात सिंहासनावर बसलेले 
आहेत. ते त्रिभंग स्थितीत असून महात्म्यांनी आपले 
पाये पावित्र्याचे धमंप्रवतेनाचे प्रतीक असलेल्या 
कमलपुष्पावर ठेवलेले आहेत. मुळातच ही मूर्ती 
धरमंचक्रप्रवतेन मुद्रेत आहे. गजराज, व्याघ्र, मकर 
आणि व्याहळी हेसुद्धा येथे दिसून येतात. तळाशी 
असलेल्या दोन ऐटदार सिंहांची आयाळही सुस्पष्टपणे 
दिसते. नग्न असे चवरीधारक आणि एकंदर सबंध 
शिल्पपट हा कलात्मक शैलीने सजविलेला आहे. 
दोन उभी हरिणे सारनाथ येथील गौतम बुद्धाच्या 
पहिल्या धर्मप्रवचनाची आठवण करून देतात. 

शिल्पशास्त्रदृष्ट्या विचार करता ही मूर्ती 

भारतीय पद्धतीची आहे. मथुरा, सारनाथ आणि 
अजिठा येथील बौद्ध मूर्तींशी या मूर्तीची तुलना करता 
येईल. या सर्व मूर्ती त्या काळातील शिल्पकलेच्या 
उत्कट आविष्काराचे प्रतीक' होत." 

या मूर्तीच्या एकंदर धाटणीवरून ही मूर्ती दक्षिणे- 
तील महायान पंथाच्या प्रसाराच्या प्रारंभकाळातील 
असावी. कुझाण सम्गराट कनिष्क याच्या काळात 
कुंडलवत परिषदेत झालेले महायान व हीनयान हे 
पंथभेद दक्षिणेत येण्यास दोन-तीन शतकांचा काला- 
वधी निश्‍चितच लागला, मूतिपूुजा आणि संस्कृत 
मधून साहित्यरचना यांद्वारे हा पंथ बौद्ध धर्माला 
अतरच अपत्यक्षपणे हिंदू प्रवाहाकडे घेऊन जात 
होता. अर्थातच बौद्ध धर्म हा गतिमान धर्म असल्याने 
त्यातील बदल संभवनीय आहेत. दक्षिणेत महायान 
पथाचा विस्तार वा प्रचार करण्याचे श्रेय विदर्भातील 
विद्वान नागार्जुन यांचेकडे जाते.' संपूर्णपणे गढ व 
तांत्रिक असे महायान पंथीयांचे तत्त्वज्ञान दक्षिणेत 
कलकत्ता, १९६६, पृ. ११ 


मुंबई, १९७७, पृ. ९५३. 


४. गुप्ते, आर. एस. ए नोट ऑन द फस्ट ब्रेह्मनिकळल 
केव्ह ऑफ द ओरंगाबाद ग्रप, 
मराठवाडा युनिव्हर्सिटी जनेल, 
वर्ष पहिले, अंक पहिला, १९६०-६१, पृ. २-३ 


५. रामचंद्रन, टी. आर. २५०० इयसं 
६. बर्जेस, :जेम्स अँड फर्ग्यूसंन, केव्ह 


ऑफ बुद्धिझम, पृ. २८५. 
टेस्पल्स इन वेस्टर्न इंडिया पृ. १७९-८० 


नूतन बौद्ध मूर्तीवर प्रकादाझोत 


अधिक वेगाने प्रसार पावले, औरंगाबाद लेण्यातील 
बौद्ध मूर्ती ही दक्षिणेतील बौद्ध धर्माच्या महायान 
पंथाच्या प्रसाराचे प्रतिनिधित्व करते. 

पद्मासन अवस्थेतील मूर्ती या केवळ शिल्पदृष्टः्याच 
नव्हे, तर कलात्मक सौंदर्याच्या दृष्टीनेही महत्त्वपुर्ण 
ठरतात. रचना व तंत्र या दोन्ही संदर्भात पाहता 
ही बौद्ध मूर्ती मोलाची आहे. 

प्रस्तुत मूर्तीचा काळ ठरविताना तिच्या शेजारी 
असलेल्या चैत्यगृहाचा काळ लक्षात घेणे उपयुक्‍त 
ठरते. 

लेणी क्र. ४ हे औरंगाबाद समूहातील एकमेव 
चैत्यगृह आहे. २२” < ३८” आकाराचे गजपृष्ठाकुती 
छत असलेले हे चैत्यगृह लाकडी कलाकुसरीची 
शिल्परूप प्रतिकृती आहे. चैत्य-गवाक्ष आणि दशंनी 
भाग भंग पावलेला असुन १७ साधे स्तंभ चंत्यगृ हास 
आधार देतात. अर्थातच हे चेत्यगृह या. संवंध 
समूहातील अगोदरचे आहे 

जेम्स बर्जेसनी या चैत्याचा काळ इसवी सनाचे 
चौथे शतक असा ढोबळपणे ठरविला आहे. डॉ 
यझदानींना हे चैत्यगृह तिसऱ्या झहतकातील असावे 
असे वाटते.“ डॉ. र. शं. गुप्ते यांनी हा काळ आणखी 
मागे नेला असुन तो इ. स. चे दुसरे शतक ठरविला 
आहे. चैत्यगृहाचा काळ ठरविताना संशोधकांत 
एकमत दिसत नाही; आणि तद्वतच प्रस्तुत चेत्या- 
नजिक असलेल्या या बुद्ध मूर्तीचा कालनिर्णय हाही 
एक असाच विकट प्रश्‍न आहे 

डॉ. यझदानी यांच्या मते बौद्धळेणी व पुजास्थानात 
मर्तीचे दर्शन इसवी सनाच्या चौथ्या शतकापासून 
घड लागले.' तेव्हा दक्षिणेत असे मूतिस्वरूप दशन 
घडण्यास एका शतकाचा अवधी लागणे तकसगत 
आहे. 

प्रा. फद्दी यांच्या मते पहिली बुद्ध मूर्ती गांधार 
कला-शेळीत उभारली गेली. डा. भट्टाचार्य यांच्या 


५१ 


मते ती अमरावती शैलीत पहिल्यांदा अवतरली.” 
हे सर्वे मतभेत लक्षात घेऊनही असे म्हणता येईल की, 
दक्षिण भारतातील बहुतेक सवे बौद्ध मूर्तीवर तांत्रिक 
पंथाचा प्रभाव जाणवतो. डॉ. यझदानींच्या मते बौद्ध 
मूर्तीचे चवथ्या शतकात घडलेले दर्शन प्रमाण 
मानता, त्यावरून औरंगाबाद लेण्यातील नूतन 
संशोधित वुद्ध मूर्तीचा काळ अंदाजे इसवी सनाचे 
पाचवे शतक असावा. प्रस्तुत शिल्पातील भरडपणा 
व तंत्रशेली यांवरून हा काळ थोडा मागेही नेता 
येईल. 

औरंगाबाद लेण्यातील नूतन संशोधित बौद्ध मूर्ती 
ही दक्षिण भारतातील महायान बौद्ध धर्माच्या 
प्रसाराची प्रारंभिक प्रतिमा असावी. येथूनच 
सातवाहन काळातील वौद्ध कलाशेलीची याच 
लेणी-समूहात झालेली भरभराट दृग्गोचर होते. 


औरंगाबाद लेण्यातील चेत्यगृहू लेणे क्र. ४ हे 
हीनयान पंथीय बौद्ध . धर्माचे प्रतिनिधित्व करते. 
धर्मातील पंथवदलाचा कला स्वरूपात झालेला 
आविष्कार प्रस्तुत नूतन बौद्ध मूर्तीच्या रूपाने प्रक- 
टला आहे. हीनयान पंथातील प्रतीकात्मक धर्मंपूजन 
मूतिस्वरूपात महायान पंथीयांनी घडविले. अशा 
उपक्रमाचे वैशिष्ट्यपूर्ण दशन औरंगाबाद लेण्यातील 
चैत्यगहाहेजारी आताशी उघडकीस आलेल्या वोद्ध 
मूर्तीच्या रूपाने घडते 


* राजतडाग ' लेण्यातील बौद्ध शिल्पकलेतील 
उत्क्रांती क्रमशः तपासताना जो दुवा सांधता येत 
नव्हता, तो उपरोक्त बौद्ध मूर्तीच्या आढळाने 
सांधला गेला आहे. मूळच्या हीनयान बोद्ध धर्मा- 
पासुन सरकून महायान पंथाकडे वळत असलेल्या 
बौद्ध शिल्पशैलीचे प्रतिबिंब ह्या बौद्धमूर्तीत उमटले 
आहे. आतापर्यंत प्रकाशात आलेल्या महत्त्वपूर्ण 
बौद्धमूर्तीत ह्या मूर्तीची गणना करता येईल. 


>>>>><<५७* शाहा 


७. ब्जेस, फर्ग्येसन, उपयुक्‍त, पृ ३८८ 


८, यकझदानी, जी. रॉक हिवन टेम्पळस ऑफ आरगाबाद, 
इंडियन आटे अन्ड लेटले सिरीज, 
खंड ११, लंडन, १९३७ पृ. ३ 


९. उपर्यक्त, पृ. २-४ 


१०. भट्टाचायं, बी दड् 


डेयन बुद्धिस्ट आयकोनाग्राफी, कलकत्ता, १९५८, पृ. 


ग्रंथ-परीक्षण 


"३ तात्याला 


* मराठी भाषेचा आर्थेक संसार : ' अशोक रा. केळकर; प्रकाशक- मराठवाडा साहित्य 
परिषद, औरंगाबाद; १९७७; पृष्ठे ९६; किमत १० रुपये. 


डॉ. केळकरांच्या पुस्तकाचे * चांगले परीक्षण ? 
करणे मला अवघड वाटत आहे. त्या कामासाठी 
आव्यक ती पूर्वतयारी माझ्याकडे नाही. प्रस्तुत 
पुस्तकाच्या विषयाची संकल्पना आणि विवेचनसूत्रे 
यांचे भांडवल डॉ. केळकरांनी कुठून उभारले हे 
सांगताना त्यांनी ज्या पुर्वसुरींचा कृतज्ञतापूर्वक नाम- 
निर्देश केला आहे ( पृ. ८९ ) त्यांच्यापैकी काही 
फक्त नावांनी मला ठाऊक आहेत, आणि त्यांच्या- 
पैकी जवळ जवळ एकाचेही लिखाण मी वाचलेले 
नाही. अश्या परिस्थितीत ही परीक्षण लिहिण्याची 
कामगिरी मी न स्वीकारणे उचित झाले असते; परंतु 
पुस्तकाविषयीच्या ओत्सुक्याने मी ती स्वीकारली. 
आता वाचकांना विनंती अश्ली, की त्यांनी ह्या 
परीक्षणाकडे एका मराठी भाषिकाची प्रतिक्रिया 
एवढ्याच दृष्टीने पहावे. न 

मराठवाडा साहित्य परिषदेच्या विद्यमाने 
डॉ. केळकरांनी मार्च १९७६ मधे डॉ. ना. गो. 
नांदापूरकर स्मारक व्याख्यानमालेसाठी जी तीन 
व्याख्याने दिली ती प्रस्तुत पुस्तकात प्रकाशित 
करण्यात आली आहेत. भाषाशास्त्राच्या एका उपेक्षित 
( म्हणजे मराठीच्या दृष्टीने उपेक्षित ) अंगाविषयी 
एका अधिकारी व्यक्तीचे विचार अभ्यासकांना 
उपलब्ध करून दिल्याबद्दल प्रकाशकांचे अभिनंदन 
करायला हवे. 

* अथेव्यापार आणि भाषा', “ वाक्यशक्‍्ती', आणि 
* भाषाप्रदूषण * हे तीन विषय डॉ. केळकरांनी तीन 
व्पाख्यानांसाठी निवडळे आहेत. डॉ. केळकरांनी 
ह्या विषयावर भरपूर विचार केला आहे, हे पुस्तक 
वाचणाऱ्याच्या सहज लक्षात येईल. त्यांनी व्याख्या- 
नांत जी उदाहरणे दिली आहेत ती हे सहज दाखव- 
तात. जात्यावर बसले की ओवी सुचावी तशी ही 
उदाहरणे सुचलेली नाहीत. त्यांच्या मागे विचार 


आहे, बर्‍याच काळचे निरीक्षण आहे. डॉ. केळकरांनी 
निवडलेला विषय तसा अवघड आहे; पण समर्पेक 
आणि मनोरंजक उदाह्रणांच्या साहाय्याने त्यांनी 
तो श्रवणीय ( आणि आता वाचनीय ) करण्याचा 
प्रयत्न केला आहे. माझ्यापुरते तरी ते त्यात यशस्वी 
झाले आहेत. 

पुस्तकाच्या शेवटी डॉ. केळकरांनी व्याख्यानांची 
रूपरेषा दिली आहे. तीवरून व्याख्यानांचा विषय 
आणि सुत्र समजणे सोपे व्हावे. भाषा हा एक 
परंपरागत आलेल्या चिन्हांच्या साहाय्याने होणारा 
यवहार असून त्यायोगे बोलणारा ( चिन्हप्रेषक ) 
अकणार्‍याला ( चिन्हय्माहकाला ) आपला मनोदय 
कळवू शकतो. हे चिन्हरूप संकेत मानवांच्या सामा- 
जिक जीवनातच निर्माण होऊ शकतात. मानवाच्या 
पूर्वजांना झाडावरून उतरणे भाग पडले नसते 
आणि ते कळप करून राहू लागले नसते, तर भाषा 
अस्तित्वात येती ना. मानवाच्या भाषाव्यापाराला 
अथेव्यापाराचा संदर्भ असतो. हा विषय व्याख्या- 
त्यांनी पहिल्या व्याख्यानात समजावून सांगितला 
आहे. भाषेतील वाक्यांना शब्द, रूप व अथे अज्ली 
तीन अंगे असुन अर्थांगाच्या विचारासाठी भाषा व 
अर्थव्यापार यांच्यात असणार्‍या सांध्याची ओळख 
दुसर्‍या व्याख्यानात करून दिली आहे. वाक्‍्यशक्‍्तीचा 
खुळासा करताना बोलणा-याच्या वाक्यांत भध्यवर्ती 
संदेशाबरोवरच सहवर्ती संदेश कसे असतात आणि 
बोलणाऱ्याला ह्या संदेशांबरोबरच बोलण्याचे प्रयोजन 
काय तेही कसे कळवावे लागते, तेही व्याख्यात्यांनी 
सांगितले आहे. तिसऱ्या व्याख्यानात भाषाप्रदूषण 
म्हणजे काय ते स्पष्ट केल्यावर भाषा निर्दोष 
ठेवण्यासाठी काय़ करता येईल, याचा ऊहापोह केला 
नाहे. भाषाव्यवहार विहित, यथार्थ व उचित राहिला 
नाही तर तो दृषित होतो हे सांगितल्यावर भाषेला 


"जत 


ग्रंथ परीक्षण 


जपायची जबाबदारी सर्वांचीच आहे याची जाणीव 
त्यांनी करून दिली आहे. हे व्याख्यान वाचताना प्रा. 
त्र्यं. शं. शेजवलकरांची तीव्रतेने आठवण झाली. ते 
म्हणत असत, की यंत्रावर काम करणाऱ्याची चूक 
झाली की त्याचे लगेच एखादे बोट तुटते. भाषा प्रदु- 
षकांचे असे काही होत नाही म्हणून त्यांचे फावते. 
मराठीच्या विद्यार्थ्यांना आणि अध्यापकांना हे पुस्तक 
निःसंशय उपयोगी ठरेल. 
पुस्तकात बर्‍याच परिभाषिक संज्ञा- चिन्ह- 
चिन्हितभाव, अर्थीअर्थभाव, वाक्‍्यवंध, प्रेषकग्राहूक 
इत्यादी- आल्या आहेत. तसेच परिसरघटित, 
अनुभवघटित, आचरणघटित असे नवे प्रयोग डॉ. 
केळकरांनी हाताळले आहेत. ह्या संज्ञा व हे प्रयोग 
अजून रुळले नसले, तरी संदर्भावरून त्यांचा अथे 
समजण्यास अडचण पडू नये असे वाटते. 
पुस्तकाचे नाव जरा चमत्कारिक वाटेल. 
त्याविषयीचे समर्थन ' पश्‍चात्कथना ' त ( पृ. ८८) 
आहे. त्याने वाचकांचे समाधान व्हावे. 
काही किरकोळ शंका प्रदशित करणे, साध्या 
दुरुस्त्या सुचविणे शक्‍य आहे असे वाटते. 
१. पृ. ४ : चिन्ह-चिन्हित भावाच्या उदाहरणात 
पहिलेच उदाहरण आहे- घराला कुलूप आहे 
( चिन्ह ) : मंडळी घरात नाहीत (चिन्हित) . 
परंतु आपण घराबाहेर पडताना घराला कुटून 
लावतो ते आपण, घरात नाही हे येणार्‍्याला 
कळावे म्हणून नव्हे, तर घरातील चीजवस्तु 
चोरीला जाऊ नये म्हणून ती घेतलेली 
खबरदारी असते. मग त्यात चिन्ह-चिन्हित 
भाव कसा म्हणता येईल ? तसेच घराबाहेर 
पडताना छत्री घेतली तर पाऊस पडणार 
नाही (न घेतली तर हमखास पडेल) हा एक 
विनोदाचा भाग झाला. त्यात चिन्ह-चिन्हित 
भाव पहाणे गैर ठरेल. डॉ. केळकरांनाही 
ते अभिप्रेत नसावे. हा चिन्ह-चिन्हित भाव 
विज्ञापनजन्य नसून अभावितपणे होणारा 
किंवा लटका आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले 


असते तर बरे होते. 


२. प. २० : मराठीत आतापर्यंत बोलल्या 


गेलेल्या वाक्यांची पुरी यादी तत्त्वत तरी 


करता येणे कसे शक्‍य आहे कळत नाही. 


द» 


नी 


ष्ट 


पृ. २८: एकेरी वाक्याला संदर्भ भाषा- 
व्यापाराचा, हा वाक्याचा अर्थ भाषाव्यापार 
म्हणजे विज्ञापमघटना आणि विज्ञापनघटनेचा 
संदर्भ म्हणजे भाषाबाह्यसंदर्भे इतके सांगेपर्यंत 
लक्षात येत नाही. 

पृ. ३१ : काव्यप्रकाशातल्या इलोकाचा मराठी 
छायानुवाद देताना “हा झेत्यं तुहिनाचलस्य 
करयोः ' ह्याचा ' हिमालयाचा हात किती 
थंड हा ! ? असा दिला आहे आणि त्या 
नंतरच्या विवेचनातही * हिमालयाचा हात ' 
असा एकवचनी प्रयोग केला आहे. त्या ऐवजी 
अनुवादात व इतरत्र * हिमालयाचे हात ' असा 
अनेकवचनी प्रयोग '( मराठीत द्विवचन नाही 
म्हणून ) हवा. 

पृ. ३५! एक वाक्य असे आहे: “ दुसर्‍या 
व्याख्यानात आपण दिलेल्या वाक्याचे आकलन 
भाषेच्या नियमानुसार कसे होते ह्याचाच 
मुख्यतः विचार करणार आहोत.” ह्या 
वाक्याने मला काही वेळ घोटाळ्यात टाकले, 
“ आपण'चा संबंध “ दिलेल्या'शी नसून 
: विचार करणार आहोत 'शी आहे हे लक्षात 
घ्यावे लागते. शिवाय दुसर्‍या व्याख्यानाच्या 
सुरवातीसच डॉ. केळकर ' दिलेल्या वाक्यां'चा 
उल्लेख कसा करतात कळेना. इंग्रजीतील 
५ छांऱ61] 8011861008 चा हा परिणाम 
आहे का? 


६. पू. ३६: पांचव्या ओळीत “मी दरवाजा 


उघडतो की ! ह्या ऐवजी “ मी खिडकी 
उघडतो की ! ' असे हवे, 


. पृ. ३७: उदाहरण १०, * गरम कोट आणि 


पँट! याचा अर्थ ' गरम कोट आणि साधी पॅट ! 
असा होईल की नाही शंका वाटते. घोटाळा 
होण्याची शक्‍यता असल्यास आणि बोलणा- 
ऱ्याला तो टाळायचा असल्यास तो स्पष्टपणे 
तसे म्हणेल. 


.- पृ. ३९ : * चहा कडक कर ' म्हणजे चहा 


बनव, असा बनव को तो कडक राहील ह्या 
वाक्यावर हिंदीची छाप आहे की आधीच्या 
विवेचनात * निशाण उंच राहील', * गाठ घट्ट 


५४ 


राहील ह्या चालीवर ' कडक राहील ' असे 
म्हटले गेळे आहे ? ' कडक होईल ' असे ह्वे. 
९. पृ. ४० :  पितृप्रेम, मातृप्रेम ? यांचे संदर्भा- 
नुसार दोन्ही अर्थ होऊ शकतील. ' कन्याप्रेम ' 
हा प्रयोग अपरिचित खरा; पण कोणी केलाच 
तर अर्थाविषयी संशय का वाटावा ? कन्ये- 
विषयी वाटणारे प्रेम ' असा अर्थ होईल. 


१०. पृ. ४१: अर्थवेचित्र्याचे .' दुखणे ' का? 
ह $ ति 1 ने 
वैचित्र्य ' शब्दानेच डॉ. केळकरांना जे 


सांगायचे आहे ते येऊन जाते. 


११. पृ. ४१: ' घोडामेदान ' मराठीत 15806- 
००पा'86 ह्या अर्थी वापरतात असे वाटत 
नाही. 

१२. पृ. ४१ : ' वाक्यवंधाचा अथं म्हणजे 
वाक्‍्यार्थांचा गुणाकार असतो. ' इतरत्रही 
( उदा. पृ १६ ) डॉ. केळकर ' गुणाकार ? 
शब्द वापरतात. मला वाटते असे प्रयोग 
वर्ज्ये असावेत. वाक्‍्यबंधाचा अर्थ म्हणजे 
नुसता वाक्यांचा अर्थ असे नसुन त्यापेक्षा 
त्यांत अधिक काही असते असे म्हणावे. 


१३. पृ. ५८: भाषाव्यवहा राचे तीन अनुबंध 
सांगताना डॉ. केळकरांनी प्रस्तुत परिस्थिती- 
हून निराळी अशी प्राप्त परिस्थिती मानिली 
आहे. 'प्राप्त परिस्थिती! ह्या शब्दाला मराठीत 
(1 4 

आपल्याला अनिष्ट असणारी परिस्थिती 
असा अर्थ रूढ असल्याने तो शब्द बदलणे 
योग्य ठरेल. 


१४. पृ. ५९ : प्रयोजनसंदेश कोणत्या शक्‍तीमुळे 
मिळतो, वाक्‍्यशक्ती की संदर्भशक्ती ? “ मी 
तुल! वचन देतो ” ह्या वाक्यावरोबर येणारा 
“को सोमवारी मी तुझे पैसे चुकते करीन ' 
हा प्रयोजनसंदेश वाक्‍यनिष्ठ नाही. संदर्भा- 
नुसार तो बदलत राहील, 

१५. पृ. ६० : पायात घोटाळणार्‍्या मुलाला 
वैतागून आईने * चल चालता हो ! ' म्हटले 
की डाँ. केळकर म्हणतात, ' ते मूल उठून 
शांतपणे चालू लागते? पण असे करायला 
ते मूल म्हणजे कवाइत करणारा शिपाई 


नवभारत 


ऑगस्ट १९७८ 


नव्हे. डॉ. केळकर त्या मुलाला आधी उठायला 
लावतात तेही जरूर नाही. पायात घोटाळणारे 
मूल उभेच असते. त्याला आईने * चालता 
हो ! ' म्हटले तर माझ्या कल्पनेप्रमाणे ते 
आईला आणखीनच चिकटावे. 

१६. पृ. ७१: उदाहरणे देण्यात डॉ. केळकरांचा 
हातखंडा आहे यांत संशय नाही; परंतु “फटाके 
किती आणू ? ' ह्या प्रश्‍नाला उत्तर म्हणून 
त्यांनी जी तीन वाक्ये कल्पिली आहेत तशी 
वाक्ये व्यवहारात कोणी कधी म्हणेल का, 
याविषयी शंका वाटते. 

१७. पृ. ७८ : ढोवळ अदमास व्यक्‍त करण्याकरता 
कुणी ' पाच पन्नास ! म्हटले तर त्यावर एवढा 
आक्षेपका ? 

१८. पुस्तकात “ लक्ष्य ' (पृ. १६), ' दुलेक्ष्य ' 
(पृ. ३४) ' लक्ष्यात ' ( पू. ३५ ) असे शब्द 
बरेच वेळा आले आहेत. मला आठवते की 
प्रा. रा. श्री, जोग यांनी महाराष्ट्र साहित्य 
पत्रिकेच्या ' शब्दवेध ' सदरात एक लेख लिहून 
ह्या भाषाप्रदूषणाकडे लक्ष वेधले होते. 
९.८४ वर ' भारदस्तपणाचे ओझे! ह्या 


ऐवजी ' भारदस्त्याचे ओझे ' असे म्हटले आहे 
त्याची आवश्‍यकता आहेका? 


म. अ. मेद्देन्दळे 


* संतकवी तुकाराम : एक सिंतन : ' 
डॉ. निमेलकुमार फडकुले; प्रकाशक - 
अजब पुस्तकाल्य, कोल्हापुर; १९७८; 
पृ. १२८; किमत ८ रु. 
क डक जती विडी 
मराठी संतकवींच्या अभ्यासाची एक दिशाच 
ठरून गेलेली आहे. ज्यांचा संतवाड्मयाचा व्यासंग 
फार मोठा होता, त्यांना आधुनिक वाड्‌मयीन दृष्टी 
नव्हती आणि आधुनिक वाडूमयीन दृष्टी ठेवून 
संतवाड्मयाचे अध्ययन करतात त्यांचे खिवेचन 
तकलादू आणि पोकळ असे दिसून येते. ज्या सामाजिक 


ग्रंथ परीक्षण 


आणि सांस्कृतिक जीवनाच्या पाश्‍वंभूमीवर हे काव्य 
निर्माण होते, त्या परिस्थितीचा साकल्याने विचार 
करून काव्याची समीक्षा करणे, ही स्थिती मराठी 
समीक्षेत अभावानेच दिसते. व्यापक जीवनदृष्टीचा 
अभाव असल्यामुळे संतवाड्‌मयाच्या आकलनालाच 
मर्यादा पडते आणि नंतर; तुकाराम सदेह वैकुंठाला 
गेले म्हणजे त्यांचा खून झाला की ते नाहीसे झाले 
यासारख्या, वाइ्मयीन समीक्षेच्या दृष्टीने निर्थक 
असणाऱ्या प्रश्‍नावरच भर देऊन समीक्षा आटोपती 
घ्यावी लागते. 


अलीकडे तुकारामांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा शोध घेणारे, 
डॉ. निर्मलकुमार फडकुले यांचे ' संतकवी तुकाराम : 
एक च्ितन ' हे पुस्तक प्रसिद्ध झाले; ते मात्र व्यापक 
दृष्टी ठेवून लिहिलेले आहे. यापुर्वी प्रसिद्ध झालेल्या 
रा. ग. जाधव यांच्या 'आनंदाचा डोह या 
पुस्तकाचाही आवर्जून उल्लेख करावयास हरकत 
नाही. या दोन्ही ग्रंथांतून तुकारामांच्या “वाड्मयीन * 
व्यक्तिमत्त्वाचा शोध घेण्याचा प्रयत्न आहे. 


तुकारामांसारख्या संतकवीवर आजपर्यंत अनेक 
संश्योधकांनी, समीक्षकांनी लिखाण केलेले असले तरी 
वाड्मयीन समीक्षा त्यांच्या अभंगांची झालेली नाही. 
जी काही तुरळक झाली ती वर उल्लेखिल्याप्रमाणेच 
आहे. डॉ. निर्मलकुमार फडकुले यांनी तुकारामांच्या 
व्यक्तित्वाचा घेतलेला शोध हे एक नवे मूल्यमापन 
आहे. संतकवींनी ऐहिक जीवनाकडे दुलेक्ष करून 
परमार्थाकडे दष्टी वळवली आणि प्रार्धवादाची 
शिकवण देऊन समाजाला निस्सत्व बनवले हा आक्षेप 
संतवाडमथावर यापूर्वी घेण्यात आलेला आहेच. परंतु 
संतांनी सामाजिक उत्यानाचेच कार्य केलेले आहे 
आणि ते त्यांच्या जीवनाचे ध्येय होते, असे संत- 
काव्याचा अभ्यास केल्यानंतर लक्षात येते 


संतांनी आपल्या वाडूमयामधून पारंपरिक 
विचारच व्यक्‍त केले; या वाडूमयात गतानुगतिक 
जीवनदृष्टीच दिसते असे म्हणणे बरोबर नाही. 
संतांनी चिरंतत शाश्‍वत मूल्यांचा शोध घेतला 
आणि या मल्यांचे प्रत्यक्ष जीवनात आचरण होऊन 
जीवन संदर कसे बनवता येईल याची काळजी 
बाहिली. .डॉ. फडकुले यांनी तुकारामांची दृष्टी ही 
समाजोन्मुख कशी होती हे सिद्ध करून दिले. आहे. 


५५ 


साक्षात्कार झाल्यानंतर आता केवळ उपकाराकरिता 
उरलो असे तुकाराम म्हणतात. 


मूल्यहीन, आचारहीन समाजात लोकांची होत 
असलेली अवनती ही तुकारामांची व्यथा होती. 
बुडणारे जन पाहून तुकारामांचे कवि-मन अस्वस्थ 
होत असताना जसे दिसते त्याचप्रमाणे समाजातील 
ढोंग, दांभिकता पाहून या प्रवृत्तींवर आसुड ओढ- 
तानाही तुकाराम दिसतात, खरा धर्म, खरी मूल्ये, 
खरा आचार लोक विसरले आणि गतानुगतिक 
बनून जीवन जगू लागले हे दृश्य तुकारामांना अध:- 
पतनाचे दिसते. वेदपठनाचा अधिकार नसलेल्या 
लोकांना आत्मोन्नतीसाठी भक्तिमार्ग उपलब्ध होता; 
परंतु आचारांचा लोप झाल्यामुळे तो मार्गदेखील 
हरवला गेला व शाक्‍तांसारखे पंथ निर्माण झाले. 
वेदाची अक्षरे वाचता येत नाहीत याची दुःखद 
जाणीव तुकारामांच्या अभंगातून व्यक्‍त झालेली 


आहेच. 


तुकारामांच्या जीवनात आलेली संकटे आणि 
दुःख यांनी त्यांचे जीवन उद्ध्वस्त करून टाकले. 
मनाची तळमळ शांत व्हावी म्हणून तुकाराम झगड- 
ताना अनेक अभंगांतून दिसतात. परमेदवराच्या 
दर्शनाची नितांत ओढ लागलेली असते, परंतु परमे- 
इ१वर भेटत नाही. तळमळणारे, अस्वस्थ होणारे, 
अश्रू ढाळणारे, चिडणारे, अगतिक झालेले तर कधी 
विठ्ठलाला शिव्या देणारे संत तुकाराम आपल्याला 
अभंगांतून व्यक्‍त होताना दिसतात; परंतु ही खळबळ 
साक्षात्कार होईपर्यंतच असते. पुढे लाटा ओसंडून 
जातात आणि समुद्र गंभीर बनतो. मग जीवन 
केवळ आनंदमय असते. ही आनंदमयी वृत्ती 
तुकारामांच्या अभंगांतून व्यक्‍त होताना दिसते. 


साक्षात्कार होणे ही जीवनकार्याची समाप्ती' 
नसते. दिशाहीन लोकांसाठी परमेश्वराचा संदेश' 
पोचवणे हे महत्त्वपुर्ण कार्य नंतर शिल्लक उरते. या 
बडणाऱ्या लोकांना काठावर घेऊन येणे, त्यांना 
मुक्‍तीचा मार्ग दाखवणे हे परमेश्‍वराचेच कार्य आहे 
असे मानून तुकाराम कीतेने करतात. यावेळीदेखील 
कधी मृदू, कधी सोज्वळ, कधी क्रोधपूर्णे असा. 
आविष्कार होतो. 


«५६ 


तुकारामांच्या भाषेसंबंधी अनेकांनी आक्षेप 
घेतलेले आहेत. डॉ. फडकुले यांनी या आक्षेपांना 
उत्तरे दिलेली असून, प्रसंगी जहाल भाषा वापरणारे 
तुकाराम भाषेतील मादेवदेखील कसे दाखवतात हे 
प्रटवून दिलेले आहे. तुकारामांच्या काव्यामागील 
प्ररणाच भिन्न होत्या. काव्यासाठी केवळ ते काव्य 
नव्हते. प्रतिभेचे प्रदशंन करणे किवा कलावंत ही 
भूमिका घेऊन केवळ रसास्वाद प्राप्त करून देणे हे 
तुकारामांच्याच काय परंतु कोणत्याही संतकवीच्या 
काव्याचे उद्दिष्ट नाही. परमार्थाचे एक साधन 
म्हणून ते काव्याकडे पाहतात. तुकारामांची कविता 
अनुभवाने ओथंबलेली कविता आहे. या कवितेतून 
आक्षां, निराक्षा, व्याकुळता, लोभ-प्रेम सारे सारे 
अत्यंत सुक्ष्मपणे टिपून घेतले जाते असे डॉ. फडकुले 
म्हणतात. तुकारामाच्या व्यक्तिमत्त्वाचा शोध घेणारे 
हे पुस्तक अतिशय लक्षणीय असे असुन तुकाराम 
समजावून घेण्यास खूपच मदत करते. 


नरेश परळीकर 


* हृद्यातळे चांदणे $' ( कथासंग्रह ) 
सौ० रत्नप्रभा शहाणे; मराठी साहित्य परिषद; 
आंध्र प्रदेश; हृदराबाद, १९७८; पृष्ठे - १५८; 
किमत १२ रूपये. 


* हृदयातले चांदणे ' हा सौ० रत्नप्रभा शहाणे 
यांचा नवा कथासंग्रह आहे. या कथासंग्रहातील एकूण 
पंधरा कथा वाचल्यानंतर उच्च मध्यमवर्गीयांच्या 
झळाळणाऱ्या, चमकणाऱ्या जीवनातील, निवासाचे, 
दुःखाचे. आणि आत्मविदवासाचेही एक वेगळेच दशेन 
घडते. 

महाराष्ट्राच्या सीमा पार केल्यानंतर आंतरभार- 
तीय आणि आंतरराष्ट्रीय संस्कृतीच्या प्रांगणात 
वावरणाऱ्या व्यक्‍तींना विविध जीवनानुभव हे 
स्वीकारावेच लागतात. आणि एका विशिष्ट संस्कु- 
तीच्या प्रतिष्ठित,.सांकेतिक अशा अनेक छटा त्या 
वातावरणात लृप्तही होतात. तरीपण या कथांतील 


“नवभारत 


ऑगस्ट १९७८ 


पात्रे आपल्या संश्कृतीतून विकसित झोलेल्या भाव- 
विश्वाशी विलक्षण प्रामाणिक राहण्याचा प्रयत्न 
करतात, असे या कथा वाचताना जाणवते. हे 
भावविश्व अधिकांश्ञाने स्त्रीमनाचे दर्शन घडविते. 
“ अवघाचि संसार सुखाचा करीन ' अशी इच्छा 
असूनही अनेकदा संसार मोडतात; पण घटस्फोट 
घेतल्यानंतरही आपल्या या नव्या जोडीदाराच्या 
पहिल्या संसारातील मुलांचा स्वीकार करणे; नव्हे, 
ती भापलीच मुले आहेत असे समजून त्यांच्याशी 
वागणे, अकृत्रिम प्रेमाची त्यांच्यावर बरसात करणे हे 
सारे अगदी स्वाभाविकपणे येथे घडते ( “ तेथे कर 
माझे जुळती', 'अगतिक' ) तर कधी संसाराचा डाव 
उधळला गेला तरी त्याची झळ आपल्या अपत्यांना 
लागू नये यासाठीची आईची धडपड उत्कटपणे 
आविष्कृत होते ( * सत्य उमजलं, मन उजळलं ). 
तसेच माणसाला आपल्या प्रिय व्यक्तीशी सामरस्य 
साधण्याची कितीही ओढ असली तरी जीवनाच्या 
अटळ शोकांतिकेपासून त्याला दूर जाता येत नाही. 
(' माझ्यातला ' मी ' नष्ट झाला, : जाच ! ). 
* निशिगंधा!च्या सोबतीने महाविद्यालयीन जीवनात 
जपलेली स्मृती दोन जीवांना एकत्र आणते 
( ' निशिगंध ' ); तर पित्यासमान असणाऱ्या डॉ. 
मिझोंची आपण पत्नो आहोत या भावनेने झपाट- 
लेली आसीमा आपले सारे जीवन उधळून 
लावते (*ओ: आय्‌ अँम मिसेस मिझो! ). 
आपणावर प्रणयाचा वर्षांव करणारे ' डॅडी-ममी ' हे 
आपले नाहीत या विचाराने पछाडलेली उमा 
विलियम्स स्वतःसहित साऱ्या घराला दुःखी करते 
( ' वितळलेले वर्फ ) ही सगळी कौटुंबिक नाती 
विविध समस्यांच्या ताण-तणावांनी ताणली गेलेली 
आहेत, याचा अर्थ या कथा केवळ दु:खाचा 
उत्सवच साजरा करतात असे नाही. यासोबतच 
धीराची, आधाराची जिव्हाळ्याची सावलीही आहे. 
मंगलेच्या सहवासात आईचे वेड आणि नाना 
- समोरचा अपघाती मृत्यू सुधीरला सुसह्य होतो 
(“त्वमेव सर्वम्‌! ' ) तर सौतादेवी आपल्याला 
मूल नाही हे दु:ख विसरण्यासाठी समाजजीवनात 
स्वतःला झोकून देतात (' कोडं ! 
मुलासाठी खूप कष्ट उपसले ; 
तारीख. एका परक्या मा 


)* आयुष्यभर 
पण त्याच्या वित्राहाची 
णसाकडून - आपंणाला; 


प्रंथ परीक्षण 


समजते या विचाराने दुःखी झालेल्या प्रमिलाबाई 
' आई रागावलीस ? ' या मुलाच्या प्रश्‍नाने 
सुखावतात (“ आई रागावलीस ? * ). आयुष्यभर 
प्रामाणिकपणे नोकरी केल्यानंतर विनायकरावांना 
असाच कृतार्थतेचा आनंद सेवानिवृत्तीच्या वेळी 
उपभोगावयास मिळतो. ( ' संध्याछाया * ) 


या कथा सुखदु:खाचे, आणशाअपेक्षांचे विविध 
भावानुभव व्यक्‍त करतात. ही सगळी माणसे सुसंस्कृत 
आहेत, संमजस आहेत, विलक्षण प्रामाणिक आहेत. 
त्यामुळेच ती कोठेही “ पोज ' घेण्याचा प्रयत्न करीत 
नाहीत. हे ' हृदयातले चांदणे ' सातत्याने दुसर्‍याच्या 
सुखाचा विचार करते. आपल्या आयुष्याचा उन्हाळा 
झाला तरी त्याचे चटके आप्तस्वकीयांना बसू नयेत 
यासाठी ही पात्रे कसोश्लीने प्रयत्न करतात. एका 
बरिशिप्ट भावजीवनाचे कलात्मकतेने दर्शन घडविता 
घडविता या कथा रसिकांना अंतर्मुख करतात, हे य़ा 
कथांचे बलस्थान मानावे लागेल, 


' अनुशासन गीता अर्थात्‌ आधुनिक महा- 
भारतातील कृष्णाजुंन संवाद १: लेखक व 
प्रकाशक: प्रा. डॉ. नरसिंह अच्युत दाभोळकर; 
मुंबई; पृष्ठे ६०; किमत ८ रु. 

0 तनयनलेतीच 


दाभोळकरांच्या या बावीस अध्प्रा- 
ब्राच्या “ अनुशासन गीते'त अनुशासनाचे महत्त्व 
साक्षेपाने मांडलेले आहे. आणीबाणी संपल्यानंतर 


व्पक्तिस्वातंत्र्य या मूल्य़ाचे महत्त्व सर्वांना मान्य 
त या व्यक्‍्तिस्वातंत्र्य- 


झालेले आहे. पण समाजजीवना क क 
संकल्पनेचा समाजप्रवाहाच्या त योग्य 
घेंतला जाणे आणि त्याप्रमाणे समाजाचे दैनंदिन 
व्यवहार चालणे हीही गोष्ट महत्त्वपूण आहे. त्से 
जर घडले नाही, तर स्वतंत्रता व अनिर्बंधता यांच्या- 
तील सीमारेषा नष्ट होण्याची 

लक्षांत घ्यावयास हवे. यादृष्टीने ' अनुशासन य़ा 
संकल्पनेकडे पाहिले पाहिजे. 
, आपल्या जीवनप्रवाहात मानसिक, नी 
नैसर्गिक... समतोल.- राखला जावा अक्षीच सर्वार्च 


“न. भा. ८ 


प्रा, न. अ. 


छे 


इच्छा असावयास हवी, हा “ अनुशासन गीते चा 
शांतिमंत्र आहे. वेदान्तसिद्धांता च्या साहाय्याने 
लेखकाने याचे विवरण केलेले आहे. प्रस्तावनेतच 
प्रमुख व्यक्तिरेखा व स्थळे ( उदा., भीष्म द्रोण- 
आचार व उच्चारस्वातंत्र्य; कुरुक्षेत्र भारतभूमी ) 
यांचा निदेश केलेला आहे. 

“ कष्णार्जुन संवादा * द्वारे अर्जुनाच्या मनातील 
विषाद, त्याच्यापुढे पडलेले विविध प्रश्‍न यांची 
सांगोपांग चर्चा केलेली आहे आणि शेवटच्या 
अध्यायात अनुद्यासनाचे महत्त्व विशद केलेळे आहे. 
समाजजीवनात स्वातंत्र्यावरोबर अनुद्यासनाचीही 
आवद्यकता आहे. त्याचे स्वख्प कोणते याविषयी 
मतभेद असू शकतील; पण अनुशासन आणि स्वातंत्र्य 
ही दोन्ही मूल्ये समाजजीवनात महत्त्वपूर्ण आहेत हे 
विचारसूत्र ' अनुशासन गीता ' साधार ब सप्रमाण 
मांडते. 

पंडित टापरे 


->>>>>> 


आवन माग >> 

* साहित्यातील प्रीती आणि भक्ती ' : 
हेखक- प्रा. मुरलीधर जावडेकर; प्रकाशक-- 
गो. के. जोगळेकर, नूतन प्रकाशन, २१८६, 
सदाशिव पेठ, पुणे- ३०; १९७७; पृष्ठे - 
२५९; किमत ३० रुपये. 


प्रस्तुत पुस्तकात मराठीतील विविध साहित्य- 
कृतींची समीक्षा करण्यात आली असून, शीर्षकातूनच 
सुचित होणारी प्रीती व भक्‍ती. यांच्या स्वरूपाची 
मीमांसा, हे या पुस्तकाचे एक महत्त्वाचे . वैशिष्ट्य 
आहे. विशेषत: , भक्‍ती की प्रीती ' या अकराव्या, 
म्हणजेच शेवटच्या प्रकरणात ज्ञानेश्‍वर, गुरुदेव 
रानडे, डॉ. प्र. न. जोशी, विवेकानंद इत्यादींच्या 
मतांची चर्चा करून, प्रीती व भकती यांच्या मुळाशी 
एकच शक्‍ती असते, असे मत प्रा. जावडेकरांनी 
मांडळे आहे. साहित्यक्रृतींच्या आकुतिबंधाची चर्चा 
न करता त्यांचा आशय सहृदयतेने आणि समरसतेने 
जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणे, हे या पुस्तकातील 
विवेचनाचे स्वरूप आहे. त्यामुळेच, या. विवेचना- 
मागची भूमिका रसास्वादाची बनली आहे. हे करीत 


ष्ट 


असतानाच मराठीतील अनेक मान्यवर समीक्षकांनी 
या साहित्यकृतींविषयी मांडलेल्या विचारांशी मत- 
भिन्नता दशेवून प्रा. जावडेकरांनी मूळ साहित्यक्ृती- 
बरोबरच या समीक्षकांच्या समीक्षेचीही समीक्षा 
केली आहे. त्यामुळे त्यांची शेली काहीशी खंडत- 
मंडनात्मक ( पूर्वेपक्षउत्तरपक्ष अद्ना स्वरूपाची ), 
बनली आहे. आपली मते पटवून देताना त्यांनी 
फ़रॉईडच्या मानसशास्त्रीय विचारांचा अनेकदा आधार 
घेतला आहे. बर्ट्रांड रसेल, वर्नाडं शॉ, शेक्स्पिअर, 
ऑस्कर वाइल्ड इ. अनेक पाश्‍चात्त्य आणि ज्ञानेश्‍वर 
<तुकारामादी भारतीय विचारवंतांच्या मतांचा 
हवाला देऊन आपली मते सप्रमाण सिद्ध करण्याचा 
त्यांनी जागोजाग प्रयत्न केला आहे. 


पहिल्या प्रकरणात हरिभाऊंच्या ' वजाघात ' या 
कादंबरीचे समीक्षण असुन, जगाच्या वाड्मयातील 
श्रेष्ठ अशा या कादंबरीला यथार्थ मान्यता मिळाली 
नाही, याविषयी त्यांनी खंत व्यक्‍त केली आहे. प्रा. 
नरहर कुरुंदकर, प्रा. गंगाध र गाडगीळ, प्रा. वा. ल. 
कुलकर्णी, डॉ. ल. म. भिंगारे, डॉ. अ. ना. देशपांडे 
इत्यादींच्या टीकेचा त्यांनी खरपुस समाचार घेतला 
आहे. त्यांच्यामते ही कादंबरी हा ह्रिभाऊंच्या कादं- 
बरीचा, मराठी कादंबरीचा आणि जागतिक कादं- 
बरीचाही एक कळसच आहे. ' प्रेम एकनिष्ठ की 
अनेकनिष्ठ * या दुसर्‍या प्रकरणात वा. म. जोक्लींच्या 
* आश्रमहरिणीचे'चे समीक्षण आहे. या प्रकरणातील 
विवाह, प्रेम, कामजीवन, पुनविवाह, द्विपतिकत्व 
इत्यादी विषयांवरचे विवेचन मामिक व मूलगामी 
आहे. “ अहो फडके, प्रेम कुठंय ? ' या पुढच्या 
प्रकरणात प्रा. ना, सी. फडके यांच्या ' अखेरचे बंड ! 
या कादंबरीत प्रेमाचे खरे चित्र नाही, हे 
दाखविण्याचा प्रयत्त आढळतो. तेथे प्रा. 
फडक्यांच्या ललित शैलीची टीकाकारांनी केलेली 
स्तुती अनाठायी आहे, हा विचार सोदाहरण 
मांडलेला आहे. ' प्रेम कुणावर? या चौथ्या 
प्रकरणात श्री. ज. जोशींच्या * आनंदी गोपाळ ! 
वरील प्रा. भीमराव कुलकर्णी, प्रा. सरोजनी वैद्य 
इत्यादींची टीका अयोग्य असल्याचे म्हंटले आहे. या 
श्रकरणांत फरॉईडच्या आधारें गोपाळरांवांच्या मनाचे 
ऑकलन-करण्याचां प्रयत्नं असून, आनंदीच्या स्वंभा- 


नवभारत 


ऑगस्ट १९७८ 


वाचाही अत्यंत उत्कृष्ट मागोवा घेतला आहे. ' प्रेमी 
व्यक्तींचा समाज बळी घेणार? ! या प्रकरणात 
दिवाकर कृष्णांच्या * लोकनिदितेचा ब्रतभंग ! हदी 
कथा चर्चेला घेतली असून सोंदर्य, कलाप्रेम, जीवन- 
प्रेम, इत्यादींचे विवेचन केले आहे. ' प्रेमाविषयी 
गैरसमज का? या सहाव्या प्रकरणात तांब्यांच्या 
काव्यातील संगीत, प्रीतीची श्नफलता व विफलता, 
प्रीतीची बहिमुखता, स्त्रीसौंदर्य, स्त्रीपुरुषसंबंध, 
शृंगार यांच्याविषयी विवेचक चर्चा आली आहे. 
“ शरीरसुखातूनच प्रेमसमाधी कशी लावावी ? ! या 
प्रकरणात बोरकरांच्या कवितेचे श्रेष्ठत्व जागतिक 
स्वरूपाचे असल्याचे म्हटले आहे. प्रेमकाव्य मानवाला 
युद्धपराड्मुख बनवेल, हे वर्ट्रांड रसेलचे मत उद्धृत 
करून, अशा काव्याचे अत्युत्कृष्ट उदाहरण म्हणजे 
बोरकरांचे काव्य, असे मत मांडले आहे. इंदिरा 
संतांचे काव्य म्हणजे मानवी जीवनाचा जागृत 
ज्वालामुखीच, इंदिराबाईंच्या कवितेत उणिवा 
शोधणे किंवा दोष काढणे म्हणजे भरसिकता, 
इंदिरावाइंच्या काव्यासारखे दुसरे काव्य मराठी 
वाड्मयातच काय, जगाच्या वाडूमयातही क्वचितच 
सापडेल इ. मते * प्रेम मृत्यूवर केव्हा मांत करते, ' 
या प्रकरणात मांडली आहेत. मादाम क्युरी आणि 
इंदिराबाई यांच्या अनुभवाची समानता अत्यंत 
प्रभावी रीतीने दर्शविली आहे. ' प्रेमाचे संघर्ष कसे 
असतात ? ' या प्रकरणात गडकऱ्यांच्या काव्याचे व 
नाटकांचे विवेचन असुन गडकऱ्यांना प्रीती व भवती 
एकच वाटत होती, असे म्हटले आहे. * हे प्रेमयुगच 
डो गो कळ प्रकरणात पु. ल, देशपांडे 

उदर मी होणार ? या नाटकातील प्रीती 
व सत्ता यांचा संघर्ष स्पष्ट केला आहे. 


त 

एकदरीत, सुबोध व प्रासादिक झेलोत प्रा. 
जावडेकरांनी आपले विचार समर्थ, प्रभावी व 
क आह मांडले आहेत. परंतु त्यांच्या आग्रही 
दत्तीमुळच अनेकदा त्यांची भूमिका समीक्षकापेक्षा 
समथकाची बनते. मग समर्थन करता करता 
वण्येविषय बनलेल्या साहित्यकृुतीला जागतिक 
वाडूमयात सवंश्रेष्ठ ठरविण्याची अतिशयोक्ती अव- 
तरते. अन्य समीक्षकांनी त्या साहित्यकृतीमध्ये काही 
दोष दाखविण्याचा प्रयत्न केला असेल, तर काहीशा 


ग्रंथ परीक्षण 


असहिष्णू व भावविवश वृत्तीने प्रा. जावडेकर प्रति- 
काराला सज्ज झालेले दिसतात. काही वेळा विशिष्ट 
मताचे खंडन करता करता ते मत मांडणार्‍या 
व्यक्‍तीवरच प्रहार केलेला आहे, असेही आढळते. 
त्यांनी समीक्षकांची जी हजरी घेतली आहे, तीमध्ये 
काही वेळा तथ्य असल्याचे आढळते, हे जरी खरे 
असले, तरी त्यांचा अभिनिवेश अनेकदा तटस्थ व 
वस्तुनिष्ठसमीक्षेला वाधक वनतो, हेही नाकारता 
येणार नाही. त्यांनी ही भावविवशता टाकली, तर 
त्यांची प्रभावी दैली अधिक परिपक्व वनेल, असे 
वाटते. प्रस्तुत पुस्तकाला प्रा. श्री. के. क्षीरसागर 
यांची विवेचक प्रस्तावना लाभलेली असून तीत 
त्यांनी नवटीका, प्रीती, भक्‍ती, प्रेम, कामविचार इ. 
विषयांवरची आपली मते स्वतःच्या खास शेलींत 


मांडली आहेत. 


आ. ह. साळुंखे 


* अलेक्‍्सांद्र पुड्किन १ ., डॉ. पंडित आवळीकर; 
प्रकाशक- शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर; 
१९७७; पृष्ठे ८४; किमत ६ रपये. 


क्षिवाजी विद्यापीठाच्या ज्ञानविज्ञान विस्तार 
व्याख्यानमालेत; विख्यात रशियन साहित्यिक 
अलेक्सांद्र पुरिकन ह्यांच्या साहित्यावर, डॉ. पंडित 
आवळीकर ह्यांनी दिलेली तीन व्याख्याने “ अलेक्सांद्र 
पुडिकिन * ह्या पुस्तकात संगृहीत करण्यात आली 
आहेत. डॉ. आवळीकर हे रशियन भाषा उत्तम 
प्रकारे जाणतात; श्रेष्ठ रशियन साहित्यिकांच्या 
साहित्यक्ृतींचा अभ्यास त्यांनी त्याच्या मूळ की 
संहितांवरून केलेला आहे; इंग्रजी बगवर्वातशित 
नाही. त्यामुळे पुरिकनवरील त्यांच्या ह्या व्याख्यानांना 
विशेष महत्त्व आहे. महाराष्ट्रातील- आणि एकूणच 
भारतीय विद्यापीठांतून - विविध | यूरोपीय भाषा 
आणि त्यांचे अभिजात साहित्य ह्यांच्या अभ्यासाची 
दालने मोठ्या प्रमाणावर उघडलेली नाहीत, त्यामुळ 


५९ 


विद्यापीठीय विद्यार्थी ह्या भाषांतील संपन्न साहित्या- 
बद्दल बराचसा अनभिज्ञच असतो; त्याची वाड्मयीन 
जाणीवही त्यामुळे पुरेशी व्यापक होत नाही. इंग्रजी 
अनुवादांच्या वा समीक्षात्मक लेखनाच्या द्वारा 
घडविला जाणारा ह्या साहित्यांचा परिचय हा एका 
अर्थी अस्सल नव्हे, हे तर उघडच आहे; कारण 
सर्जनशील लेखनातून लेखकाचे व्यक्तिमत्त्व मूलतः 
त्याच्या भाषेने उभे केलेले असते; त्यामागे त्याच्या 
विवक्षित देश-काल-संस्कृतीचा संदभ असतो; आणि 
असे हे व्यक्तिमत्त्व परभाषच्या घाटात साकल्याने 
पकडता येत नाही. तथापि यूरोपीय साहित्यक्ृतींच्या 
उत्तमोत्तम अनुवादांचा सहज प्रतिसाद देता यावा, 
अशी इंग्रजीची जाणही आज विद्यापीठीय विद्यार्थ्यांत 
अल्पांशानेच आढळते, ही वस्तुस्थिती अप्रिय असली, 
तरी मान्य करायला हवी. अश्या परिस्थितीत ह्या 
साहित्याचा परिचय प्रादेशिक भाषांतुन करून 
देण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. त्या दृष्टीनेही 
डॉ. आवळीकर ह्यांनी दिलेल्या ह्या व्याख्यानांचे मोल 
मोठे आहे. ' पुरिकनची जीवनकथा ' ' पुशिकनची 
कथा ' आणि पुरश्‍्किनचे “ काव्य ' आणि * नाट्य ' 
अश्यी ही तीन व्याख्याने आहेत. पुढठिकिनच्या 
वाड्मयीन माहात्म्यतेचे आकलन घडवित असताना 
डॉ. आवळीकर ह्यांनी स्वीकारलेली भूमिका आस्थे- 
वाईक शिक्षकाची आहे. त्यामुळेच अत्यंत साध्या 
पण प्रासादिक शेलीत ते पुठिकिनची प्रतिमा उभी 
करू शकले आहेत. पृठ्किनच्या श्रेष्ठ कथांचे, कवितांचे 
आणि नाट्यक्वतींचे त्यांनी केलेले विवेचन पुढिकिनचे 
साहित्य मुळातून वाचण्याची ओढ निर्माण करणारे 
आहे. डॉ. आवळीकर ह्यांनी पुशिकनचे निवडक 
साहित्य मराठीत अनुवादण्याचा प्रकल्प हाती घेऊन 
तो पुरा करीत आणलेला आहे. हे अनुवाद प्रकाशित 
झाल्यानंतर केवळ मराठी जाणणाऱ्या वाचकांनाही 
पुटिकनच्या साहित्याचा काही आस्वाद घेता येईल, 
असा विद्वास वाटतो. शिवाजी विद्यापोठाने एका 
यूरोपीय साहित्यिकावरील व्याख्यानमाला आयोजित 
केली, ह्याबद्दल विशेष आनंद वाटतो. 


अ. र. कुलकणी 


वाचकांचा पत्नव्यवदार 


संपादक 
नवभारत यांस - 

आपला मद्य-विशेषांक पोहोचला. वाचला. आणि 
त्यावरील प्रतिक्रिया व्यक्‍त करण्यासाठी हे पत्र. 

या अंकामागील प्रेरणा कुणाची हे कळले असते 
तर बरे झाले असते. 

१) केंद्रीय सरकारच्या एतत्संबंधी नव्या धोरणा- 
मुळे हा ज्वलंत प्रश्‍न आहे हे खरे. एवढी प्रेरणा 
असा खास अंक काढण्यास पुरेशी आहे. परंतु आपण 
झ्ांताबाई तुंकुर ( तुमकुर ? ) ह्यांचे नाव घेतले. 
त्यांचा संबंध किंवा अधिकार समजला नाही. म्हणून 
पुन्हा प्रश्‍न उद्भवतो, की या खास अंकाचे प्रयोजन 
काय आणि प्रेरणा कुणाची ? 

२) आहे या स्वरूपात आपण पुष्कळ माहिती 
पुरविली आणि विशवकोश- कार्यालयातील कायं- 
कर्त्यांना हाताशी धरले. त्यांजकडून खास माहिती 
मिळवून वर्ण्येविषयाची छाननी छान केली. या 
संपादनीय चातुर्याबद्दल आपणास धन्यवाद. मात्र असे 
त्यांचे काम वाचकांपुढे ठेवण्यात थोडी घाई झालेली 
दिसते. विश्‍वकोञ्ीय लेखकांनी आपल्या माहितीचे 
मूळ कोठेच सांगितलेले नाही आणि त्यांना मराठ- 
मोळी मराठी लिहिता येत नाही; हे प्रत्यक्ष 
पुराव्यावरून पटले. नव्या होतकरू लेखकांचा असा 
उत्साहभंग * नवभारत “ मुळे व्हावा हे अनपेक्षित 
व अनुचित झाले असे वाटते. 

३ ) स्व लेखकांची भूमिका आणि त्यांचा 
स्वाभाविक कल या लिखाणावरून चांगल्या तर्‍हेने 
स्पष्ट जाहला. हेही व्हावयास नको होते. ' दारुबंदी 
कायदा हवाच: काही विचार' फक्त हा लेख 
निपेधात्मक पोटतिडिकेने लिहिलेला दिसतो. बाकी 
बहुतेकांना केंद्रीय सरकारचे नवे धोरण पसंत नसावे 
असा त्यांच्या लिखाणातील ध्वनी निघतो. 


४ ) माहितीसंकलनाच्या दृष्टीने मला त्यात 
एक त्रुटी आढळते ती म्हणजे भारतातील राजांची 
परकीय मद्यासक्‍ती. दक्षिणेतील अनेक उत्खननांत 
आढळलेली मद्यपात्रे, चषक, सुरया आणि तर्‍्हेतऱहेची 
काचपात्रे यांचा उल्लेख आपल्या विद्वान लेखकां- 
पैकी कुणीच केला नाही. मला वाटते नवदा- 
तोलीतील उत्खननात तर परदेश्यातुन मद्य आणण्याचे 
मोठे पात्रच उपल्ब्ध झाले आहे. डा. मो. ग. 


दीक्षित यांच्या “ काचग्रंथा“त अनेक परदेशी 
काचपात्रांचे ठसे छापळे आहेत. ती काचपात्रे परदेशी 
आहेत आणि मद्यपात्रे म्हणूनच ती वापरत. अद्या 
अलीकडील संशोधनाचा निदेश आपल्या माहितीपूर्ण 
अंकात का आढळू नये ? काही काही संशोधनाचे 
रिपोटं लिहिताना उत्खननात सापडलेल्या _ मद्य- 
पात्रांचा उल्लेख टाळण्याबद्दल सरकारी आदेश 
(मद्यनिषेधी धोरणामुळे) मोरारजीभाईंच्या मुंबई- 
तील कारकीर्दीत निघाल्याचे मला ठाऊक आहे. 
आपणास हा अंक काढताना अशी काही बंदी कुणी 
घातली होती की काय ? शक्‍य असल्यास कळवावे. 

५) ' मदात्यय (अल्कोहोलिझम )' हा शब्द संस्कृत 
आहे असे लेखकाने म्हटले खरे; पण त्याची संस्कृत 
उदाहरणे न देता युरोपीय लेखकांची मते तेवढी 
दिल्ली आहेत. अल्कोहोलिझमला प्रतिशब्द म्हणून 
* मदात्यय' हा शब्द कोणत्या आधारावर मान्य 
करावयाचा ? संस्कृत कोशकार आपटे किवा डॉ. 
सूर्यकांत यांच्या कोशात हा प्रतिशव्द नाही. लेख 
संपविताना मदात्ययींचे प्रमाणद्शक आकडे दिले 
आहेत त्याबद्दल खुलासा नाही, आधार नाही. 
'हुहासा हवा तो, कोणत्या वर्षाचे हे आकडे आहेत, 
त्यांचे प्रमाण हे सर्व लोकसंख्येशी, अथवा फक्त 
प्रोढांशी, पुरुष प्रोढांशी १ युरोपीय देशांत 
लोकसंख्या धेतात ती सर्वत्र एकाच वर्षी घेत 
नसल्याने शिरगणतीचे वर्ष महत्त्वाचे आहे. अशा 
झुडाशाअभावी तुलना व्हावी तरी कशी ? आणि 
नुसते आकडे देऊन वाचकावर छाप पाडण्याचा 
प्रयाग का व्हावा ? 

६) भालेरावांचा लेख. यातील आकडे जरा 
काळजीपूर्वक द्यावयास हवे होते. छापण्यातील चुकी- 
मुळे त्यांचे महत्त्व नौटसे उमगत नाही. शिवाय 
तुलना करण्यासाठी जे मानक ( स्टॅडड ) हवे ते 
कुठेच पुरविले नाही. त्यामुळे तफावत किती पडली 
याची यथार्थ कल्पना करता येत नाही. 

७ ) अ० र० कुलकर्णी यांचा ग्रंथपरिचय. रि 
हामंन लेव्ही कोण ? आणि त्यांचा ग्रंथलेखनाचा 
अधिकार काय हे सांगितल्याखेरीज त्या पुस्तकाचे 
महत्त्व कळावे कसे ? शिवाय सन १९५१ मध्ये ग्रंथ 
प्रसिद्ध झाल्यानंतर या विषयावर दुसरी काहीच 
पुस्तके प्रसिद्ध झाली नाहीत की काय ? अमेरिकेत 


पत्रव्यवहार 


याबद्दल अधिक वाडमय तयार झाले असले पाहिजे 
शिवाय ब्रिटन या राष्ट्राचा मद्यव्यवसाय अनेक 
शतकांचा असून त्यांचे निर्यात उत्पन्न पुष्कळसे या 
धंद्यावर अवलंबून आहे. तेथील हवा, तेथे मिळणारे 
अल्पविध नित्यनेमाचे खाद्य यामुळे तेथील जीवनावर 
या मद्यपानाची सवय अवलंबून आहे. म्हणून 
इंग्लंडमधील ' ड्क्‌ प्रॉब्लेम ' हा उष्ण कटिबंधातील 
आमच्यासारख्या मसालेसंपन्न देशात तुलनेसाठी तरी 
कसा लागू पडेल ? या पुस्तकाची निवड करण्यापूर्वी 
या प्रश्‍नांचा विचार का केला नाही ? लिकर लॉज्‌ 
याबद्दल विविध वाड्मय निरनिराळ्या देशांत 
उपलब्ध आहे. 

८) 'एम्‌.' हे लेखक मोठे रसिक आणि चोखंदळ 
दिसतात. त्यांच्या जाणतेगिरीस अभिवादन. काही 
काही शब्दांचे कल्पनासाहचर्य मोठ्या रसिकतेने 
त्यांनी विशद केले आहे. तसेच जर त्यांनी टेपरन्स, 
टीटोटलर, प्रोहिबिशन इ. शब्दांचे अर्थ दिले असते 
आणि त्यावर भाष्य केले असते तर हा अभ्यास 
अधिक संपू्णे आणि संपन्न झाला असता असे वाटते. 
मद्यापासुन अलिप्त राहिलेल्या काही नामांकित 
पुरुषांची नावे मिळविता आली असती तर 
विचाराला अधिक चालना मिळाली असती. 

९ ) मनुस्मृतीतील हा एक इलोक कुणीच का 
उद्धृत केला नाही हे समजत नाही. तो इलोक : 

न मांसभक्षणे दोपःन मर्येन च मैथुने । 
'वृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥ 
श्री. रा. टिकेकर 


>>> 


कार्थकारी संपादकांचा खुलासाः 

महाराष्ट्राचे एक ज्येष्ठ व जागरूक साहित्यिक 
व पत्रकार श्री. श्री. रा. टिकेकर ह्यांनी ' नवभार- 
ताःच्या “ मद्य, मद्यनिवृत्ती आणि संस्कृती ? ह्या 
विद्षेषांकाची ज्या आस्थेने आणि साक्षेपी वृत्तीने 
दखल घेतली आहे ती अपेक्षित असली, तरी तिच्या- 
वट्टल कृतज्ञता व्यक्‍त करणे हे आमचे कतेव्य आहे. 
-. १४ ह्या अंकामागील प्रेरणा कुणाची हे कळले 
असते तर बरे झाले असते ' असे श्री. टिकेकरांनी 
पटले आहे. हे कुतूहल स्वाभाविक आहे; पण 
काहीसे-अगदी किचित्‌ पण निरिचितपणे, शिष्ट- 


६९ 
तेच्या मर्यादांचे उल्लंघन करणारे आहे. लष्करी 
अधिकार्‍यांच्या * मेस'चा- भोजनगृहाचा- असा एक 
नियम असतो, कौ * मेस- सेक्रेटरी शिवाय अन्य 
अधिकारी स्वयंपाकघरात प्रवेश तर करीत नाहीच 
पण डोकावूनही पहात नाही. वाढून आलेल्या 
पदार्थांचे रसिकतेने आणि चोखंदळपणे सेवन करणे 
एवढेच त्याचे काम असते. हा नियम वाड्मयीन 
साहित्यालाही लागू असला पाहिजे. निमितीच्या 
प्रेरणेचे आणि प्रक्रियेचे फलित असलेल्या साहित्याचे 
चिकित्सकपणे परीक्षण करणे, समाजस्वास्थ्याशी ते 
कितपत सुसंबंधित आहे, त्याला कितपत पोषक किंवा 
प्रतिकूल आहे ह्याचा निर्णय करणे हा वाचकांचा 
अधिकार आहे आणि ते त्यांचे कतंव्यही आहे; पण 
प्रेरणेत डोकावण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे ह्या 
अधिकाराच्या व कर्तव्याच्या क्षेत्राबाहेर पडण्याचा 
प्रयत्त करणे. यथाकाल “नवभारता 'चा इतिहास 
लिहिला जाईल तेव्हा ह्या प्रेरणेचे उद्दिष्ट व उगम 
ह्यांच्याविषयीची अधिकृत माहिती उपलब्ध होईलही. 
तूते एवढेच नकारी विधान करणे योग्य ठरेल कौ 
श्रीमती श्यांता तुमकूर (संपादकीय टीपेत छापले होते 
त्याप्रमाणे 'तुंकुर ' नव्हे किवा श्री. टिकेकारांनी लिहिले 
आहे त्याप्रमाणे ' तुमकुर' नव्हे ) ह्यांचा ह्या प्रे रणेशी 
काही संबंध नव्हता, विशेषांकाच्या विषयाशी तर 
त्यांचा व्यावहारिक संबंध अजिबात नाही; पण एक 
जिज्ञासु व व्यासंगी अभ्यासक म्हणून त्यांचा अनेक 
विषयांशी जो व्यापक परिचय आहे त्याचा लाभ ह्या 
विश्षेषांकाची जुळवाजुळव करताना आम्हाला झाला. 
ह्या विशेषांकातील ज्या अनेक त्रुटी श्री. टिकेकरांनी 
दाखविल्या आहेत आणि त्यांच्याशिवायही ज्या 
अनेक त्रुटी त्याच्यात असतील त्यांची जबाबदारी 
अर्थात्‌ त्यांच्यावर नाही. 

' विशवकोशा कार्यालयातील कार्यकर्त्यांना हाताशी 
धरले ... या संपादकीय चातुर्याबद्दह आपणास 
धन्यवाद ' ह्या श्री. टिकेकरांच्या वाक्यांनी कदाचित 
गैरसमज निर्माण होणे शक्‍य असल्यामुळे पुढील 
खुलासा आवश्यक ठरतो. ह्या अंकात एकंदर दहा 
लेखकांचे लेख प्रसिद्ध झाले आहेत व ह्या लेखकां- 
तील एक तकेतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी आहेत आणि 


चौघेजण संपादकमंडळाचे सदस्य आहेत. ज्यांना 


* विश्‍वकोश- कार्यालयातील कार्यकर्ता ' असे म्हणता 


६२ 


येईल आणि जें संपादकमंडळाचे सदस्य नाहीत अश्या 
एकाच लेखकाचा लेख ह्या अंकात प्रसिद्ध झाला 
आहे आणि ते एक परीक्षण आहे. सवंश्री अ. ना. 
ठाकूर, अ. र. कुलकर्णी, सु. र. देशपांडे हे ' विश्‍व- 
कोशातील कार्यकर्ते ' संपादकमंडळाचे सदस्य आहेत, 
त्यांना संपादकांनी “ हाताशी धरलेले ? नाही, त्यांनी 
। नवभारता'ला हाताशी धरलेले आहे. हे अनुभवी 
लेखक आहेत; त्यांच्या लिखाणावर झालेल्या उचित 
किवा अनुचित टीकेने त्यांचा उत्साहभंग होणार 
नाही. विशेषतः श्री. टिकेकरांसारखे मुरब्बी लेखकही 
तेथील हवा, तेथे मिळणारे अल्पविध नित्यनिय- 
माचे खाद्य यामुळे “ तेथील जीवनावर या मद्य- 
पानाची सवय अवलंबून आहे ' अशी वाक्ये लिहि- 
ताना त्यांना आढळून येत असल्यामुळें टीका सहन 
करण्याचे त्यांचे सामथ्ये बळावते. 

३ ) “* दारुबंदी-कायदा हवाच : काही विचार! 
हा लेख सोडला तर इतर लेखांच्या लेखकांचा 
स्वाभाविक कल केंद्रीय सरकारच्या नव्या धोरणाला 
प्रतिकूल असल्याचे स्पष्टपणे दिसुन येते असे श्री. 
टिकेकरांचे म्हणणे आहे. हे म्हणणे काहीसे अतिशयो- 
क्‍्तीचे असणे शक्य आहे. कारण तकंतीर्थ 
लक्ष्मणशास्त्री जोशी, श्री. मे. पुं. रेगे, डॉ. यशवंत 
भालेराव, श्री. अ. ना. ठाकूर, श्री. अ. र. कुलकर्णी, 
श्री. वि. गो. खोबरेकर, प्र. नरेश परळीकर ह्यांचे 
लेख केवळ माहिती देणारे आहेत, त्यांच्यात कल 
असायचे कारणच नाही. संपादकांचा कल संपादकी- 
यात स्पष्ट करण्यात आला आहे. 

४) ज्या दुसऱया स्वातंत्र्याच्या कालखंडात आपण 
जगत आहोत त्यात मान्य झालेल्या मूल्यांना आणि 
राज्यपद्धतीला अनुसरून हा विशेषांक काढताना 
आमच्यावर कुणीही कसलीही बंदी घातली नव्हती 
हे नमूद करायला आनंद वाटतो. श्री. टिकेकरांनी 
निदेशिळेली उत्खननापासून लाभणारी मद्यपात्रां- 
विषयीची माहिती आणि प्राचीन, मध्ययुगीन आणि 
ब्रिटिशपुर्व व ब्रिटिशोत्तर अर्वाचीन भारतातील 
मद्यविषयक कायद्यांची माहिती, इत्यादी अनेक 
प्रकारची माहिती ह्या अंकात केवळ वेळेच्या आणि 
संपादकांच्या कार्यक्षमतेच्या मर्यादांमुळे देता आली 
नाही ह्याचा खेद होतो. 

५) * मदात्यय ! हा शब्द ' चरक ' “ सुश्रुत  इ० 
आयुर्वेदीय ग्रंथांतील पारिभाषिक शब्द आहे. 

“मदात्यय' ह्या संज्ञेचा शब्दशः अर्थ 'मदाचा अतिरेक' 


नवभारत 


ऑगस्ट १९७८ 


असा होतो. मद म्हणजे मद्यपानापासुन शरीरासह्‌ 
मनावर होणारा परिणाम, मद्याचे नेहमी, काळवेळ 
न पाहता, योग्य प्रमाणाबाहेर सेवन करण्याचा 
सवयीने जडलेला रोग म्हणजे मदात्यय होय. योग्य 
प्रमाणाहून कमी मद्यपानाने; मर्यादेबाहेर केलेल्या 
मद्यपानाने; माज, कॅफ वा धुंदी उत्पन्न होईपर्यंत 
केलेल्या मद्यपानाने; अयोग्य वेळी, अयोग्य क्रतृत, 
अयोग्य पद्धतीने केलेल्या मद्यपानाने जे जे रोग उत्पन्न 
होतात, त्यांस “ मदात्यय ' अशी सामान्यतः संज्ञा 
आहे; तथापि फाजील मद्यपानाच्या सवयीने उत्पन्न 
होणार्‍या शारीर व मानसिक विकृतींस ही संज्ञा 
विशेषेकरून लावण्यात येते. 

महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाने प्रकाशित 
केलेल्या श्री. वेणीमाधवशास्त्री जोशी आणि श्री. ना. 
ह जोशी संपादित ' आयुर्वेदीय शब्दकोश्ा*त (संस्कृत 
मराठी ) आयुर्वेदातील विविध संज्ञा वर्णक्रमाने 
दिलेल्या आहेत. ' चरक ? * सुश्रुत ! अष्टांगहूदय 
* योगरत्नाकर' ' धन्वंतरीनिघंटु ' इत्यादी महत्त्वाच्या 
आणि प्रसिद्ध अज्ञा ग्रंथांतील वचनेही त्यात आवश्‍यक- 
तेनुसार उद्धृत केलेली आहेत. या कोशाच्या दुसर्‍या 
खंडातील पृष्ठ १०३१ श्री. टिकेकर ह्यांनी पाहावे. 
मोनियर-विल्यम्स ह्यांच्या संस्कृत-इंग्रजी कोशातही 
(आवृत्ती, १ ९५६ ची) “मदात्यय हा शब्द सापडतो. 
श्री. टिकेकर ह्यांनी उद्धृत केलेल्या संस्कृत कोश्यांची 
मर्यादा फार अल्प आहे; संस्कृतमधील ज्ञानविज्ञानाचे 
आणि तत्त्वज्ञानाचे शेकडो ग्रंथ त्यांच्या भाधाराने 
समजणे अशक्य आहे. 

द ) एम्‌. ह्यांच्याविषयी श्री. टिकेकरांनी काढलेले 
प्रशंसोद्गार त्यांना कळविण्यात आले आहेत आणि 
त्याबरोबरच “टपरन्स', इ. शब्द व त्यांचे अर्थ इत्यादी- 
विषयी त्यांनी एक लेख लिहावा ही श्री. टिकेकरां 

मा ी ची 
छूचनाही त्यांना कळविण्यात आली आहे 
द :. > र 
७) “न मांसभक्षणे दोष: ! इ. इलोक कुणीच का 
उद्धृत केला नाही अशी श्री. टिकेकरांनी पृच्छा केली 
आहे. हा सर्वपरिचित इलोक कुणी तरी प्रौढीने उदधत 
करील हा धोका संपादकांना सुरवातीपासून वाटत 
होता. ह्या अंकाची सर्व सामग्री हाती आल 
तो टळला म्हणून ह डे 
हंगून समाधानाचा सुस्काराही त्यां 
सोडला. पण अखे रांनी भी 
* पण अखेरीस श्री. टिकेकरांनी तो उद्‌ 
केलाच. असो ! र्त 
शेवटी परत एकदा 


मानतो. भी, टिकेकरांचे आभार 


"के, संपादक 


सार-संकलन 


परदेश 

आग्नेय आशियांतील साम्यवादी राज्यांत आज 
गंभीर स्वरूपाची अश्मांतता आहे. 

गेले वर्षभर कंबोदिया आणि व्हिएतनाम ह्या 
शेजारी देशांमध्ये सीमेवरील कुरबुरी सुरू होत्या. 
गेल्या डिसेंबरच्या अखेरीस व्हिएतनाम॑ने कंबोदियावर 
स्वारी केली आणि व्हिएतनामी सैन्य कंबोदियामध्ये 
६५ कि. मी. आत घुसले. ' अमेरिकेचे बाहुले 
असलेल्या थिऊच्या सैनिकांनीही केले नव्हते असे 
अत्याचार व्हिएतनामी सैनिक कंबोदियाच्या शांतता- 
प्रिय नागरिकांवर करीत आहेत ' असा आरोप 
कंबोदियाच्या सरकारने केला आणि व्हिएतनामशी 
असलेले राजनैतिक संबंध तोडून टाकले. व्हिएतनामने 
आपल्या सेना कंबोदियात शिरल्या आहेत हे मान्य 
केले पण स्वतःच्या समर्थनासाठी गेले वर्षभर 
कंबोदिया आपल्या सीमांवर कसे आक्रमण करीत 
होते, आणि त्याचे सैन्य नागरी जनतेवर कोणत्या 
प्रकारचे अत्याचार करीत होते ह्याचा पाढा वाचला. 
व्हिएतनामी अधिकार्‍यांनी परदेशी वार्ताहरांना 
दाखविलेल्या काही चित्रपटांत कंबोदियाचे सैनिक 
उभ्या पिकांता आगी लावीत आहित, संगीनींनी 
लोकांची पोटे फाडून त्यांची आंतडी बाहेर काढीत 
आहेत अशी दृब्ये होती. एका दृश्यात एका गर्भार 
स्त्रीचे पोट फाडून तिचा गर्भे बाहेर काढलेला 
दिसुन येत होता. 

तीनच वर्षांपूर्वी व्हिएतनामी जनता आणि सख्मेर 
( कंबोदियाची ) जनता अमेरिकन साम्राज्यशाही- 
विरुद्ध भाई-भाई म्हणून लढत होत्या. पण तेव्हाही 
मने एकमेकांविषयी पूर्णपणे साफ नव्ह्ती. एक तर 
अलिकडच्या काळात उत्तर व्हिएतनांमचे हो- चि- 
मिन्हचे सरकार कंबोदियाच्या पिहातृकळा' मगत 
करत होते आणि त्याच वेळी सिहातुक कंबोदिया- 
मध्ये साम्यवाद्यांचे शिरकाण करण्यात रुतला होता. 
अमेरिकेचा पाठिंबा असलेल्या लोन नोलच्या 
सरकारविरुद्ध जेव्हा कंबोदियातील साम्यवादी प्राण- 
पणाने लढत होते तेव्हा व्हिएतनामी पॅरिस. अच 
अमेरिकेशी शांततेची बोलणी करण्यात गुंतले होते. 
सारांश, व्हिएतनामचे धोरण स्वार्थप्रेरित होते. हे 


स्मरण कंबोदियात ताजे आहे. कंबोदिया आणि 
व्हिएतनाम यांच्यांत ही जी तेढ आहे तिची पाळेमळे 
इतिहासात खोल रुजलेली आहेत. हे शेजारी 
कौटिल्याच्या तत्त्वांना अनुसरून परस्परांचे शत्र 
म्हणूनच अस्वस्थपणे एकत्र नांदले आहेत. परस्परां- 
विषयीचा हा अविश्वास एवढ्या पराकोटीला 
पोचलेला आहे की १९७५ मध्ये कंबोदिया व' 
व्हिएतनामच्या सेनांनी एका संयुक्‍त चढाईनंतर 
कंबोदियाची राजधानी नोमपेन्ह कबजात घेतल्यानंतर 
कंबोदियाने व्हिएतनामला असे फर्मावले की त्याने 
ताबडतोब आपले संन्य कंबोदियातून मागे घ्यावे. 
ह्या दोन देशांमध्ये ९५० कि. मी. लांबीची समान 
सीमा आहे. दोन्ही देशांत साम्यवादी राजवटी 
प्रस्थापित झाल्यानंतरही ह्या सीमेच्या नेमक्‍या 
स्थानाविषयी दोन्ही देशांत नकाशांचे युद्ध सुरूच 
होते. ह्या प्रश्‍नाविषयी उभयतांमध्ये झालेली बोलणी 
निष्फळ ठरली. शिवाय थायलंडच्या खाडीत अस- 
लेल्या काही बेटांवरूनही त्यांच्यांत संघर्ष निर्माण 
झाला होता. ह्या बेटांवर आणि त्यांच्या नजिक 
तेल सापडण्याचा संभव आहे. परिणामी सप्टेंबर 
१९७७ पासून ह्या दोन देश्यांत अघोषित युद्ध सुरू 
झाले आहे. र र 
कंबोदियाच्या अंतर्गत समस्या अतिशय गंभीर 
आहेत. आथिक परिस्थिती आटोक्याबाहेर गेलेली 
आहे आणि सरकारने तिच्यावर योजिलेले उपाय 
निर्वाणीचे म्हणता येतील इतके कठोर आहेत. 
१९७६ मध्ये अंतर्गत असंतोषाचा उद्रेक सरकार- 
विरुद्ध झालेल्या उठावाच्या स्वरूपात व्यक्‍त झाला. 
त्याच्यात केवळ ' प्रतिगामी ' शक्‍ती सामील नव्हत्या, 
व्हिएतनामचा पण त्याच्यात हात होता असा कंबो- 
दियाच्या राज्यकर्त्यांचा आरोप आहे. साम्यवादी 
प्रथेप्रमाणे ह्या उठावानंतर पक्षाचे ' शुद्धीकरण 
करण्यात आले व हजारो माणसांना कंठस्नान 
घालण्यात आले. सत्तर-ऐशी हजार शरणार्थी 
कंबोदियातून निसटून थायलँड व व्हिएतनाम ह्या 
देशांत आश्रयाला आले. र 
व्हिएतनाम आणि कंबोदिया यांच्यामधील संघर्षा- 
मागे रशिया व चीन यांच्यामधील संघर्ष खडा आहे. 


६४ 


व्हिएतनामी साम्यवादी पक्षाच्या केंद्रिय समितोचे 
एक सभासद हो आंग तुंग यांनी स्पष्टपणे असे म्हटले 
आहे की कंबोदिया ही खरी समस्या नाही; खरी 
समस्या चीन आहे, चीन आपल्या उदिष्टांसाठी 
कंबोदियाचा बळी देत आहे. * चीनची इच्छा अज्ली 
आहे की व्हिएतनामला असा एक रोग जडावाकी तो 
मरणार नाही पण कायमचा सडत राहील.' 


चीन व व्हिएतनाम यांच्यामधील संबंध आज 
इतके बिघडलेले आहेत को त्यांच्यांत युद्ध सुरू झाले 
तरी कुणाला आदचर्ये वाटायला नको. गेल्या 
मार्चेपासून आतापर्यंत ९० हजार चिनी व्हिएत- 
नाममधून स्वदेशी पतरळे आहेत असा अंदाज आहे. 
मे महिन्यात चीनने व्हिएतनामला अज्ली ताकीद 
दिली की ज्या तर्‍हेने चिनी लोकांना व्हिएतनाम 
सोडून स्वदेशी परतावे लागत आहे ती योग्य नाही 
आणि ह्यातून काही गंभीर परिणाम उद्भवले तर. 
त्यांची जबाबदारी सर्वस्वी व्हिएतनामवर राहील. 


व्हिएतनाममध्ये जवळजवळ वीस लाख चिन्यांची 
वसती होती. ही वसती मुख्यतः दक्षिण व्हिएत- 
नाममध्ये होती व तेथील व्यापार, उद्योग व व्यवसाय 
प्रामुख्याने चिनी मंडळीच्या हाती होते, आपल्या 
साम्यवादी धोरणाला अनुसरून व्हिएतनामच्या 
सरकारने त्यांचे राष्ट्रीयीकरण केले व त्याचा 
परिणाम म्हणून अनेक चिनी व्हिएतनाम सोडून 
थायलंड इ. जवळच्या देशात गेले. पण साम्यवादी 
चीन राष्ट्रीयीकरणाच्या कारवाईला कसा काय 
आक्षेप घेऊ शकतो ? शिवाय १८९५ मध्ये फ्रान्स 
आणि चिनी सरकार यांनी मान्य केलेली दोन्ही 
देशांमधील सीमा ही वादाचा विषय बनली आहे. 
दक्षिण चिनी समुद्रातील काही बेटांवर चीन जन्या 
इतिहासाचा आधार घेऊन आपला हक्‍क सांगत 
आहे तर अलिकडची व आजची परिस्थिती ध्यानी 
घेता ही व्हिएतनामी बेटे आहेत हे स्पष्ट होते असे 
व्हिएतनामचे म्हणणे आहे. 


चीनकडून इशारा आल्यानंतर व्हिएतनामने 
सौम्य प्रतिक्रिया व्यवत केली. चिनी शरणार्थींच्या 
प्रश्‍नाविषयी द्विपक्षीय वाटाघाटी व्हाव्यात असे 
त्याने सुचविले आणि चीनला. तसे आमंत्रण केले. 
व्हिएतनाममधून चिनी निघून जात. आहेत त्याच्या- 


नवभारत 


ऑगस्ट १९७८ 


मागे जी खरी भीती आहे ती चीनच्या वळावर 
कंबोदिया आक्रमक होईल, कंवोदिया व व्हिएतनांम 
यांच्यामध्ये युद्ध पेटेल आणि आपण व्हिएतनाममध्ये 
अडकून पडू ही आहे असेही व्हिएतनामने सुचविले 
आहे. 

व्हिएतनाममधील चिनी लोकांना मायदेशी घेऊन 
जाण्यासाठी आपण जहाजे पाठवीत आहोत असे 
चीनने जाहीर केले. जोपर्यंत ह्या प्रश्‍नाबद्दल पर- 
स्परात वाटाघाटी होत नाहीत तोपर्यंत ह्या 
जहाजांना चिनी नागरिकांना घेऊन जायला 
परवानगी मिळणार नाही असे व्हिएतनामने प्रत्यु- 
त्तर दिले. ह्यावर व्हिएतनामने कॅटन, कन्मिंग व 
नानकिंग येथील आपल्या वकिलाती बंद कराव्या 
असे चीनने फर्मावले. अमेरिका आणि कंबोदिया 
यांच्या खालोखाल चीन हा आपला तिसरा शत्रू 
आहे, चीन'ची नीती विस्तारवादी आहे असा मत- 
प्रचार व्हिएतनामने सुरू केला आहे, त्याचे चीनला 
* दु:ख * होते. ब 

रक्षिया दक्षिण चिनी समुद्रात नौदलाचा तळ 
उभारीत आहे तसेच उत्तर व्हिएतनाममध्ये हानगई- 
जवळ एक क्षेपणास्त्रांचा अड्डा बांधीत आहे अशी 
बातमी आहे. 
_ लाओस हा कंबोदियासारखाच व्हिएतनामचा 
शेजारी असलेला साम्यवादी देश. स्वातंत्र्ययुद्धात 
व्हिएतनामने लाओसला भरघोस मदत केली होती'. 
आजही मदत चाळू आहे. उजव्या प्रतिक्रांतिवादी 
शक्‍तीचा बिमोड करण्यासाठी व लाओसच्या 
सीमांचे संरक्षण करण्यासाठी आज हजार 
व्हिएतनामी सैनिक सेवारत आहेत. राजधानीपासून 
तो दक्षिणेकडील भातशेतीने समृद्ध असलेल्या 
भातापयंत व्हिएतनामी सैनिकांची गस्त असते. 
पात एवढ रश्ियन्स लाओसमध्ये नसले तरी 
गता कमी साहारपर नाही. सुमारे 

इंजिनिअर व तंत्रज्ञ, पायलट्स व 

सल्लागार लाओसमध्ये आहेत. त्यांच्यावर अनेक 
प्रकल्पांसाठी लाओस पुरता अवलंबून आहे. ' एक 
फच माणूस दिवसाला अर्धा किलो अन्न खात होता, 
अमेरिकन एक किलो खात होता व आताचा 
रशियन दोन किलो खातो, आणि आम्हाला काही: 
उरत नाही ? असे लाओसच्या लोकांचे म्हणणे आहेः' 


ष्ठ 


सार-संकलन 


तिसरे बंधुराष्ट्र म्हणजे चीन. चीनच्या सीमेला 
लागून असलेल्या लाओसच्या उत्तरेकडील प्रांतात 
चीनचे वर्चस्व, अधिसत्ता आहे. ' लाओ-चिनी मंत्री 
राजमार्ग नं. १ ' ह्या चीनने बांधलेल्या राजमार्गाचे 
जेव्हा उद्घाटत झाले तेव्हा उत्तर लाओसच्या 
भूमीवर झालेल्या समारंभाला उपस्थित राहण्यासाठी 
लाओसच्या दळवळण खात्याच्या उपमंत्र्यांना पेकिंगचे 
निमंत्रण यायची वाट पहात बसावे लागले. तेथील 
स्थानिक कारभारावर चीनचे भक्‍कम नियंत्रण आहे. 
“ भीक नको पण कुत्रा आवर असे म्हणण्याची पाळी 
लाओसवर आली आहे; पण तसे म्हणायला तो 
धजावत नाही कारण भिकेवाचून चालणार नाही हे 
स्पष्ट आहे आणि साम्यवादी राष्ट्रेसुद्धा भिकेची 
किमत दामदुपटीने वसूल करतात हे त्याला समजून 
चुकले आहे. तेव्हा, ' सुसरवाई तुझीच पाठ मऊ ' ही 
म्हण येथे अधिक संबंधित आहे. 

ह्या सवे तणावांना रशिया आणि चीन यांच्या- 
मधील संघर्षांची पाइवंभूमी आहे. एका मोठ्या 
व्याघातामध्ये ( ९०79016101 ) अनेक लहान 
व्याघात सामावलेले असतात ह्या डायलेक्टिक- 
शास्त्रातील सिद्धांताची आठवण करून देईल अशी ही 
परिस्थिती आहे. ' जगातील सर्वात अधिक धोकेबाज 
आणि आक्रमक शक्‍ती ' असे चीनने रशियाचे वणेन 
केले आहे. चीन-मंगोलिया आणि चीन-रशिया ह्या 
सीमांवर खडे असलेले रशियन सैन्य रश्षियाने मागे 
हटविले पाहिजे आणि १९६९ साली पेकिंगच्या 
विमानतळावर कोसिजिन व चाउ-एन्‌-लाय ह्यांच्यात 
संमत झालेल्या तत्त्वांना अनुसरून ह्या सीमा आखल्या 
गेल्या पाहिजेत अश्या चीनच्या मागण्या आहेत. पण 
अश्नी कोणतीही तत्त्वे मान्य झाली नव्हती असे 
रशियाचे म्हणणे आहे आणि आपण सीमेवरील संन्य 
मागे घेऊन सोव्हिएट नागरिकांना व मंगोलियन 
मित्रांना असुरक्षित स्थितीत सोडणार नाही हे त्याने 
स्पष्ट केले आहे. आज ह्या सीमांवर रशियाचे पाच 
लाख आणि चीनचे दहा लाख सैनिक एकमेकांसमोर 
खडे आहेत. रशियाने सीमेवरून सैन्य मागे घेण्याचें 
ठामवणे नाकारले आहे. असे करणे म्हणज घुव 
विभागातील सोव्हिएट नागरिकांना आणि आपल्या 


६५ 


मंगोलिअन मित्रांना असुरक्षिततेच्या खाईत ढकलण्या- 
सारखे होईल असे रशियाचे म्हणणे आहे. 

रशियाला शह देण्यासाठी चीन अमेरिकेशी 
घनिष्ठ मंत्री जुळवीत आहे. अमेरिकेने न्युट्रॉंन बांब 
बनवावा, ह्या धोरणाला चीनने पाठिंबा जाहीर 
केला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार 
ग्रहेजिन्स्को ह्यांनी चिनी परराष्ट्रमंत्री हुआंग हुआ 
ह्यांना रशिया व अमेरिका यांच्या दरम्यान शस्त्रास्त्रे 
मर्यादित करण्याबाबतच्या ( 8481/॥ए-2) जी 
बोलणी चालली आहेत त्यांतील गुप्त बाबींविषयीची 
माहिती दिली. एवढा विश्वास आतापर्यंत अमेरिकेने 
नाटोतील आपल्या दोस्तराष्ट्रांवरच टाकला होता. 
अमेरिकेने नाटोतील दोस्तराष्ट्रांना चीनला शस्त्रास्त्रे 
विकायला मोकळीक दिली आहे. 

सोव्हिएट रशिया हा साम्यवादी देश आहे हे मान्य 
केले तर ' साम्राज्यशाहीचा धावता कुत्रा ' हे वर्णन 
आज सर्वात चीनला लागू पडते. पण प्रत्येक अवस्था 
एकाच वेळी ती जशी असते तशी, आणि ती जशी 
असते त्याच्या पुर्णपणे विरोधी स्वरूपाची असते ह्या 
डायालेक्टिकच्या मूलभूत नियमाला अनुसरून अमे- 
रिकन साम्राज्यशाहीचा धावता कुत्रा असलेला चीन 
त्याच वेळी आणि त्याच कारणासाठी साम्यवादी 
क्कांतीचा अग्रदूतही असणार. पण चीन जर प्रखर 
क्रांतिवादी असेल, तर व्हिएटनाम- साम्यवादाचे 
सर्वांत अलीकडचे पीठ- प्रतिक्रांतिकारक असणार; 
आणि तुलनेने भांडवलह्याही पश्चिम युरोप व 
अमेरिका “ वस्तुनिष्ठ “ दृष्ट्या क्रांतिकारक भमिका 
पार पाडीत असणार. डायालेक्टिकच्या ह्या ब्रह्म- 
घोटाळ्यातून वाट काढण्याचा एक मार्ग असा, की 
ही राष्ट्रे साम्यवादी वगरे आहेत ही गोष्ट क्षणभर 
बाजूला सारून सावभौम राष्ट्रे आजपर्यंत जो पारं- 
परिक “ आंतराष्ट्रीय राजकारणा 'चा खेळ खेळत 
आली आहेत त्याच खेळात हीसुद्धा गुंतलेली आहेत 
ह्या दृष्टीने त्यांच्याकडे पाहणे. शेजारच्या बलिष्ठ 
राष्ट्राची भीती आणि शेजारच्या कमकुवत राष्ट्राची 
लालसा आणि शत्रूचा शत्रू हा आपला मित्र ही ह्या 
खेळाची मुख्य सुत्रे आहेत. “ जग जितके अधिक 
बदलते तितके ते अधिकच आहे तसे रहाते ' हाच 
कदाचित्‌ डायालेक्टिकचा मूलभूत नियम असेल. 


>> ०९० 


फाझकाठ्छाळासंडळ घेंकमकाळा 
मराठी 


(१) वैदिक संस्कृतीचा विकास : तकंतीथ लक्ष्मणशास्त्री जोली . . . . 
(२ ) अहवतसिद्धीचे मराठी भाषांतर ( पूर्वाधं ) : 
ब्र. स्वामी केवलानंदसरस्वती 


**१***«*%«*१%*«%११%% * 
*«.०५**०*१०«१«१०१« ७१५ « ७ 
** *«५%१*५«%१« १ «१ ५ « 


(५) सिंधु संस्कृती, कग्वेद व हिंदु संस्कृती : प्र. रा. देशमुख 
(६ ) पुरोहितवर्गवचेस्व व भारताचा सामाजिक इतिहास : 
डॉ. सुमंत मुरंजन 


*१****१% 
***१*%*%१ ७ >» ७५ 


७/0७7५क७//क/ 12%: क 


( ७ ) चार्वाक: इतिहास आणि तत्त्वज्ञान : प्रा, सदाशिव आठवले 


(८) मानवाचा आदश ! छे. मानवेंद्रनाथ रॉय 
(९ ) नवमानवतावाद 


७.५. ७:५७/७ ७ क अक के. 


(१४) महाराष्ट्रातील दुष्काळ व त्यावरील उपाययोजना : . 
चा. अ. दाभोलकर 

(१५) श्री. यशवंतराव चव्हाण - अभिनंदनग्रंथ 

(१४५) संशोधन साधना : डॉ. वसंत स. जोशी 

(१७) ज्ञानदेव चिंतन ( संपादित ) : डॉ. वसंत स. जोली 

(१८) आनंदाचा डोह : प्रा. रा. ग, जाधव 


% '» (७७. ७ ७६७ 6 8... 
$$... ७ ४.७ (४.३ ७४% ७ र के 

* २४/७% ७-७8.525७.>.15आाय हे 
%. ०»..७ ७ ७ $ हे. 5 


8 4-७ ७ हळ हाक क 


ब. हो & 


७: क 
७-७. ७ '$. 5773 1606. कक. 


वि? ३८0५१२९५७२ ८७% ८05 २६.%२0५२८6५२३९०0६२८०५२८०५ 


प्राज्ञपाठशाळामंडळ, बाई ( जि. सातारा ) 
ग्रंथ विक्रेत्यांना २० टक्‍के कमिद्वान. 


, अनु. गोवर्धन पारीख .............. 
(१०) गीता-प्रवेश : डॉ. गो. वि. देस्थळी  ............. 
(११) लोकशाहीचे धोके : पन्नालाल सुराणा .............. 
(१२) भारतीय स्त्रीधर्माचा आदर्श: सौं. कमल पाध्ये ............ 
(१३) हिंदी साहित्यविचार : प्रा. प्यारेलाल गोहेल .. .. 


9७ १८% ०८% 9८०५८२५८२८ ५८२५८२८ ५८२ 
हे मासिक पां. गो. आपटे यांनी दी प्राज्ञ प्रेस, ३१५ गंगापुरी 
यांनी प्राज्ञपाठशाळा मंडळ वाई यांचे करिता तेथेच प्रसिद्ध केले 


१९५२-५८ 


पुरी, वाई येथे छापून मे. पं. रेगे 


2] 

८.०० | 
६.०० 
६.०० 
७५.०० 
७५,०० 
दड.०० 
४.०० 
३.०७ 
२.०० 
२०,०० 
१२.०० 
२०,०० 
८.०७ 
१२.०० 
५.०० 
९,००७ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षषाठशाळामंडळ, वाई 


तवभारत 


प्रगतीचा 


टस ह. “7..5% 
2... 226 न ह. 
क > २२२ ३० 
र 
स्र ">. 


य क्ट 2 
2-0 अक ज.. 


ट्राय 


ऑईल इंजिन्स ठिमिटेड 
किलोस्कर ऑइल इंजिन्स लिमिटेड 
रसडकी, पुणे ४११००३. १ 
७ ॥६0181॥1६0 (/8६॥-- ॥1॥.0५१4॥ 01 ९५०1५६४ [10.,७॥॥५९ 4१११003 


1२12021), ४५९). ५.५॥' 2 


शिक्षण, शेती, उद्योगधंदे, अर्थव्यवस्था ... 
ह्यांची चौफेर प्रगती झाल्याशिवाय जीवन 
संपन्न होऊ शकत नाही... म्हणूनच, 

त्या दिशेने आमचे सतत प्रयत्न चालू 
भाहेत...अगदी सुरुवातीपासून. 


आपल्या देशात मोठया प्रमाणावर 
दर्जेदार इंजिनांची निर्मिती करण्याचा 
पहिला मान किर्लोस्करांचाच. शेती व 
उद्योगधंदे यांना मदत, वाढता रोजगार, 
अधिक प्रमाणावर परकीय हुंडणावळ 
मिळविण्यासाठी वाढती निर्यात... 
भामच्या विविध प्रयत्नांचा हेतु एकच 
आाहे...प्रगती... अखंड प्रगती. 


देश विकासाच्या प्रयत्नात 


आम्ही आपला वाटा नित्यनेमाने उचठीत 
भाहोत...जाणीवपूर्वक, 


१ 9 


क  स्वक. 
*' 
ट्रक >: 


“37 ६०/ एऐ-811 पपल 


